वर्ष ११ , अंक - ३० ] 
- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


सत्यमेव जयते 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

संचालक , नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग यांजकडून 


पुणे , २० जुलै २०२२ . 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


अधिसूचना 

क्रमांक सं.न.र. / उत्रोली , ता . भोर / कलम २ ( १५ ) /नि.प्रा./टीपीव्ही-१/३७१५/२०२२ .-- ज्याअर्थी , मौजे उत्रोली , तालुका भोर , जिल्हा पुणे या गावाच्या 
महसुली क्षेत्रासाठी ( यापुढे याचा उल्लेख " उक्त क्षेत्र " असा केलेला आहे ) पुणे जिल्हा परिषदेने दिनांक २६ मे २०२२ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे " उक्त अधिनियम " म्हणून उल्लेख केला आहे ) नुसार नियोजन प्राधिकरण म्हणून त्यांना घोषित करणेची 
विनंती संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१३ / ३२११ / प्र . क्र . ५०८ / नवि -१३ अन्वये उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १५१ ( १ ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम २ ( १५ ) ( क ) मधील तरतुदीनुसार नियोजन प्राधिकरण म्हणून जिल्हा परिषद / म्हाडा / / 
ना.सु.प्र . यांना नेमण्याचे अधिकार संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रत्यायोजित केले आहेत . 

त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ ( १ ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या आणि त्या संदर्भातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून संचालक , 
नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे याद्वारे उक्त क्षेत्रासाठी पुणे जिल्हा परिषदेस नियोजन प्राधिकरणाच्या शक्ती वापरण्यास परवानगी देत आहे . 
सदरची अधिसूचना नगर रचना संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे . 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

Notification 


[ पृष्ठे ६६ 


BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 


एच -११७ , भाग एक ( पु . वि . पु . ) – ३० 


अविनाश भा . पाटील , 
संचालक , नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


No. D.T.P./Utroli , tal . Bhor / Section ( 2 ) 15 / P.A. / TPV - 1 / 3715 / 2022. - Whereas , the Pune Zillha Parishad 
vide its letter , dated 26th May 2022 had requested to the Direcor of Town Planning , Maharashtra 
State , Pune to declare them as a " Planning Authority " in accordance with the provisions of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) for the 
Revenue Area of village Utroli , taluka Bhor , district Pune ( hereinafter referred to as " the said Area " ) ; 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

and whereas , under Section 151 ( 1 ) of the said Act , the Government vide Notification No. TPS 
1813 / 3211 / CR - 508 / UD- 13 , dated 1st December 2016 has delegated the powers in respect of Section 
2 ( 15 ) ( c ) to appoint Zillha Parishad / MHADA / NIT as a Planning Authority to the Director of Town 
Planning Maharashtra State , Pune . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by Section 151 ( 1 ) of the said Act and all 
other powers enabling him in this behalf , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune 
hereby permits Pune Zillha Parishad to exercise the powers of as Planning Authority under the said 
Act for the said Area . 


This Notification shall also be available on the website i.e. www.dtp.maharashtra.gov.in of the Town 
Planning Directorate . 


Pune , 20th July 2022 . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


AVINASH B. PATIL , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


जिल्हा पुणे 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम १२६ , पोट - कलम ( ४ ) सह भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम १ ९ अन्वये जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी केलेली अंतिम घोषणा . 
घोषणापत्र 


क्रमांक पीएलबी -२ / कावि -० ९ / २०२२.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ च्या ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र ३७ ) ( यापुढे " उक्त नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ " म्हणून संबोधिलेला ) च्या कलम ३१ , पोट - कलम ( १ ) 
अन्वये पुणे महानगरपालिकेची विकास योजना ( यापुढे " उक्त विकास योजना " म्हणून संबोधिलेला ) शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१५ / २० ९ / प्र . 
क्र . ६ ९ / १५ / वि.यो . पुणे - मंजुरी / नवि- १३ , दिनांक ५ जानेवारी २०१७ अन्वये मंजूर झाली असून , ती दिनांक १८ जानेवारी २०१७ पासून अमलात आलेली 
आहे . सदरहू अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये जानेवारी १२ ते १८ , २०१७ रोजी पृष्ठे ५ ते ९ ६ वर प्रसिद्ध झालेली आहे 

; 


आणि ज्याअर्थी , सोबतच्या अनुसूची - एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी ( यापुढे " उक्त जमिनीं " म्हणून संबोधिलेल्या ) उक्त सोबतच्या अनुसूची- दोन 
मध्ये नमूद केलेल्या ३० मीटर जाणारा विकास योजना रस्ता या आरक्षणाच्या प्रस्तावाने बाधित होत आहे ( यापुढे " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " म्हणून 
संबोधिलेल्या ) ; 


आणि ज्याअर्थी , पुणे महानगरपालिकेने ( यापुढे " उक्त महानगरपालिका " म्हणून संबोधिलेली ) उक्त नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ नुसार 
नियोजन प्राधिकरण म्हणून ( यापुढे ) उक्त नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत जिल्हाधिकारी , पुणे यांचेकडे दिनांक २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी पत्र क्रमांक LAM / ० / ६२६ अन्वये प्रस्ताव सादर 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने , उक्त नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम १५१ , 
पोट - कलम ( १ ) अन्वयेची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -२१७५ / ५१०५ / नवि -७ , दिनांक ३ मार्च १ ९ ७ ९ नुसार उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेत 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनींच्या संपादनाबाबतच्या उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट - कलम ( १ ) , ( २ ) 
व ( ४ ) खालील राज्य शासनाने वापरावयाच्या शक्ती त्या - त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , संपादनाखालील क्षेत्र मंजूर विकास योजनेतील रस्त्याच्या आखणीनुसार संपादित होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याची 
जबाबदारी तसेच रस्त्याच्या आखणी व संपादनाअंतर्गत जागेच्या हद्दीबाबत कोणताही वाद निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेची 

आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम १२५ मध्ये सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२ , कलम ५ ( १ ) अन्वये 
दाखल मजकूर व ५ ( २ ) अन्वये दाखल परंतुकानुसार उक्त नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ अंतर्गत विकास योजनेतील आरक्षित जमिनींचे संपादन 
करताना भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यापुढे " उक्त 
भूसंपादन अधिनियम " म्हणून संबोधलेला ) मधील कलम ४ ते १५ ( दोन्हीसह ) यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कार्यपद्धती , अशा जमिनींचे संबंधात लागू होणार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

८ 

नाही , तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने जा . क्र . टीपीएस -१८१ ९ / १७ ९ ६ / प्र . क्र . २ ९ ८ / १८ / नवि- १३ , दिनांक ८ मार्च २०१ ९ अन्वये 
" उक्त नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ मधील कलम १२५ ते १२६ मधील तरतूद विचारात घेता नवीन भूसंपादन कायद्यातील कलम ११ ( १ ) , कलम १६ 
ते १८ यासोबतच परिशिष्ट २ व ३ , तसेच या अनुषंगिक कलमे लागू होणार नाहीत " , अशा सूचना दिल्या आहेत ; आणि म्हणून यासोबतच्या अनुसूची 
तीनमधील पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन व अनुसूची - चारमधील पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश या अनुसूचीस लागू नाही ; 


आणि ज्याअर्थी , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची अनुसूची- दोनमध्ये तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या विकास योजनेत ३० मीटर रस्ता रुंदीकरणासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे , अशी मा . 
जिल्हाधिकारी , पुणे यांची खात्री झाली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या उक्त भूसंपादन अधिनियमनुसारची नुकसानभरपाई संपूर्णत : रक्कम व तद्नुषंगिक 
भूसंपादनाच्या खर्चाची रक्कम संपूर्णपणे उक्त पुणे महानगरपालिकेने अदा करावयाची आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम १२६ , पोट - कलम ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्टित केलेली घोषणा करावयाची कालमर्यादा 
उलटून गेलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने , उक्त नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम १५१ , पोट 
कलम ( १ ) अन्वयेची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -२१७५ / ५१०५ / नवि -७ , दिनांक ३ मार्च १ ९ ७ ९ नुसार शासनाने प्रदत्त केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
आणि उक्त नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम १२६ , पोट - कलम ( ४ ) सह उक्त भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या उक्त 
जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


उक्त भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ३ ( ग ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त भूसंपादन अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्याकरिता विशेष भूमी संपादन अधिकारी , क्रमांक १६ , टिळक रोड , महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालय , तिसरा मजला , पुणे -४११ ००२ 
( यापुढे " भूसंपादन अधिकारी म्हणून संबोधिलेला ) यांस पदनिर्देशित करीत आहे 
" ; 


सर्व्हे नंबर 


१ 


स . नं . ६२७ / १ - अ + २ - ब + ५ - अ 

नगर भूमापन क्र . ४१ ९ पै . 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे , तालुका पुणे शहर , गाव मौजे पुणे पेठ , बिबवेवाडी 

संयुक्त मोजणी 

भूसंपादनाखालील 
निव्वळ क्षेत्र 

नकाशा व 

विवरणपत्रानुसार 

संपादनाखालील 

क्षेत्र 


२ 

चौ . मी . 


१८२ 


३ 

चौ . मी . 


१८२ 


बांधकाम 


४ 

चौ . मी . 


1 


तपशील 

विहीर 


५ 


1 


झाडे 


६ 


San 


२ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : मौजे पुणे पेठ , बिबवेवाडी , पुणे शहर , जिल्हा पुणे येथील स . नं . ६२७ / १ - अ + २ - ब + ५ - अ , नगर भूमापन क्रमांक ४१ ९ पै . मधील १८२ 
चौ . मी . क्षेत्र गंगाधाम चौक ते शत्रुंजय मंदिर रस्त्यासाठी भूसंपादन . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : मंजूर विकास योजनेत ३०.०० मीटर स.नं. ६२७ मधून दक्षिण - उत्तरमधून जाणारा विकास योजना रस्ता . 

समाजाला होणारा लाभ : पायाभूत सुविधा , सोयी - सुविधा ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयी - सुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात ) . 
प्रकल्पाखालील जागेची सद्य : स्थिती : स . नं . ६२७ / १ - अ + २ - ब + ५ - अ नगर भूमापन क्रमांक ४१ ९ पै . जागेत दोन झाडे दिसून येतात व उर्वरित जागा 
मोकळी आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

लागू नाही . 

८ 

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने जा . क्र . टीपीएस -१८१ ९ / १७ ९ ६ / प्र . क्र . २ ९ ८ / १८ / नवि- १३ , दिनांक ८ मार्च २०१ ९ अन्वये 
" उक्त नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ मधील कलम १२५ ते १२६ मधील तरतूद विचारात घेता नवीन भूसंपादन कायद्यातील कलम ११ ( १ ) , 
कलम १६ ते १८ यासोबतच परिशिष्ट २ व ३ तसेच या अनुषंगिक कलमे लागू होणार नाहीत " अशा सूचना दिल्या आहेत . 
३ 


४ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

लागू नाही 

टीप .-- : - उक्त जमिनीचा नकाशा निरीक्षण , विशेष भूमी संपादन अधिकारी , क्रमांक १६ , टिळक रोड , महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालय , तिसरा 
मजला , पुणे -४११ ००२ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


पुणे , २२ जुलै २०२२ . 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 

जिल्हा सोलापूर 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) नुसार 
अधिसूचना 

क्रमांक उभूसं . / ११ / कावि -१ / आरआर -१३५५ / २०२२ . -- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाची अधिसूचना क्रमांक मिस -११ / 
२०१४ / सी . आर . ७७ ( पार्ट -२ ) / ए -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यास यापुढे " सदर अधिसूचना " असे संबोधले जाईल ) भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा वापर करून असे अधिसूचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ 
( झ अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनींच्या संपादनाबाबत १०,००० हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपर्यंत भूसंपादनासंबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी , " समुचित शासन " असल्याचे मानण्यात येईल . 


त्याअर्थी , सदर अधिसूचनेन्वये जिल्हाधिकारी , सोलापूर हे समुचित शासन आहे . त्याअर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमीन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते , तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट -२ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , सदर कायद्याचे कलम ११ उप - कलम ( १ ) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट -३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबांसाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ; 
आणि त्याअर्थी , परिशिष्ट -४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ; 


आणि त्याअर्थी , परिशिष्ट -५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उप - कलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशील 
देण्यात आला आहे 

; 


त्याअर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उप - कलम ( ४ ) अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतरण करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट - कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीनमालकास सूट देऊ शकेल , परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर अधिनियमाच्या कलम ११ चे उप - कलम ( ५ ) व भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २००४ चे कलम ५० उपकलम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख 
अद्ययावत काम करण्याचे हाती घेईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


-- 


आणि ज्याअर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उप - कलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , सोलापूर हे समुचित शासन असल्याने सक्षम प्राधिकारी 
तथा उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन क्रमांक ११ , सोलापूर यांना जिल्हाधिकारी यांचेवतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 
परिशिष्ट १ 

जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा सोलापूर , तालुका करमाळा , गाव कुसकरवाडी 

अ . क्र . 

गट नंबर 


१ 


सोलापूर , १ ९ जुलै २०२२ . 


पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 


१ 

२ 

३ 


२ 


१ 


४५/२ 

५३ 

४८ 


प्रकल्पाचे नाव : कुकडी डावा कालवा पोंधवडी वितरिका किमी १ ते २ व डावी चारी क्रमांक १ करिता . 

परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नाव : कुकडी डावा कालवा पोंधवडी वितरिका किमी १ ते २ व डावी चारी क्रमांक १ . 

प्रकल्पाचे विवरण : कुकडी डावा कालवा पोंधवडी वितरिका किमी १ ते २ व डावी चारी क्रमांक १ करिता मौजे कुसकरवाडी , ता . करमाळा , 
जिल्हा सोलापूर . 

सामाजिक फायदे : जलसिंचन ( सामाजिक , आर्थिक व इतर फायदे ) . 


क्षेत्र 

३ 

चौ . मी . 


३५०० 

२६०० 

७५०० 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसनविषयक बाबींचे विवरण 

जिल्हा सोलापूर , तालुका करमाळा , गाव कुसकरवाडी 

अ . क्र . 

स . नं . / गट नंबर 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


लागू नाही 
परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) 
अन्वये महाराष्ट्र शासन व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

३ 


( १ ) प्रशासकाचे पदनाम : लागू नाही 

( २ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : लागू नाही 

( ३ ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद करावे : लागू नाही . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनींची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उप - कलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत 
सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन क्रमांक ११ , सोलापूर यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येतील . 


अरुणा गायकवाड , 
सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी , 
भूसंपादन क्रमांक ११ , सोलापूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

महापालिका आयुक्त यांजकडून 
पुणे महानगरपालिका , पुणे 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये 
जाहीर सूचना 

क्रमांक पु.म.पु. / डीपीसेल / २५५ / २०२२ .-- ज्याअर्थी , पुणे महानगरपालिकेच्या मूळ हद्दीची विकास योजना मे . शासनाने अनुक्रमे असूिचना क्रमांक 
टीपीएस -१८१५ / २० ९ / प्र . क्र . ६ ९ / १५ / वि.यो. - पुणे - मंजुरी / नवि- १३ , दिनांक ५ जानेवारी २०१७ व शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१५ / २० ९ / 
प्र . क्र . ६ ९ / १५ / ईपी - मंजुरी / नवि- १३ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ नुसार , तसेच सन १ ९९ ७ मध्ये समाविष्ट २३ गावांच्या हद्दीची विकास योजना 
नियोजन गट क्रमांक १ साठी मे . शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १८०७ / ३ ९ / प्र . क्र . १०७० / ०७ / नवि- १३ , दिनांक १८ सप्टेंबर २००८ 
व शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१२ / १६० / प्र . क्र . ५७/१२ / पुनर्रचना क्रमांक २६ / १२ / नवि- १३ , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१३ , तसेच नियोजन 
गट क्रमांक २ ते १० साठी मे . शासनाने अनुक्रमे अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १८०६ / २१२५ / प्र . क्र . ११ ९ ३ / २००८ / नवि- १३ , दिनांक १७ मे २००८ 
व शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८०८ / २४७ / प्र . क्र . १४०८ / वियो मंजुरी / नवि- १३ , दिनांक २ मार्च २०१२ व शासन अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस -१८०८ / २४७ / प्र . क्र . १४०८ / वियो मंजुरी / नवि- १३ , दिनांक ४ एप्रिल २०१२ व शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१८ / प्र . क्र . ५ ९ ६ / 
१३ / ईपी मंजुरी / नवि- १३ , दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ व शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१४ / ६ ९ ७ / प्र . क्र . १३४ / १४ / बीडीपी / ईपी - मंजुरी / 
नवि -१३ , दिनांक ५ ऑगस्ट २०१५ अन्वये मंजूर केलेली आहे ; 


६ 


आणि ज्याअर्थी , सदर मंजूर विकास योजनांमध्ये एकात्मिक सायकल आराखडा अंतर्भूत करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलाकरिता वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव 
शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१८ / २१४५ / प्र . क्र . ३३६/१८ / नवि- १३ , दिनांक १ फेब्रुवारी 
२०१ ९ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १५४ अन्वये शासनाकडून निदेश देण्यात आलेले 

आहेत ; 


- 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १ ९ ४ ९ मधील शेड्युल चॅप्टर २ ( १ ) मधील तरतूद क्रमांक ( स ) नुसार मा . महापालिका 
आयुक्त , पुणे महानगरपालिका यांनी ठराव क्रमांक ६/१५४ , दिनांक ७ जून २०२२ नुसार उपरोक्त फेरबदलाची कार्यवाही करणेकरिता मान्यता 
दिलेली आहे . 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये मंजूर विकास योजनेत खालीलप्रमाणे 
फेरबदल करण्यासाठी अधिनियमावलीमधील तरतुदींनुसार नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविणेबाबतची कार्यवाही करणेत येत आहे . 


" पुणे शहर मूळ हद्द व समाविष्ट २३ गावांच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये पुणे महानगरपालिका सभा ठराव क्रमांक ६ ९ ३ , दिनांक १४ 
डिसेंबर २०१७ अन्वये मंजूर केलेल्या एकात्मिक सायकल आराखडा ( Comprehensive Bicycle Master Plan ) , सायकल मार्गाचे जाळे 
( Cycle Network ) , सायकल पार्किंग ठिकाणे ( Cycle Parking Locations ) पुणे शहराच्या मूळ हद्दीच्या व सन १ ९९ ७ मध्ये समाविष्ट 
२३ गावांच्या मंजूर विकास आराखड्याचा पुरवणी भाग समजणेस " ; 


आणि त्याअर्थी , जाहीर सूचना करण्यात येते की , प्रस्तावित फेरबदलाकरिताचा एकात्मिक सायकल आराखडा , सायकल मार्गाचे जाळे 
व सायकल पार्किंग ठिकाणे यांचा नकाशा नागरिकांना पाहण्यासाठी विकास योजना कक्ष , खोली क्रमांक ३१० , तिसरा मजला , पुणे महानगरपालिका , 
मुख्य भवन , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ येथे कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत आणि पुणे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर https : // 
www.pmc.gov.in/mr/chief-engineer-bicycle-plan या लिंकवर उपलब्ध आहे . 


सदर फेरबदलाबाबत ज्यांना हरकती किंवा सूचना नोंदवायच्या असतील त्यांनी प्रस्तुत सूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून 
३० दिवसांचे आत कार्यालयीन कामकाज वेळेत शहर अभियंता , पुणे महानगरपालिका यांजकडे विकास योजना कक्ष , खोली क्रमांक ३१० , तिसरा 
मजला , पुणे महानगरपालिका , मुख्य भवन , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ या पत्त्यावर लेखी स्वरूपात कळवाव्यात . विहित मुदतीमध्ये प्राप्त इ 
लेल्या हरकती व सूचनांवर शहर अभियंता , पुणे महानगरपालिका यांचे कार्यालयाकडून सुनावणी देणेत येईल . 

उपरोक्तप्रमाणे फेरबदलाची कार्यवाही करणेत येत आहे , 


पुणे , २० जुलै २०२२ . 


विक्रम कुमार , 
महापालिका आयुक्त , 

पुणे महानगरपालिका , पुणे . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 


19 


BY MUNICIPAL COMMISSIONER 
Pune Municipal Corporation , Pune 

Issue under Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
Public Notice 

क्रमांक पु.म.पु. / डीपीसेल / २५५ / २०२२ . – Whereas , the Development Plan of the Old Limit of Pune Municipal 
Corporation is sanctioned vide Notification No. TPS - 1815 / 209 / CR - 69 / 15 / D.P . Pune / Sanction / UD - 13 , dated 
5th January 2017 and Notification No. TPS - 1815 / 209 / CR - 69 / 15 / D.P . Pune / E.P . Sanctioned / UD - 13 , dated 17th 
February 2018 and the Development Plan of 23 villages included in Pune Municipal Corporation in the year 
1997 , for Planning Unit No. 1 is sanction accorded vide Notification No. TPS - 1807 / 39 / CR - 1070 / 07 / UD - 13 , 
dated 18th September 2008 and Notification No. TPS - 1812 / 160 / CR - 57 / 12 / Reconstructed No. 26 / 12 / UD - 13 , 
dated 30th August 2013 and for Planning Unit No. 2 to 10 sanction accorded vide Notification No. TPS - 1806 / 
2125 / CR - 1193 / 2008 / UD - 13 , dated 17th May 2008 and Notification No. TPS - 1808 / 247 / CR - 1408 / DP - Sanction / 
UD - 13 , dated 2nd March 2012 and Notification No. TPS - 1808 / 247 / CR - 1408 / DP - Sanction / UD - 13 , dated 4th 
April 2012 and Notification No. TPS - 1818 / CR - 596 / 13 / EP Sanction / UD - 13 , dated 13th February 2014 and 
Notification No. TPS - 1814 / 697 / CR - 134 / 14 / BDP / EP - Sanction / UD - 13 , dated 5th August 2015 ; 


Whereas , the Government of Maharashtra under Section 154 of Maharashtra Regional Planning and 
Town Planning Act , 1966 has directed Pune Municipal Corporation to complete the statutory procedure under 
Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 for proposed modification of 
incorporating Comprehensive Bicycle Master Plan in the Sanctioned Development Plan and to submit the 
proposal to the Government for sanction ; 


Whereas , vide Resolution No. 6/154 , dated 7th June 2022 , the Municipal Commissioner has approved 
to carry out above modification vide clause No. ( s ) of Schedule Chapter 2 ( 1 ) of Maharashtra Municipal 
Corporation Act , 1949 . 


Therefore , as per Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 , 
suggestions and objections are being invited from the citizens for proposed modification in the Sanctioned 
Development Plan as under ; 


" Comprehensive Bicycle Master Plan , Cycle Network , Cycle Parking Locations approved by the General 
Body of Pune Municipal Corporation vide Resolution No. 693 , dated 14th December 2017 , to be considered 
as a supplementary part of the Sanctioned Development Plans of old limit of Pune Municipal Corporation 
and 23 villages included in the year 1997 in Pune Municipal Corporation " ; 


and therefore , Comprehensive Bicycle Master Plan , Cycle Network , Cycle Parking Locations is made 
available for inspection to the general public during office hours on working days at Development Planning 
Cell , Room No. 310 , 3rd Floor , Pune Municipal Corporation , Main Building , Shivajinagar , Pune - 411 005 and 
made available on Pune Municipal Corporation's website https://www.pmc.gov.in/en/chief-engineer-bicycle 
plan . 


Suggestions and objections regarding the aforesaid proposed modification , are invited during office 
hours within 30 days from the date of publication of this notice in the Government Gazette at Development 
Planning Cell , City Engineer Department , Room No. 310 , 3rd Floor , Pune Municipal Corporation , Main Building , 
Shivajinagar , Pune - 411 005. Suggestions and objections received within the prescribed time will be heard 
by the office of the City Engineer , Pune Municipal Corporation . 

The procedure is being carried out as above . 


Pune , 20th July 2022 . 


VIKRAM KUMAR , 
Municipal Commissioner , 

Pune Municipal Corporation , Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

पुणे महानगरपालिका , पुणे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये 

जाहीर प्रकटन 


८ 


क्रमांक पु.मा.पु. / झोन -२ / २५३ ९ / २०२२-- पुणे शहराच्या नवीन समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्यापैकी प्लॅनिंग युनिट क्रमांक ५ मध्ये 
समाविष्ट असलेल्या पेठ आंबेगाव बु ।। , स . नं . ४३ ( पै . ) येथील अस्तित्वातील ६.०० मीटर रुंदीचा जांभूळवाडी रस्त्यास जोडणारा पूर्व 
पश्चिमेकडील १२.० मीटर रस्ता रुंदी करण्याकरिताचा या प्रयोजनाकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे चे 
कलम ३७ ( १ ) नुसार कार्यवाही करणेस पुणे महानगरपालिका मा . महापालिका आयुक्त ठराव क्रमांक ९ ३ , दिनांक १७ जून २०२२ अन्वये 
मान्यता दिली आहे . सदर ठरावानुसार खाली दर्शविल्याप्रमाणे नवीन समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्यापैकी प्लॅनिंग युनिट क्रमांक ५ मध्ये 
फेरबदल करण्याचा पुणे महानगरपालिका विचार करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 


१ 


पेठ 

२ 

आंबेगाव बु ।। पुणे पेठ आंबेगाव बु ।। , स . नं . ४३ , ४७ , ४६ व 
स . नं . ४४ , ४५ मधून १८.०० मीटर रुंदीचा डी.पी. 
रस्ता प्रस्तावित आहे . स . नं . ४३ मधून नमूद १८.०० 
मीटर रुंद डी . पी . रस्त्याला जोडणारा ६.०० मीटर 
रुंदीचा पूर्व - पश्चिम जाणारा वहिवाटीचा रस्ता 
अस्तित्वात आहे . या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस इमारतीचे 
बांधकाम झालेले आहे . 


सद्य : स्थिती 
३ 


परिशिष्ट 


पुणे , २१ जुलै २०२२ . 


नियोजित फेरबदल 


प्रस्तावित फेरबदलानुसार १८.०० मीटर रुंद डी . पी . 
रस्त्याला जोडणारा स . नं . ४३ मधील अस्तित्वातील पूर्व 
पश्चिम ६.०० मीटर रुंद रस्त्याची रुंदी १२.०० मीटर 
रुंद करण्याचे प्रयोजन आहे . 


सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये नोटिस देण्यात येते की , वरीलबाबत 
संबंधित अथवा अन्य नागरिकांपैकी ज्या कोणास हरकत किंवा सूचना नोंदवायची असेल त्यांनी ही नोटिस राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १ 
महिन्याच्या ( ३० दिवस ) आत मा . शहर अभियंता , पुणे महानगरपालिका यांच्याकडे कळवावी . प्रस्तावित फेरबदलाचा नकाशा नागरिकांना 
पाहण्यासाठी कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत पहिल्या मजल्यावर मा . शहर अभियंता , पुणे महानगरपालिका यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे . 
सदर मुदतीमध्ये प्राप्त झालेल्या हरकतींचा / सूचनांचाच फक्त विचार केला जाईल . प्राप्त हरकती / सूचनांवर मा . शहर अभियंता हे त्यांचे कार्यालयात 
सुनावणी घेणार आहेत . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी -चिंचवड क्षेत्र , पुणे 
झोपडपट्टी पुनर्वसन अंतिम आदेश 


विक्रम कुमार , 

महापालिका आयुक्त , 

पुणे महानगरपालिका , पुणे . 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ( क ) अन्वये अंतिम अधिसूचना 

क्रमांक झोपुप्रा / सप्रा -३ / ७३२ / २०२२ . – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ ( प्रस्तुत आदेशात या 
अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे " उक्त अधिनियम " असा करणेत येत आहे ) चे कलम ३ - अ नुसार महाराष्ट्र शासन , गृहनिर्माण विभाग , अधिसूचना क्रमांक 
झो.पु.यो. - २००४ / प्र . क्र . २१३ / झो.प.सु. १ , दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी 
सर्वसाधारण झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार करण्यात आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत : प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ; 


आणि , ज्याअर्थी , पुणे व पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील खालील अनुसूचीमध्ये नमूद स . नं . ३२ / १ - ब , वडगाव शेरी , पुणे येथील झोपडपट्टी 
क्षेत्रावर क्षेत्रफळ १८०८.०० चौ . मी . ( प्रस्तुत जाहीर प्रकटनात या मिळकतीचा उल्लेख यापुढे " सदर मिळकत " असा करणेत येत आहे ) हे क्षेत्र पुणे 
व पिंपरी - चिंचवड महनगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांच्या या प्राधिकरणाकडील यादीमध्ये समाविष्ट करणेत आलेले आहे 
; 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 


आणि ज्याअर्थी , सदर क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे . मिनामणी इस्टेट एन्टरप्रायजेस यांचेमार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाकडे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव दाखल करणेत आलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतींवर झोपडपट्टी असलेने व ती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक १७ फेब्रुवारी २००० , भाग 
एक पुरवणीमध्ये पृष्ठ ३०३ , कलम ४ ( १ ) अन्वये गलिच्छ वस्ती म्हणून १८७३.०६ चौ . मी . क्षेत्र घोषित आहे तसेच दाखल प्रस्तावानुसार क्षेत्र १८०८.०० 
चौ . मी . एवढे योजना क्षेत्र हे झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे . 


ज्याअर्थी , सदरचे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ रोजीची पूर्वसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली 
होती . त्याअनुषंगाने सदर दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबतची पूर्वसूचना नोटिशीस दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०२२ रोजी श्री . जगदाळे मधुकर गणपत व इतर १८ यांची हरकत प्राप्त झालेली असता दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ व दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ 
रोजी सुनावणीअंती संबंधितांचे क्षेत्र व चतुःसीमा याबाबतची हरकत विचारात घेऊन त्याबाबतचे स्वतंत्र निकालपत्र दिनांक ३० मार्च २०२२ रोजी पारित 
करणेत आलेले आहे ; तद्नंतर , विषयांकित योजनेचा झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची दिनांक ५ एप्रिल २०२२ रोजीची पूर्वसूचना ( सुधारित ) 
विश्व दर्पण व प्रभात या वृत्तपत्रात दिनांक ८ एप्रिल २०२२ रोजी तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक एप्रिल १४-२० , २०२२ रोजी पृष्ठे ५-६ वर 
प्रसिद्ध करणेत आली आहे , तसेच सदरची सुधारित पूर्वसूचना सर्वसाधारणपणे सर्वांना ठळकपणे दिसून येईल अशा प्रत्यक्ष जागेवर दिनांक २१ एप्रिल 
२०२२ रोजी डकवून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ; सदर दिनांक ५ एप्रिल २०२२ रोजीच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबतची पूर्वसूचना 
नोटिशीत दिनांक २० मे २०२२ रोजी श्री . जगदाळे मधुकर गणपत व इतर १८ यांची हरकत प्राप्त झालेली असता दिनांक १४ जून २०२२ रोजी सुनावणी - 
अंती संबंधितांचे हरकत फेटाळण्यात येऊन त्याबाबतचे स्वतंत्र निकालपत्र दिनांक २ ९ जून २०२२ रोजी पारित करणेत आलेले आहेत . 


तथापि , झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र आदेश कलम ३ ( क ) मधील कलम ४ ( १ ) अन्वये राजपत्रामध्ये गलिच्छ वस्ती म्हणून घोषित दिनांक दुरुस्तीबाबत 
शुद्धिपत्रक विश्व दर्पण व प्रभात या स्थानिक वर्तमानपत्रात दिनांक १ जुलै २०२२ रोजी आणि दिनांक जुलै १४- २० , २०२२ रोजी महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रामध्ये पृष्ठ ५४ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . 


त्याअर्थी , मी , राजेंद्र निंबाळकर , मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी -चिंचवड क्षेत्र , पुणे उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ - क ( १ ) मधील नमूद तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये सदरचा झोपडपट्टी पुनर्वसन आदेश कायम करून खालील अनुसूचीमध्ये 
निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र या आदेशाद्वारे " झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून घोषित करीत आहे . 


गाव 


सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ क ( २ ) मधील तरतुदीनुसार प्रस्तुत आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून 
३० दिवसांचे आत मा . शिखर तक्रार निवारण समिती , वांद्रे , मुंबई येथे अपील दाखल करता येईल आणि अशा अपिलावरील शिखर तक्रार निवारण 
समितीचा निर्णय अंतिम राहील . 


१ 


वडगाव 

शेरी 


स.नं. 


३२ / १ - ब 


अनूसूची 

महानगरपालिकेचे नाव : पुणे महानगरपालिका 
झोपडपट्टीचे नाव : स . नं . ३२ / १ - ब , वडगाव शेरी , पुणे 


पुणे , २० जुलै २०२२ . 


जमिनीचे मालकी हक्क 


प्राप्त असलेल्या ( ७/१२ उतारा 

संस्थेचे नाव 

नुसार ) 

३ 


खाजगी 


४ 

चौ . मी . 

१८०८.०० 


सदरचा आदेश हा माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह देण्यात आला आहे . 


९ 


चतु : सीमा 


पूर्वेस- स . नं . ३२ पै . उर्वरित मिळकत 
पश्चिमेस लागू स . नं . ३१ व रस्ता 
दक्षिणेस- लागू स . नं . ३२ पै . मिळकत 
उत्तरेस- लागू लोहगावची शीव व रस्ता 


शेरा 


६ 


an 


राजेंद्र निंबाळकर , 

( भा.प्र.से. ) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी - चिंचवड क्षेत्र , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

कार्यकारी अभियंता यांजकडून 

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील 

अधिसूचना -३ 

जिल्हा सोलापूर , तालुका उत्तर सोलापूर 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , सन 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

२००५ . 

( अनुसूची ' ब ' प्रमाणे ) 

क्षेत्र 


१० 


( पाहा : कायद्याचे कलम ५.० , ६.० , ७.० ) 
( पाहा नियम क्र . ३.० ) 


क्रमांक उकावि -८ / रेशा / ३८ ९ २ ( १ ) / प्र . शा . - २ / ५५८ / अधि . - ३ / 
२०२२. - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ चे कलम ५.० , ६.० , ७० व नियम क्रमांक ३.० 
नुसार असा निर्णय झाला आहे की , पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय 
व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , 
इंजि . धनंजय जीवनधर कोंडेकर , कार्यकारी अभियंता , उजनी कालवा 
विभाग क्रमांक ८ , सोलापूर खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांच्या 
अद्ययावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार 
यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील कार्यालय , सिंचन 
शाखा , उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या 
सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत 
आहे . 


मी , इंजि . धनंजय जीवनधर कोंडेकर , कार्यकारी अभियंता , असेही 
जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक 
जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार 
नाही आणि महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व 
भोगवटादारांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे 
बंधनकारक असेल . 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांचे आत मा . अधीक्षक अभियंता , भीमा कालवा मंडळ , सोलापूर 
यांचेकडे अपील करता येईल . 


अनुसूची ' अ ' 

मंडळ : भीमा कालवा मंडळ , सोलापूर 

विभाग : उजनी कालवा विभाग क्रमांक ८ , सोलापूर 
उपविभाग : उजनी कालवा उपविभाग क्रमांक १६ , सोलापूर 
प्रकल्पाचे नाव : शिरापूर उपसा सिंचन योजना , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र : २२१.२०१ हेक्टर शिरापूर उपसा 
सिंचन योजनावरील लघुवितरिका क्रमांक १ वरील लाभक्षेत्र 
प्रस्तावित पाणीवापर संस्था . 


गावांची संख्या : १ - दारफळ ( बी.बी. ) , तालुका उत्तर सोलापूर , 
जिल्हा सोलापूर . 

पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( कार्यान्वित / प्रस्तावित ) : प्रस्तावित 
पाणीवापर संस्था , दारफळ ( बी.बी. ) , तालुका उत्तर सोलापूर , 
जिल्हा सोलापूर . 


गाव 


१ 


दारफळ ( बी.बी. ) 

एकूण 


अ . क्र . 


१ 


गट संख्या 


अधिसूचना -३ 

मंडळ : भीमा कालवा मंडळ , सोलापूर 

विभाग : उजनी कालवा विभाग क्रमांक ८ , सोलापूर 
उपविभाग : उजनी कालवा उपविभाग क्रमांक १६ , सोलापूर 
प्रकल्पाचे नाव : शिरापूर उपसा सिंचन योजना , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र : २२१.२०१ हेक्टर शिरापूर उपसा 
सिंचन योजनावरील लघुवितरिका क्रमांक १ वरील लाभक्षेत्र 
प्रस्तावित पाणीवापर संस्था . 


१ 


२ 


५६ 

५६ 


गावांची संख्या : १ - दारफळ ( बी.बी. ) , तालुका उत्तर सोलापूर , 
जिल्हा सोलापूर . 

सिंचन सुरू केल्याचे वर्ष : २०२० - २१ 


२ 

३ 

४ 


एकूण 


३ 

हे . आर 
( सीसीए ) 

२२१.२०१ 


अनुसूची - ब 

जिल्हा सोलापूर , तालुका उत्तर सोलापूर 

गाव दारफळ ( बी.बी. ) 


२२१.२०१ 


४ 


गट नंबर 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 


२ 


३ 

हे . आर 
( सीसीए ) 

लघुवितरिका क्रमांक १ / थेट विमोचक / उजवे- १ / सा.क्र . १४० मी . 

५७७ 

१.६७० 

५६४ 

३.३३० 

५६५ 

६.७ ९ ० 

५६२ 

९ .३१० 


क्षेत्र 


२०.८०० 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 


३ 

हे . आर 

( सीसीए ) 

लघुवितरिका क्रमांक १ / थेट विमोचक डावे -१ / सा.क्र . १४० मी . 

५८० 

७.१ ९ ० 

५७ ९ 

५८१ 

५८३ 

५८२ 


३ 


४ 


५ 


एकूण 


१ 

२ 


३ 


एकूण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


लघुवितरिका क्रमांक १ / थेट विमोचक डावे -२ / सा.क्र . ३५० मी . 

५७८ 

८.०६० 

५७७ 

६.१०० 

५६३ 

६.६६० 


७ 


अनुसूची - ब- - चालू 


एकूण 


។ 


१ 


एकूण 


३ 


लघुवितरिका क्रमांक १ / थेट विमोचक उजवे -२ / 

सा.क्र . ८२० मी . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 


गट नंबर 


५३८ 

५३७ 

५३६ 

५३५ 

५३४ 

५३५ 

५३ ९ 


७ 


क्षेत्र 


२ 


१ 


७.११० 


४.७०० 


१३.४०० 


२.१४० 


२२.४८ 


२०.८२० 


१.८७० 


४.२ ९ ० 

२.००० 

१.९९ ० 

२.४०० 

३.८४० 


लघुवितरिका क्रमांक १ / थेट विमोचक डावे -३ / सा.क्र . ८२० मी . 

५४२ 

१०.१६० 


११.२० 


२७.५ ९ 


१०.१६० 


अ . क्र . 


१ 


१ 


एकूण 


१ 


२ 


लघुवितरिका क्रमांक १ / उपलवि क्र . २ / पुच्छ विमोचक / 

सा.क्र . ५६० मी . 


एकूण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


लघुवितरिका क्रमांक १ / थेट विमोचक डावे -४ / 

सा.क्र . १२२० मी . 


एकूण 


१ 


अनुसूची - ब- चालू 


२ 


3 


४ 


५४१ 


१ 


एकूण 


गट नंबर 


४८० 


४८१ 


लघुवितरिका क्रमांक १ / थेट विमोचक उजवे -३ / 

सा.क्र . १२२० मी . 


४ ९ ८ 


३ 


४ ९९ 

५०० 

४ ९ ६ 

४ ९ ५ 

५०६ 


५ 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 


२ 


४८७ 


क्षेत्र 


४ ९ १ 

४ ९ २ 

४ ९ ४ 


४ 


३ 

हे . 
आर 

( सीसीए ) 


११.४८० 


११.४८० 


लघुवितरिका क्रमांक १ / थेट विमोचक डावे -५ / 

सा.क्र . १५४० मी . 


२.००० 

३.२३० 

५.००० 


१०.२३० 


१.२३० 

२.५०० 


४.००० 


०.०५० 

२.८४ 


१०.६२ 


१.६७० 

१.४५० 

१.३६० 

३.४०० 


७.८८० 


११ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - ब- - चालू 

अनुसूची - ब- चालू 


अ . क्र . 


१ 


१ 


एकूण 


५ 

६ 

७ 


लघुवितरिका क्रमांक १ / थेट विमोचक उजवे -४ / 

सा.क्र . १५४० मी . 

४ ९ ६ 


एकूण 


१ 


२ 


एकूण 


१ 

२ 


लघुवितरिका क्रमांक १ / पुच्छ विमोचक / सा.क्र . १८५० मी . 

१ 

४६४ 

२ 

४६३ 

३ 

४६२ 

४ 

४६१ 

४५१ 

४५० 

४४ ९ 


१ 


.. 


२ 


१ 


३ 


४ 


७ 


एकूण 


लघुवितरिका क्रमांक १ / उपलवि क्र . १ / थेट विमोचक डावे- १ / 
सा.क्र . ६८० मी . 


६१७ 

६२४ 


२ 


गट नंबर 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 


५६१ 

५०१ 


२ 


२ 


क्षेत्र 


लघुवितरिका क्रमांक १ / उपलवि क्र . १ / थेट विमोचक उजवे- १ / 
सा.क्र . ६८० मी . 


६१८ 

६२४ 

६२३ 

६२२ 


OC 


४ 


३ 

हे . आर 

( सीसीए ) 


६.४२० 


६.४२० 


एकूण 

लघुवितरिका क्रमांक १ / उपलवि क्र . १ / पुच्छ विमोचक 
उजवे -१ / सा.क्र . ९ ८० मी . 


२.००० 

२.१५० 

३.४६० 

३.२८० 

०.०६ 

३.५ ९ 

३.१४१ 


१८.२२१ 


५.०३० 
८.००० 


१३.०३० 


११.७०० 

४.२६० 


१५.९ ६ 


१.८०० 

१.९ ०० 

४.७०० 

१.९ ८ 


१०.३८ 


अ . क्र . 


१ 


१ 


३ 

हे , 
आर 

( सीसीए ) 

लघुवितरिका क्रमांक १ / उपलवि क्र . १ / पुच्छ विमोचक 
डावे- १ / सा.क्र . ९ ८० मी . 


एकूण 


विमोचक 


१ 


थेट विमोचक उजवे - १ 

थेट विमोचक डावे- १ 

थेट विमोचक डावे -२ 
थेट विमोचक उजवे - २ 
थेट विमोचक डावे -३ 


पुच्छ विमोचक 

थेट विमोचक डावे -४ 

थेट विमोचक उजवे - ३ 

थेट विमोचक डावे - ५ 

थेट विमोचक उजवे -४ 

पुच्छ विमोचक 


एकूण 


गावनिहाय क्षेत्र 

गावाचे नाव : दारफळ ( बी.बी. ) 

कालवा : लघुवितरिका क्रमांक १ 

गट नंबर 


थेट विमोचक डावे -१ 
थेट विमोचक उजवे -१ 
पुच्छ विमोचक उजवे - १ 

पुच्छ विमोचक डावे- १ 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 


गट नंबर 


५६० 


१ 


.. 


सोलापूर , १२ जुलै २०२२ . 


२ 


७ 

१ 

लघुवितरिका क्रमांक १ / उपलवि -२ 

७ 

लघुवितरिका क्रमांक १ 


२ 


४ 


५ 


७ 

लघुवितरिका क्रमांक १ / उपलवि -१ 


३ 


४ 


o o X o 


२ 


क्षेत्र 


४ 


१५.१३० 


१५.१३० 


३ 

( सीसीए ) 


२०.८०० 

२२.४८० 

२०.८२० 

२७.५ ९ ० 

१०.१६० 


११.४८० 


१०.२३० 

१०.६२० 

७.८८० 

६.४२० 

१८.२२१ 


१३.०३० 

१५.९ ६० 

१०.३८ 

१५.१३ 


५६ 

इंजि . धनंजय जीवनधर कोंडेकर , 

कार्यकारी अभियंता , 

उजनी कालवा विभाग क्रमांक ८ , 

सोलापूर . 


२२१.२०१ 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 


MMISF ACT , 2005 

( See Sections 5.0 , 6.0 , 7.0 and 
Rule 3.00 ) 


( Notification No. III ) 

क्रमांक उकावि -८ / रेशा / ३८ ९ २ ( १ ) / प्र . शा . - २ / ५५८ / अधि . - ३ / 
Ro22 . - Whereas , it has been decided to delineate 
the Area of Operation of Water User Associations 
( WUA's ) on Volumetric basis and as per 
Administrative Convenience under Sections 5 , 6 , 
7 and Rule 3 of the MMISF Act , 2005. I , Engr . 
Dhananjay Jivandhar Kondekar , Executive 
Engineer , Ujjani Canal Division No. 8 , Solapur 
hereby delineate the areas of Operation of 
following WUA's and direct that the certified copy 
of the updated map and list of landholders and / 
or occupiers of said WUA's shall be displayed 
on the notice board of the offices of concerned 
Grampanchayat , Tahasil Office , Irrigation Section , 
Sub - Division and Division and other prominent 
public places . 


I , Engr . Dhananjay Jivandhar Kondekar , 
Executive Engineer also hereby declare that no 
water shall be supplied by the Appropriate Authority 
to an individual or occupiers of such land and the 
system of supply of water through Water User 
Associations shall be binding on all the holders 
and occupiers of the lands under Maharashtra 
Management of Irrigation System by Farmers Act 
2005 . 


Any Person affected by this Notification or part 
thereof , may file an appeal before Superintending 
Engineer , Bhima Canal Circle , Solapur within 30 
days from the date of publication of this Notification 
in the Maharashtra Government Gazette . 

Schedule - A 

Division Bhima Canal Circle , Solapur 
Sub - Division : Ujjani Canal Sub - Division No. 
8 , Solapur . 

Name of the Project Shirapur Lift Irrigation 


Scheme . 

Canal Shirapur Link Canal 

Area Under Notification : Minor No. 1 of 
Shirapur Link Canal . 


No. of Village : 1 - Darphal ( B.B. ) , taluka North 
Solapur , district Solapur . 

Delineated Area : Minor No. 1 of Shirapur 
Link Canal . 

Area . 221.20 Ha . ( CCA ) . 


Name and address of WUA ( Existing / 

Proposed ) Proposed WUA , Darphal ( B.B. ) , 
taluka North Solapur , district Solapur 
( Proposed ) . 

Details of Area Notified 

District Solapur , taluka North Solapur 

Name of 

Village 


1 


Total .. 


Darphal ( B.B. ) 56 


Circle 
Division 


Area Notified 

( As per Schedule - B ) 


Gat No. 

2 


56 


Sr. No. 


1 


Area 

3 

Ha . 

( CCA ) 

221.201 


Sub - Division 

Ujjani Canal Sub - Division No. 
16 , Solapur . 

Name of the Project Shirapur Lift Irrigation 


Scheme . 

Canal Link Canal of Shirapur LIS 

Area Under Notification : Minor No. 1 Link 
Canal of Shirapur LIS . 

Area . 221.201 Ha . ( CCA ) . 


1 

2 


221.201 


Index - 3 

Bhima Canal Circle , Solapur 
Ujjani Canal Division No. 8 , 
Solapur . 


No. of Village : 1 - Darphal ( B.B. ) , taluka North 
Solapur , district Solapur . 


Delineated Area : Minor No. 1 Link Canal of 
Shirapur LIS . 

Area . 221.201 Ha . ( CCA ) . 

Year of Starting Irrigation : 2020-2021 

Schedule - B 


District Solapur , taluka North Solapur , 
village Darphal ( BB ) 


Gat Nos . 

2 


Delineated Area 


१३ 


Minor - 1 / DO - 1 / 140 mtrs . 

577 

564 


Area 

3 

Ha . 

( CCA ) 


1.670 

3.330 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

Schedule - B - contd . 

Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


1 


3 

4 


Total .. 


1 


2 


WN 


3 


4 


5 


123 


Total .. 


1 


23 


Total .. 


4 


+56 


7 


1 


Minor - 1 / DO - 1 / 140 mtrs . - contd . 


Gat Nos . 


Total .. 


Minor - 1 / DOL - 1 / 140 mtrs . 

580 

579 

581 

583 

582 


565 

562 


4 


Total .. 


Delineated Area 


5 


Minor - 1 / DO - 2 / 350 mtrs . 

578 

577 

563 


3 


Minor - 1 / DOR - 2 / 820 mtrs . 

538 

537 

536 

535 

534 

535 

539 


2 


7 


Minor - 1 / DO - 3 / 820 mtrs . 


542 


1 


Area 

3 
Ha . 

( CCA ) 


6.790 

9.310 


20.800 


7.190 

7.110 

4.700 

13.400 

2.140 


22.48 


8.060 

6.100 

6.660 


20.820 


1.870 

4.290 

2.000 

1.990 

2.400 

3.840 


11.20 


27.59 


10.160 


10.160 


Sr. No. 


1 


1 


Total .. 


1 

2 


WN 


3 


1 


Total .. 


~ 3 


2 


4 


LO 


5 


1 


2 3 4 


Total .. 


3 


1 


Minor - 1 / SM - 2 / OT / 560 mtrs . 

541 


123 


Total .. 


Gat Nos . 


Minor - 1 / DO - 4 / 1220 mtrs . 

480 

481 

498 


1 


Total .. 


3 


Minor - 1 / DOL - 3 / 1220 mtrs . 

499 

500 

496 

495 

506 


Delineated Area 


5 


2 


Minor - 1 / DOL - 5 / 1540 mtrs . 

487 

491 

492 

494 


4 


1 


Area 

3 

Ha . 

( CCA ) 


Minor - 1 / DOR - 4 / 1540 mtrs . 

496 


Minor - 1 / OT / 1850 mtrs . 

464 

463 
462 


11.480 


11.480 


2.000 

3.230 

5.000 


10.230 


1.230 

2.500 

4.000 

0.050 

2.84 


10.62 


1.670 

1.450 

1.360 

3.400 


7.880 


6.420 


6.420 


2.000 

2.150 

3.460 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

Schedule - B - contd . 

Villagewise Abstract -- contd . 


Sr. No. 


1 


456N 


7 


Total .. 


1 

2 


1 

2 


Total .. 


N 


1 

2 


AWN 


Total .. 


3 


4 


Minor - 1 / OT / 1850 mtrs . - contd . 

461 

451 

450 

449 


1 


Minor - 1 / SM - 1 / DOR - 1 / 680 

617 

624 


Total 


Gat Nos . 

2 


7 


Total .. 


Outlet 

1 


2 


Delineated Area 


DOR - 1 

DOL - 1 


Minor - 1 / SM - 1 / DOR - 1 / 680mtrs . 


561 

501 


2 


618 

624 

623 

622 


4 


Area 

3 
Ha . 

( CCA ) 


Minor - 1 / SM - 1 / OTR - 1 / 980mtrs . 


560 


1 


3.280 

0.06 

3.59 

3.141 


Villagewise Abstract 

Village Darphal ( B.B. ) 

Gut No. 

2 


18.221 


mtrs . 


Canal : Minor No. 1 

4 

5 


5.030 

8.000 


13.030 


Minor - 1 / SM - 1 / OTL - 1 / 980mtrs . 


11.700 

4.260 


15.96 


1.800 

1.900 

4.700 

1.98 


10.38 


15.130 


15.130 


Area 

3 
( CCA ) 


20.800 
22.480 


Outlet 

1 


DOL - 2 

DOR - 2 

DOL - 3 

OT 

DOL - 4 

DOR3 

DOL - 5 

DOR - 4 


Canal : Minor No. 1 contd . 

3 

7 

1 

7 


OT 

DOL - 1 

DOR - 1 

OTR - 1 

OTL - 1 


Total .. 


♡ 
LO 


3 


5 


4 


Gut No. 

2 


7 


ANNN 


2 


2 


4 


1 


56 


Area 

3 

( CCA ) 


20.820 

27.590 

10.160 

11.480 

10.230 

10.620 

7.880 

6.420 

18.221 

13.030 

15.960 

10.38 

15.13 


Solapur , 12th July 2022 . 


221.201 


Engr . DHANANJAY JIVANDHAR 

KONDEKAR , 


१५ 


Executive Engineer , 

Ujjani Canal Division No. 8 , 

Solapur . 


अधिसूचना -३ 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , सन 

२००५ . 


( पाहा : कायद्याचे कलम ५.० , ६.० , ७.० ) 

( पाहा नियम क्र . ३.० ) 


क्रमांक उकावि -८ / रेशा / ३८ ९ २ ( २ ) / प्र . शा . - २ / ५५८ / अधि . - ३ / 
२०२२. - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ चे कलम ५.० , ६.० , ७० व नियम क्रमांक ३.० 
नुसार असा निर्णय झाला आहे की , पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय 
व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , 
इंजि . धनंजय जीवनधर कोंडेकर , कार्यकारी अभियंता , उजनी कालवा 
विभाग क्रमांक ८ , सोलापूर खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांच्या 
अद्ययावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार 
यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील कार्यालय , सिंचन 
शाखा , उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत 
आहे . 

प्रकल्पाचे नाव : शिरापूर उपसा सिंचन योजना , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर . 


१६ 


मी , इंजि . धनंजय जीवनधर कोंडेकर , कार्यकारी अभियंता , असेही 
जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक 
जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार 
नाही आणि महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व 
भोगवटादारांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे 
बंधनकारक असेल . 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांचे आत मा . अधीक्षक अभियंता , भीमा कालवा मंडळ , सोलापूर 
यांचेकडे अपील करता येईल . 


अनुसूची ' अ ' 

मंडळ : भीमा कालवा मंडळ , सोलापूर 

विभाग : उजनी कालवा विभाग क्रमांक ८ , सोलापूर 
उपविभाग : उजनी कालवा उपविभाग क्रमांक १६ , सोलापूर 
प्रकल्पाचे नाव : शिरापूर उपसा सिंचन योजना , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर , 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र : २२१.२ ९ हेक्टर शिरापूर उपसा सिंचन 
योजनावरील लघुवितरिका क्रमांक ६ वरील लाभक्षेत्र प्रस्तावित 
पाणीवापर संस्था . 


गावांची संख्या : १ - दारफळ ( बी.बी. ) , तालुका उत्तर सोलापूर , 
जिल्हा सोलापूर . 


पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( कार्यान्वित / प्रस्तावित ) : प्रस्तावित 
पाणीवापर संस्था , दारफळ ( बी.बी. ) , तालुका उत्तर सोलापूर , 

जिल्हा सोलापूर . 


गाव 


१ 


अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील 
जिल्हा सोलापूर , तालुका उत्तर सोलापूर 
अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
( अनुसूची ' ब ' प्रमाणे ) 

गट संख्या 

क्षेत्र 


दारफळ ( बी.बी. ) 

एकूण 


२ 


४५ 


४५ 


३ 

हे . आर 

( सीसीए ) 

२२१.२ ९ 

२२१.२२ ९ 


अधिसूचना -३ 

मंडळ : भीमा कालवा मंडळ , सोलापूर 

विभाग : उजनी कालवा विभाग क्रमांक ८ , सोलापूर 
उपविभाग : उजनी कालवा उपविभाग क्रमांक १६ , सोलापूर 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र : २८४.१३३ हेक्टर शिरापूर उपसा 
सिंचन योजनावरील लघुवितरिका क्रमांक ६ वरील लाभक्षेत्र 
प्रस्तावित पाणीवापर संस्था . 


गावांची संख्या : १ - दारफळ ( बी.बी. ) , तालुका उत्तर सोलापूर , 
जिल्हा सोलापूर , 

सिंचन सुरू केल्याचे वर्ष : २०२० - २१ 
अनुसूची - ब 

जिल्हा सोलापूर , तालुका उत्तर सोलापूर 
गाव दारफळ ( बी.बी. ) 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 

३ 

४ 


हे . आर 
( सीसीए ) 

लघुवितरिका क्रमांक ६ / थेट विमोचक / डावे- १ / सा.क्र . ३२० मी . 

८१ 

१२.१२० 

८२ 

६.२ ९ ० 

८३ 

१.७२० 

८४ 

१.७१० 

८५ 

८६ 


20 


५ 


६ 


एकूण 


१ 


२ 


३ 


२० 


५ 


लघुवितरिका क्रमांक ६ / थेट विमोचक डावे -२ / 

सा.क्र . ६६० मी . 


६ 

७ 


९ 


६ 


एकूण 


गट नंबर 


८८ 

९ ७ 

९ ८ 

९९ 

१०१ 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

क्षेत्र 


१०२ 

१०३ 

१०४ 


१०६ 


९ 


२ 


२.२७ 

२.२४० 


२६.३५ 


४.५८० 

७.२८० 

६.८८० 

२.०५० 

४.२२० 

१.०३० 

६.२८० 


0,00 


४.९ ३ 


३७.२५ 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 


३ 

हे . आर 

( सीसीए ) 

लघुवितरिका क्रमांक ६ / थेट विमोचक डावे -३ / 

सा.क्र . १ / २६० मी . 


३ 


४ 


एकूण 


१ 


२ 

३ 


४ 


एकूण 


१ 


२ 

३ 


४ 


एकूण 


अनुसूची - ब- - चालू 


लघुवितरिका क्रमांक ६ / थेट विमोचक डावे -४ / 

सा.क्र . १/६६० मी . 


१ 


२ 


९ ० 

९ १ 


३ 

४ 


९ २ 


९ ३ 


४ 


गट नंबर 


30 


४ 


९ ६ 

९ ५ 

९ ४ अ 

९ ४ ब 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 


लघुवितरिका क्रमांक ६ / थेट विमोचक उजवे -१ / 

सा.क्र . १/३८० मी . 


७६ 

४३८ 

४२ 


४१ 


४ 


२ 


क्षेत्र 


३७ 

३६ 

३४ 

३० 


५.४४० 

४.२३० 

१.८३० 

९.९ ०० 


२१.४०० 


४.९ ५० 

६.३६० 

१.९ ६० 

१.२०० 


१४.४७० 


लघुवितरिका क्रमांक ६ / थेट विमोचक उजवे -२ / 

सा.क्र . २ / ०२० मी . 


२५.४७० 

४.४६० 

१.३०० 


८.४०० 


३ ९ .६३० 


७.१४० 

१०.७५० 

१२.००० 

०.०३० 


अ . क्र . 


१ 


५ 


६ 

७ 


८ 


९ 


एकूण 


लघुवितरिका क्रमांक ६ / थेट विमोचक उजवे -२ / 

सा.क्र . २/०२० मी .-- चालू 


१ 


२ 

3 


४ 


५ 

६ 

७ 

८ 


९ 


एकूण 


१ 


.. 


विमोचक 


अनुसूची - ब- चालू 


.. 


थेट विमोचक डावे- १ 

थेट विमोचक डावे -२ 

थेट विमोचक डावे- ३ 


२ ९ 

२८ 

२७ 

२५ 

२४ 


९ 


गट नंबर 


लघुवितरिका क्रमांक ६ / पुच्छ विमोचक / 

सा.क्र . २ / २२० मी . 


१०७ 

१०६ 

१० ९ 

११० 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 


१११ 


११२ 

११३ 

११ ९ 

११५ 


९ 


२ 


गावनिहाय क्षेत्र 

गावाचे नाव : दारफळ ( बी.बी. ) 

कालवा : लघुवितरिका क्रमांक ६ 

गट नंबर 


२ 


६ 


क्षेत्र 


३ 

हे . 
आर 
( सीसीए ) 


४ 


०.५०० 

१.९ ५० 

२.०४० 

३.०२० 

३.२७० 


४०.७० 


७.७६० 

०.५०० 

८.५६० 

७.७४० 

२.०४० 

४.०५० 

५.१७० 

२.६८० 

३.० ९ ० 


३३.८३ 


क्षेत्र 


३ 

( सीसीए ) 

२६.२५० 

३७.२५० 

२१.४०० 


१७ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

गावनिहाय क्षेत्र - - चालू 

गट नंबर 

Any Person affected by this Notification or part 
thereof , may file an appeal before Superintending 
Engineer , Bhima Canal Circle , Solapur within 30 
days from the date of publication of this Notification 
in the Maharashtra Government Gazette . 

Schedule - A 

Division 

Circle Bhima Canal Circle , Solapur 
Ujjani Canal Division No. 8 , 
Solapur . 


विमोचक 


9 


थेट विमोचक डावे -४ 

थेट विमोचक उजवे -१ 

थेट विमोचक उजवे -२ 

पुच्छ विमोचक 


एकूण 


II 


सोलापूर , १२ जुलै २०२२ . 


२ 


8 

8 

९ 


९ 


४५ 


३ 

( सीसीए ) 


१४.४७० 

३ ९ .६३० 

४०.७०० 

३३.८३३ 


२२१.२ ९ ० 


इंजि . धनंजय जीवनधर कोंडेकर , 

कार्यकारी अभियंता , 

उजनी कालवा विभाग क्रमांक ८ . 

सोलापूर . 


MMISF ACT , 2005 

( See Sections 5.0 , 6.0 , 7.0 and 

Rule 3.00 ) 


( Notification No. III ) 

क्रमांक उकावि- ८ / रेशा / ३८ ९ २ ( २ ) / प्र . शा . - २ / ५५८ / अधि . - ३ / 
2022. - Whereas , it has been decided to delineate 
the Area of Operation of Water User Associations 
( WUA's ) on Volumetric basis and as per 
Administrative Convenience under Sections 5 , 6 , 
7 and Rule 3 of the MMISF Act , 2005. I , Engr . 
Dhananjay Jivandhar Kondekar , Executive 
Engineer , Ujjani Canal Division No. 8 , Solapur 
hereby delineate the areas of Operation of 
following WUA's and direct that the certified copy 
of the updated map and list of landholders and / 
or occupiers of said WUA's shall be displayed 
on the notice board of the offices of concerned 
Grampanchayat , Tahasil Office , Irrigation Section , 
Sub - Division and Division and other prominent 
public places . 


I , Engr . Dhananjay Jivandhar Kondekar , 
Executive Engineer also hereby declare that no 
water shall be supplied by the Appropriate Authority 
to an individual or occupier of such land and the 
system of supply of water through Water User 
Associations shall be binding on all the holders 
and occupiers of the lands under Maharashtra 
Management of Irrigation System by Farmers Act 
2005 . 


Sub - Division Ujjani Canal Sub - Division No. 
16 , Solapur . 

Name of the Project : Shirapur Lift Irrigation 
Scheme . 

Area Notified : 221.29 Ha . ( CCA ) . 

No. of Village : 1 - Darphal ( B.B. ) , taluka North 
Solapur , district Solapur . 


Delineated of Area Notified Minor No. 6 , 
Link Canal of Shirapur LIS . 


Name and address of WUA ( Existing / 
Proposed ) Proposed WUA , Darphal ( B.B. ) , 
taluka North Solapur , district Solapur 

( Proposed ) . 

Details of Area Notified 


District Solapur , taluka North Solapur 

Name of 

Village 


1 


Area Notified 

( As per Schedule - B ) 


Total .. 


Gat Nos . 

2 


Darphal ( B.B. ) 45 


45 


Area 

3 

Ha . 

( CCA ) 

221.29 


221.29 


Index - 3 

Circle Bhima Canal Circle , Solapur 
Division Ujjani Canal Division No. 8 , 
Solapur . 


Sub - Division : Ujjani Canal Sub - Division No. 
16 , Solapur . 

Name of the Project : Shirapur Lift Irrigation 
Scheme . 

Canal Link Canal of Shirapur LIS 

Area Under Notification Minor No. 6 Link 
Canal of Shirapur LIS . 

Area . 221.290 Ha . ( CCA ) . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 

Schedule - B - contd . 


No. of Village : 1 - Darphal ( B.B. ) , taluka North 
Solapur , district Solapur . 


Delineated Area : Minor No. 6 Link Canal of 
Shirapur LIS . 

Area . 221.29 Ha . ( CCA ) . 

Year of Starting Irrigation : 2020-2021 

Schedule - B 


District Solapur , taluka North Solapur , 
village Darphal ( BB ) 


Sr. No. 


1 


1 


- 23 50 6 


4 


Total .. 


1 

2 


O ONOGA W N 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1 


Minor - 6 / DOL - 1 / 320 mtrs . 

81 

82 

83 

84 

85 

86 


Total .. 


234 


Delineated Area 
Gat Nos . 

2 


Minor - 6 / DOL - 2 / 660 mtrs . 

88 

97 

98 

99 

101 

102 

103 

104 

106 


6 


Total .. 


9 


Minor - 6 / DOL - 3 / 1.260 mtrs . 

90 

91 

92 

93 


Area 

3 
Ha . 

( CCA ) 


4 


12.120 

6.290 

1.720 

1.710 

2.27 

2.240 


26.35 


4.580 

7.280 

6.880 

2.050 

4.220 

1.030 

6.280 

0.00 

4.93 


37.25 


5.440 

4.230 

1.830 

9.900 


21.400 


Sr. No. 


1 


1 

2 

3 

4 


Total .. 


1 


A WN - 


2 


3 


4 


1 


Total .. 


23 


4 


LO 


5 


( ) 


6 


7 

8 


( ) 


9 


1 


2 3 4 5 6 7 


Minor - 6 / DOL - 4 / 1.660 mtrs . 

96 

95 

94A 

94B 


Total .. 


Gat Nos . 

2 


4 


Minor - 6 / DOR / 1.380 mtrs . 

76 

438 

42 

41 


Delineated Area 


4 


Minor - 6 / DOR - 2 / 1.380 mtrs . 

37 

36 

34 

30 

29 

28 

27 

25 

24 


9 


Area 

3 

Ha . 

( CCA ) 


Minor - 6 / OT / 2.220 mtrs . 

107 

106 

109 

110 

111 

112 

113 


4.950 

6.360 

1.960 

1.200 


14.470 


25.470 

4.460 

1.300 

8.400 


39.630 


7.140 

10.750 

12.000 

0.030 

0.500 

1.950 

2.040 

3.020 

3.270 


40.70 


7.760 

0.500 

8.560 

7.740 

2.040 

4.050 

5.170 


१ ९ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

Schedule - B - contd . 

नुसार असा निर्णय झाला आहे की , पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय 
व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , 
इंजि . धनंजय जीवनधर कोंडेकर , कार्यकारी अभियंता , उजनी कालवा 
विभाग क्रमांक ८ , सोलापूर खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांच्या 
अद्ययावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार 
यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील कार्यालय , सिंचन 
शाखा , उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या 
सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत 
आहे . 

व 


Sr. No. 


1 


8 

9 


Total .. 


Outlet 

1 


Minor - 6 / OT / 2.220 mtrs . - contd . 

119 

115 


DOL - 1 

DOL - 2 

DOL - 3 

DOL - 4 

DOR - 1 

DOR - 2 

OT 


Delineated Area 


Gat Nos . 

2 


Total .. 


9 


Villagewise Abstract 

Village Darphl ( B.B. ) 

Canal : Minor No. 6 

Gut No. 

2 


6 

9 

4 


4 


4 


9 

9 


45 


Area 

3 
Ha . 
( CCA ) 


2.680 
3.090 


Solapur , 12th July 2022 . 


41.59 


Area 

3 

( CCA ) 

26.250 

37.250 

21.400 

14.470 

39.630 

40.700 

41.59 


221.290 


Engr . DHANANJAY JIVANDHAR 

KONDEKAR , 


Executive Engineer , 
Ujjani Canal Division No. 8 , 
Solapur . 


अधिसूचना -३ 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , सन 

२००५ . 


( पाहा : कायद्याचे कलम ५.० , ६.० , ७.० ) 

( पाहा नियम क्र . ३.० ) 


क्रमांक उकावि- ८ / रेशा / ३८ ९ २ ( ३ ) / प्र . शा . - २ / ५५४ / अधि . - ३ / 
२०२२. - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ चे कलम ५.० , ६.० , ७.० व नियम क्रमांक ३.० 


मी , इंजि . धनंजय जीवनधर कोंडेकर , कार्यकारी अभियंता , असेही 
जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक 
जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार 
नाही आणि महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व 
भोगवटादारांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे 
बंधनकारक असेल . 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांचे आत मा . अधीक्षक अभियंता , भीमा कालवा मंडळ , सोलापूर 
यांचेकडे अपील करता येईल . 


अनुसूची ' अ ' 

मंडळ : भीमा कालवा मंडळ , सोलापूर 

विभाग : उजनी कालवा विभाग क्रमांक ८ , सोलापूर 
उपविभाग : उजनी कालवा उपविभाग क्रमांक १६ , सोलापूर 
प्रकल्पाचे नाव : शिरापूर उपसा सिंचन योजना , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र : ४६.३४ हेक्टर शिरापूर उपसा सिंचन 
योजनावरील लघुवितरिका क्रमांक २ वरील लाभक्षेत्र प्रस्तावित 
पाणीवापर संस्था . 


गावांची संख्या : १ - दारफळ ( बी.बी. ) , तालुका उत्तर सोलापूर , 
जिल्हा सोलापूर . 


पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( कार्यान्वित / प्रस्तावित ) : प्रस्तावित 
पाणीवापर संस्था , दारफळ ( बी.बी. ) , तालुका उत्तर सोलापूर , 
जिल्हा सोलापूर . 

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील 

जिल्हा सोलापूर , तालुका उत्तर सोलापूर 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

( अनुसूची ' ब ' प्रमाणे ) 
क्षेत्र 


गाव 


१ 


दारफळ ( बी.बी. ) 

एकूण 


गट संख्या 


१३ 

१३ 


हे . 


३ 


आर 

( सीसीए ) 

४६.३४ 

४६.३४ 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 


अधिसूचना -३ 

मंडळ : भीमा कालवा मंडळ , सोलापूर 

विभाग : उजनी कालवा विभाग क्रमांक ८ , सोलापूर 
उपविभाग : उजनी कालवा उपविभाग क्रमांक १६ , सोलापूर 
प्रकल्पाचे नाव : शिरापूर उपसा सिंचन योजना , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र : ४६.३४ हेक्टर शिरापूर उपसा सिंचन 
योजनावरील लघुवितरिका क्रमांक २ वरील लाभक्षेत्र प्रस्तावित 
पाणीवापर संस्था . 


गावांची संख्या : १ - दारफळ ( बी.बी. ) , तालुका उत्तर सोलापूर , 
जिल्हा सोलापूर . 

सिंचन सुरू केल्याचे वर्ष : २०२० - २१ 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 


३ 

४ 

५ 


३ 

हे . आर 
( सीसीए ) 

लघुवितरिका क्रमांक २ / थेट विमोचक / उजवे- १ / सा.क्र . १२० मी . 

६१० 

६११ 

६०२ 

६०१ 

६०० 

५ ९ ८ 

६१२ 

६१३ 


६ 

७ 

८ 


अनुसूची - ब 

जिल्हा सोलापूर , तालुका उत्तर सोलापूर 

गाव दारफळ ( बी.बी. ) 


२ 

३ 

४ 


५ 


८ 


एकूण 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 


OC 


४ 


गट नंबर 


एकूण 

लघुवितरिका क्रमांक २ / पुच्छ विमोचक / सा.क्र . ७१० मी . 

१ 

६१४ 

६१५ 

६१६ 

६२ ९ 

६२० 


२ 


५.५ ९ ० 

५.३१० 

२.९ ७० 

४.३२० 

६.८५० 

२.५१० 

३.२१० 

०.०४ 


३०.८३ 


१.६४० 

३.२६० 

४.१५० 

०.२७० 

६.१ ९ ० 


१५.५१० 


विमोचक 


१ 


गाव निहाय क्षेत्र 

गावाचे नाव : दारफळ ( बी.बी. ) 

कालवा : लघुवितरिका क्रमांक २ 

गट नंबर 


थेट विमोचक उजवे -१ 

पुच्छ विमोचक 


एकूण 


.. 


सोलापूर , १२ जुलै २०२२ . 


२ 


१३ 


३ 

( सीसीए ) 


३०.८३० 

१५.५१० 


४६.३४० 


२१ 


इंजि . धनंजय जीवनधर कोंडेकर , 

कार्यकारी अभियंता , 

उजनी कालवा विभाग क्रमांक ८ , 
सोलापूर . 


MMISF ACT , 2005 

( See Sections 5.0 , 6.0 , 7.0 and 
Rule 3.00 ) 


( Notification No. III ) 

क्रमांक उकावि- ८ / रेशा / ३८ ९ २ ( ३ ) / प्र . शा . - २ / ५५४ / अधि.- ३ / 
२०२२.– Whereas , it has been decided to delineate 
the Area of Operation of Water User Associations 
( WUA's ) on Volumetric basis and as per 
Administrative Convenience under Sections 5 , 6 , 
7 and Rule 3 of the MMISF Act , 2005. I , Engr . 
Dhananjay Jivandhar Kondekar , Executive 
Engineer , Ujjani Canal Division No. 8 , Solapur 
hereby delineate the areas of Operation of 
following WUA's and direct that the certified copy 
of the updated map and list of landholders and / 
or occupiers of said WUA's shall be displayed 
on the notice board of the offices of concerned 
Grampanchayat , Tahasil Office , Irrigation Section , 
Sub - Division and Division and other prominent 
public places . 


I , Engr . Dhananjay Jivandhar Kondekar , 
Executive Engineer also hereby declare that no 
water shall be supplied by the Appropriate Authority 
to an individual or occupiers of such land and the 
system of supply of water through Water User 
Associations shall be binding on all the holders 
and occupiers of the lands under Maharashtra 
Management of Irrigation System by Farmers Act 
2005 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

Area . 46.34 Ha . ( CCA ) . 

Any Person affected by this Notification or part 
thereof , may file an appeal before Superintending 
Engineer , Bhima Canal Circle , Solapur within 30 
days from the date of publication of this Notification 
in the Maharashtra Government Gazette . 

Year of Starting Irrigation : 2020-2021 
Schedule - B 

District Solapur , taluka North Solapur , 
village Darphal ( BB ) 


२२ 


Schedule - A 

Circle Bhima Canal Circle , Solapur 
Division Ujjani Canal Division No. 8 , 

Solapur . 

Sub - Division 

Ujjani Canal Sub - Division No. 
16 , Solapur . 

Name of the Project : Shirapur Lift Irrigation 
Scheme . 

Area Notified : 46.34 Ha . ( CCA ) . 

No. of Village : 1 - Darphal ( B.B. ) , taluka North 
Solapur , district Solapur . 


Delineated of Area Notified Minor No. 2 , 
Link Canal of Shirapur LIS . 


Proposed ) 

Name and address of WUA ( Existing / 
Proposed WUA , Darphal ( B.B. ) , 
taluka North Solapur , district Solapur 
( Proposed ) . 

Details of Area Notified 


District Solapur , taluka North Solapur 

Name of 

Village 


1 


Area Notified 

( As per Schedule - B ) 


Total .. 


Gat Nos . 

2 


Darphal ( B.B. ) 13 


13 


Area 

3 

Ha . 

( CCA ) 


46.34 


46.34 


Index - 3 

Circle Bhima Canal Circle , Solapur 

Division Ujjani Canal Division No. 8 , 
Solapur . 


Sub - Division : Ujjani Canal Sub - Division No. 
16 , Solapur . 

Name of the Project Shirapur Lift Irrigation 


Scheme . 

Canal Link Canal of Shirapur LIS 

Area Under Notification Minor No. 2 Link 

Canal of Shirapur LIS . 

Area . 46.34 Ha . ( CCA ) . 


No. of Village : 1 - Darphal ( B.B. ) , taluka North 
Solapur , district Solapur . 


Delineated Area : Minor No. 2 Link Canal of 
ShirapurLIS . 


Sr. No. 


1 


1 


- 235 00 


4 


6 

7 

8 


Total .. 


1 


-23 + 


4 


LO 


5 


Minor - 2 / DOR - 1 / 120 mtrs . 

610 

611 

602 

601 

600 

598 

612 

613 


Total .. 


Outlet 

1 


Gat Nos . 

2 


8 


Minor - 2 / OT / 710 mtrs . 

614 

615 

616 

629 

620 


DOR - 1 
OT 

Total .. 


Delineated Area 


4 


Villagewise Abstract 

Village Darphal ( B.B. ) 

Canal : Minor No. 2 

Gut No. 

2 


8 

5 


13 


Area 

3 

Ha . 

( CCA ) 


5.590 

5.310 

2.970 

4.320 

6.850 

2.510 

3.210 

0.04 


Solapur , 12th July 2022 . 


30.83 


1.640 

3.260 

4.150 

0.270 

6.190 


15.510 


46.340 

Engr . DHANANJAY JIVANDHAR 

KONDEKAR , 


Area 

3 
( CCA ) 

30.830 

15.510 


Executive Engineer , 

Ujjani Canal Division No. 8 , 
Solapur . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

अधिसूचना -३ 

मोरोची रेडे , झंजेवाडी , माणकी , गोरडवाडी 
व ईस्लामपूर , तालुका माळशिरस , जिल्हा 
सोलापूर . 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , सन 

२००५ . 

पाणीवापर संस्थेचे - प्रस्तावित " विजयसिंह सहकारी पाणीपुरवठा 
संस्था मर्यादित . " चांदापूरी , 

तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर . 


क्रमांक प्रशा -४ / -नीउका / अधि -३ / २८०१ / २०२२ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम 
५.० , ६.० , ७.७ व नियम क्रमांक ३.० नुसार असा निर्णय झाला आहे 
की , पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने 
कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , इंजि . सं . रा . बोडखे , कार्यकारी 
अभियंता , नीरा उजवा कालवा , विभाग फलटण , तालुका फलटण , 
जिल्हा सातारा खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांच्या अद्ययावत नकाशांच्या 
प्रमाणित प्रती , जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या 
याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील कार्यालय , सिंचन शाखा , उपविभागीय 
व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी 
सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे . 


( पाहा : कायद्याचे कलम ५.० , ६.० , ७.७ ) 
( पाहा नियम क्रमांक ३.० ) 


मी , इंजि . सं . रा . बोडखे , कार्यकारी अभियंता , असेही जाहीर 
करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक 
जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार 
नाही आणि महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ खाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व 
भोगवटादारांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे 
बंधनकारक असेल . 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांचे आत मा . अधीक्षक अभियंता , पुणे पाटबंधारे मंडळ , पुणे 
यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 


विभाग 


उपविभाग 


प्रकल्पाचे नाव 

अधिसूचित 

केलेले क्षेत्र 


अधिसूचित 

क्षेत्राचा तपशील 


गावांची संख्या 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची ' अ ' 

नीरा उजवा कालवा विभाग , फलटण , तालुका 
फलटण , जिल्हा सातारा . 


माळशिरस पाटबंधारे उपविभाग , माळशिरस , 

तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर . 

नीरा उजवा कालवा . 

१८.८४ हे . 


नीरा उजवा मुख्य कालवा वरील 
विजयसिंह सहकारी पाणीपुरवठा संस्था मर्यादित , 
चांदापूरी , तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर 
या पाणीवापर संस्थेचे उपसा सिंचन क्षेत्र . 


१४ - मांडवे , लोंढे मोहितेवाडी , लोणंद , कन्हेर , 
डोबाळवाडी ( खुडूस ) , खुडूस , मोटेवाडी , गिरवी , 


नाव व पत्ता 

( कार्यान्वित / 

प्रस्तावित ) 


गाव 


१ 


खुडूस 

झंजेवाडी 

मोटेवाडी 


इस्लामपूर 

गिरवी 

मोरोची 

रेडे 

माणकी 

गोरडवाडी 

एकूण 


८ 

मांडवे 
लोंढे - मोहितेवाडी 

१० 

लोणंद 

७ 

कन्हेर 

२१ 

डोंबाळवाडी ( खुडूस ) २ . 


अ . क्र . 


१ 


१ 


अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील 

जिल्हा सोलापूर , तालुका माळशिरस 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

( अनुसूची ब प्रमाणे ) 


२ 


गट संख्या 


२ 


२ 

१ 

१५ 

५ 


१ 

६ 

३ 


५ 

९ ० 


गट नंबर 


क्षेत्र 


गाव मांडवे 

३२०/३ पैकी 

३२२/२ पैकी 


३ 

हे . आर 

१.४० 

२.६० 

१.४० 

४.६० 

०.६० 

9.00 

०.४० 

०.२० 

२.४४ 

9.00 

०.२० 

१.२० 

०.८० 

१.०० 


अनुसूची - ब 

जिल्हा सोलापूर , तालुका माळशिरस 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 


१८.८४ 


क्षेत्र 


३ 

हे . आर 


०.१० 

०.१५ 


२३ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - ब 

अनुसूची - ब 

जिल्हा सोलापूर , तालुका माळशिरस 

जिल्हा सोलापूर , तालुका 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 


अ . क्र . 


१ 


३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

८ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 


१ 


२ 

3 

४ 

५ 

६ 

७ 


गट नंबर 

२ 


गाव मांडवे-- चालू 

३२२/४ पैकी 

३२२/६ पैकी 

३२२ / ८ / अ पैकी 


३२२ / ९ पैकी 

३२४/३ पैकी 

३२४/६ पैकी 


एकूण 


गाव लोंढे - मोहितेवाडी 

१०४ पैकी 

११२ पैकी 

११३/४ पैकी 


१४८ पैकी 

१७२ पैकी 

१७७/१ पैकी 

१७७/२ पैकी 

२१७/२ पैकी 

५४७ पैकी 

७४४ पैकी 

एकूण 

गाव लोणंद 


१८१/१ 

२० ९ पैकी 

५३४ पैकी 

५४८ पैकी 

५७४ पैकी 

५७५/१ पैकी 

५७५/४ पैकी 

एकूण 


क्षेत्र 


3 


हे . आर 


०.२० 

०.२० 

०.१५ 

०.२० 

०.२० 

०.२० 


१.४० 


०.२० 

०.२० 

0.80 


0.80 


०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.४० 

०.२० 


२.६० 


०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 


9.80 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 

३ 


२० 


५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 


११ 


१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 


१ 


२ 


१ 


२ 


माळशिरस 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

क्षेत्र 


गट नंबर 


२ 


गाव कन्हेर 


१४/२ पैकी 

२५ पैकी 

८ ९ / २० पैकी 

२ ९ ३ / १ पैकी 

२ ९ ३ / २ पैकी 

३१०/१ पैकी 


३८५ पैकी 

४४ ९ पैकी 

४५० पैकी 

४६४ पैकी 

४६६ पैकी 

५१४/५ पैकी 

५१४/१२/१ पैकी 

५१४/८ पैकी 

५१५/१ पैकी 


५१८ पैकी 

५४०/१ पैकी 

५४०/२ पैकी 

५४०/३ पैकी 

५४०/४ पैकी 

९ ० ९ पैकी 


एकूण 

गाव डोंबाळवाडी ( खुडूस ) 

२० पैकी 

२१ पैकी 


एकूण 


गाव खुडूस 


१८५/१ पैकी 

१८५/३ पैकी 


३ 

हे , आर 


०.२० 

०.१० 


०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.४० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.६० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.१० 


४.६० 


०.४० 

०.२० 


०.६० 


०.१० 


०.३० 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 

अनुसूची - ब 

जिल्हा सोलापूर , तालुका माळशिरस 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


१ 


3 

४ 


१ 


२ 


१ 


१ 


२ 

३ 

४ 


५ 


६ 

७ 


८ 

९ 


१० 


११ 


१२ 

१३ 

१४ 


१५ 


अनुसूची - ब 

जिल्हा सोलापूर , तालुका माळशिरस 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 


गट नंबर 

२ 


गाव खुडूस -- चालू 
३४३ / २- ब पैकी 

९ २२ / १ / क / १ पैकी 

एकूण 


गाव झंजेवाडी 


१०५ पैकी 

१०१/३ पैकी 

एकूण 


गाव मोटेवाडी 


६०८/१ पैकी 

एकूण 


गाव इस्लामपूर 

२४ पैकी 


५६ / १ - अ पैकी 

६७ पैकी 

५०३/४ पैकी 

५०३/१ पैकी 

५०३/५ पैकी 

५१० पैकी 

६१३/२ 

६१४/२ 

६४३ पैकी 

६५५ पैकी 

६७६ पैकी 

६८८ पैकी 

७३३/१ पैकी 

७३५/२ पैकी 


एकूण 


क्षेत्र 


3 


हे . आर 


०.२० 

०.४० 


१.०० 


०.२० 

०.२० 


0.80 


०.२० 


०.२० 


०.२० 

०.१५ 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.०५ 

०.०४ 


०.२० 

०.२० 

०.१५ 

०.१० 

०.१५ 

०.२० 


२.४४ 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 

३ 

४ 


५ 


१ 


१ 


२ 


२० 


५ 


६ 


१ 


२ 


१ 


२ 


३ 


गट नंबर 


२ 


गाव गिरवी 


१६ पैकी 

२० पैकी 

७ ९ ४ पैकी 


८४५ / १ / अ पैकी 

८४५ / १ / ब पैकी 

एकूण 


गाव मोरोची 

११८ / ६ / ड पैकी 

एकूण 


गाव रेडे 

४२८/१ पैकी 

७०८ पैकी 

७४० पैकी 

७७१ पैकी 

१०२६ पैकी 

१०४०/७ पैकी 


एकूण 


गाव माणकी 


२७५/१ पैकी 

२८१ पैकी 

२८२ पैकी 

एकूण 


गाव गोरडवाडी 

४ ९ ७ / ४ पैकी 

४ ९९ / ३ पैकी 

५००/२ पैकी 


३ 

हे . आर 


०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 


१.०० 


०.२० 


०.२० 


०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 

०.२० 


१.२० 


०.२० 


0.80 


०.२० 


०.८० 


०.२० 

०.२० 

०.२० 


२५ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - ब 

जिल्हा सोलापूर , तालुका माळशिरस 

Any Person affected by this Notification or part 
thereof may file an appeal before Superintending 
Engineer , Pune Irrigation Circle , Pune within 30 
days from the date of publication in the Maharashtra 
Government Gazette . 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 


अ . क्र . 


9 


8 


५ 


गट नंबर 

२ 


गाव गोरडवाडी - - चालू 

५०० / १ / ब पैकी 

५०० / ३ / अ पैकी 


फलटण , ७ जुलै २०२२ . 


एकूण 


क्षेत्र 


3 


हे . आर 


०.२० 

०.२० 


9.00 


इंजि . सं . रा . बोडखे , 

कार्यकारी अभियंता , 
नीरा उजवा कालवा विभाग , 

फलटण . 


MMISF ACT , 2005 

( See Sections 5.0 , 6.0 , 7.7 and 

Rule 3.00 ) 


( Notification III ) 

क्रमांक प्रशा -४ / -नीउका / अधि -३ / २८०१ / २०२२ . – Whereas , it 

has been decided to delineate the Area of 
Operation of Water User Associations ( WUAS ) 
on Volumetric basis and as per Administrative 
Convenience under Sections 5.0 , 6.0 , 7.7 and 
Rule 3.0 of the MMISF Act , 2005. I , Engr . S. R. 
Bodkhe , Executive Engineer , Neera Right Bank 
Canal Division , Phaltan , district Satara hereby 
delineate the areas of operation of following 
WUA's and direct that the certified copy of the 
updated map and list of landholders and / or 
occupiers of said WUAS shall be displayed on 
the notice board of the offices of concerned 
Grampanchayat , Tahasil Office , Irrigation Section , 
Sub - Division and Division and other prominent 
public places . 


I , Engr . S. R. Bodkhe , Executive Engineer also 
hereby declare that , no water shall be supplied by 
the Appropriate Authority to an individual or occupier 
of such land and the system of supply of water 
through Water User Associations shall be binding 
on all the holders and the occupiers of the lands 
under Maharashtra Management of Irrigation 
System by Farmers Act , 2005 . 


Schedule - A 

Division Neera Right Bank Canal Division 
Phaltan , taluka Phaltan , district Satara . 


Sub - Division Irrigation Sub - Division Malshiras , 
taluka Malshiras , district Solapur . 

Name of the Project Neera Right Bank Canal 
Area Notified : 18.84 Ha . 

No. of Villages : 14 - Mandave , Londhe 
Mohitewadi , Lonand , Kanher , Dombalwadi 
( Khudus ) , Khudus , Motewadi , Giravi , Manaki , 
Zanjewadi , Goradwadi Morochi , Rede and 
Islampur , taluka Malshiras , district Solapur . 
Description of area Notified : Vijaysinh Co 
operative Lift Irrigation Water user association 
Chandapuri of Neera Right Bank Canal . 


Name and address of WUA ( Existing / Proposed ) 

: Proposed " Vijaysinh Co - operative Lift Irrigation 
Water User Association Chandapuri " , 

taluka Malshiras , district Solapur . 

Details of Area Notified 


District Solapur , taluka Malshiras 

Area Notified 

( As per Schedule - B ) 


Name of 
Village 


1 


Mandave 
Londhe 
Mohitewadi 


Lonand 
Kanher 


Dombalwadi 

( Khudus ) 
Khudus 

Zanjewadi 
Motewadi 
Islampur 
Giravi 

Morochi 


Gat Nos . 


2 


8 


10 


7 

21 

2 


4 

2 

1 

15 


5 

1 


Area 

3 

Ha . 

1.40 

2.60 


1.40 

4.60 

0.60 


1.00 

0.40 

0.20 

2.44 

1.00 

0.20 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 

Schedule - B - contd . 

Details of Area 


Name of 

Village 


1 


Rede 

Manaki 

Goradwadi 


Total 


1 


1 


~ 3 


2 


4 


5 6 7 8 


1 


2 3 4 5 6 N 000 


7 


8 


District Solapur , taluka Malshiras 

Sr. No. 

Delineated Area 


9 

10 


Gat Nos . 

2 


( ) 


6 


3 


LO 


Notified - countd . 

Area Notified 

( As per Schedule - B ) 


5 


90 


Schedule - B 


Gat Nos . 

2 


Village Mandave 

320/3 ( Part ) 

322/2 ( Part ) 

322/4 ( Part ) 

322/6 ( Part ) 
322 / 8 / A ( Part ) 

322/9 ( Part ) 

324/3 ( Part ) 

324/6 ( Part ) 


Area 

3 

Ha . 

1.20 

0.80 

1.00 


Total 


18.84 


Area 

3 

Ha . 


0.10 

0.15 

0.20 

0.20 

0.15 

0.20 

0.20 

0.20 


1.40 


Village Londhe - Mohitewadi 

104 ( Part ) 
112 ( Part ) 

113/4 ( Part ) 

148 ( Part ) 

172 ( Part ) 

177/1 ( Part ) 

177/2 ( Part ) 

217/2 ( Part ) 

547 ( Part ) 

744 ( Part ) 

Total 


0.20 

0.20 

0.40 

0.40 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.40 

0.20 


2.60 


Sr. No. 


1 


1 


- 23 50 ON 


4 


6 


7 


1 


- 
23 


2 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 


1 

2 


Delineated Area 


Gat Nos . 

2 


Village Lonand 

181/1 

209 ( Part ) 

534 ( Part ) 

548 ( Part ) 

574 ( Part ) 

575/1 ( Part ) 

575/4 ( Part ) 


Total 


Village Kanher 

14/2 ( Part ) 

25 ( Part ) 


89/20 ( Part ) 

293/1 ( Part ) 

293/2 ( Part ) 

310/1 ( Part ) 


385 ( Part ) 

449 ( Part ) 

450 ( Part ) 

464 ( Part ) 

466 ( Part ) 

514/5 ( Part ) 

514/12/1 ( Part ) 

514/8 ( Part ) 

515/1 ( Part ) 

518 ( Part ) 

540/1 ( Part ) 

540/2 ( Part ) 


540/3 ( Part ) 

540/4 ( Part ) 

909 ( Part ) 

Total 


Area 

3 

Ha . 


0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 


1.40 


0.20 

0.10 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.40 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.60 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.10 

4.60 


Village Dombalwadi ( Khudus ) 

20 ( Part ) 

21 ( Part ) 

Total 


0.40 

0.20 


0.60 


२७ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

Schedule - B - contd . 

Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


1 


1 


A W N 


3 


4 


1 

2 


1 


1 

2 


CON OG A WN 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 

11 

12 

13 

14 

15 


1 

2 


W N 


3 


Delineated Area 


Gat Nos . 


2 


Village Khudus 

185/1 ( Part ) 

185/3 ( Part ) 
343 / 2 - B ( Part ) 

922 / 1 / K / 1 ( Part ) 

Total 


Village Zanjewadi 

105 ( Part ) 

101/3 ( Part ) 


Total 


Village Motewadi 

608/1 ( Part ) 


Total 


Village Islampur 

24 ( Part ) 

56 / 1 - A ( Part ) 
67 ( Part ) 

503/4 ( Part ) 

503/1 ( Part ) 
503/5 ( Part ) 
510 ( Part ) 

613/2 

614/2 

643 ( Part ) 

655 ( Part ) 

676 ( Part ) 

688 ( Part ) 

733/1 ( Part ) 

735/2 ( Part ) 


Total 


Village Giravi 

16 ( Part ) 

20 ( Part ) 

794 ( Part ) 


Area 

3 

Ha . 


0.10 

0.30 

0.20 

0.40 


1.00 


0.20 

0.20 


0.40 


0.20 


0.20 


0.20 

0.15 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.05 

0.04 

0.20 

0.20 
0.15 

0.10 
0.15 

0.20 


2.44 


0.20 

0.20 

0.20 


Sr. No. 


1 


4 


LO 


5 


1 


1 2 3 


4 

5 


( O 


6 


1 

2 

3 


1 


2 3 4 5 


Delineated Area 
Gat Nos . 


2 


Village Giravi - contd . 

845 / 1 / A ( Part ) 

845 / 1 / B ( Part ) 


Total 


Village Morochi 
118 / 6 / D ( Part ) 


Total 


Village Rede 
428/1 ( Part ) 


708 ( Part ) 

740 ( Part ) 

771 ( Part ) 

1026 ( Part ) 

1040/7 ( Part ) 


Phaltan , 7th July 2022 . 


Total 


Village Manki 

275/1 ( Part ) 

281 ( Part ) 

282 ( Part ) 

Total 


Village Goradwadi 

497/4 ( Part ) 
499/3 ( Part ) 

500/2 ( Part ) 

500 / 1 / B ( Part ) 

500 / 3 / A ( Part ) 


Total 


Area 

3 

Ha . 


0.20 

0.20 


1.00 


0.20 


0.20 


0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 


1.20 


0.20 

0.40 

0.20 


0.80 


0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

1.00 


Engr . S. R. BODKHE , 

Executive Engineer , 

Neera Right Bank Canal Division , 

Phaltan . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचावे : -- ( १ ) स्वयंसिद्ध महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बारामती , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे यांचेकडील दिनांक १ जून २०२२ 
रोजी या कार्यालयास प्राप्त झालेला प्रस्ताव . 


अटी . -- 


( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स.आ. 
५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

आदेश 


क्रमांक जिउनिग्रा / क . १५६ / अधि प्रदान / स्वयंसिद्धा म पत / ४५८ / २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , मिलिंद सोबले , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ग्रामीण , पुणे या आदेशाद्वारे 
स्वयंसिद्धा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बारामती , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सभासदांचे थकीत कर्ज रक्कम 
संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी खालील नमूद केलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ७ जून २०२३ या कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 


२ . 

३ . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


१ 

श्री . शुभम मोहन लोखंडे 


हुद्दा 
२ 

सचिव 


शक्तीची व्याप्ती 


३ 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


२ ९ 


४ 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील 
त्यांचे कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


मुख्य 

४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास 
किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) थकबाकीदाराकडून 
वसूल 

करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथेलिक को . ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकरांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


३० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , 

असा फलक लावता येईल . 


सहकारी बँक / पतसंस्था 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार आयुक्त व 
निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of 
Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 


१३. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर 
परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत 
याची नोंद घ्यावी . 


१४. संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित 
केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना 
सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा 
असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून 
वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक 
मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी . 


१५. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 

मिलिंद सोबले , 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
पुणे ग्रामीण , पुणे . 


पुणे ( ग्रामीण ) , ८ जून २०२२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचावे : -- ( १ ) हिंदविजय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव स्टेशन , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचेकडील दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ 
रोजी या कार्यालयास प्राप्त झालेला प्रस्ताव . 


( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स . आ. 
५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

आदेश 

क्रमांक जिउनिग्रा / क . १५६ / अधि प्रदान / यशवंत पत / / २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , मिलिंद सोबले , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ग्रामीण , पुणे या आदेशाद्वारे हिंदविजय 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव स्टेशन , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सभासदांचे थकीत कर्ज रक्कम संबंधितांकडून वसूल 
करण्यासाठी खालील नमूद केलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ८ मे 
२०२३ या कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे . 

८ 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 

परिशिष्ट 


अधिकाऱ्याचे नाव 


२ . 

३ . 


१ 


श्री . दत्तात्रय कृष्णा कांदळकर 

अटी . -- 


हुद्दा 
२ 


व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


३ 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


४ 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


३१ 


वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील 
त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास 
किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) थकबाकीदाराकडून 
वसुल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथेलिक को . ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , 

असा फलक लावता येईल . 


७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकरांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


सहकारी बँक / पतसंस्था 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार आयुक्त व 
निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of 
Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 


१३. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर 
परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत 
याची नोंद घ्यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

१४. संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित 
केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला अमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना 
सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा 
असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून 
वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक 
मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी . 


३२ 


१५. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 

मिलिंद सोबले , 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , 
पुणे ग्रामीण , पुणे . 


पुणे ( ग्रामीण ) , ९ मे २०२२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचावे : -- ( १ ) वसंतदादा पाटील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नारायणगाव , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचेकडील दिनांक 
२ मे २०२२ 
रोजी या कार्यालयास प्राप्त झालेला प्रस्ताव . 


( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था / स.आ. 
५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

आदेश 

- 

क्रमांक जिउनिग्रा / क . १५६ / अधि प्रदान / वसंतदादा पाटील पत / ५० ९९ / २०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , मिलिंद सोबले , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ग्रामीण , पुणे या आदेशाद्वारे 
वसंतदादा पाटील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नारायणगाव , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे या संस्थेच्या सभासदांचे थकीत कर्ज रक्कम 
संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी खालील नमूद केलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरते महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक २३ मे २०२३ या कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 


अधिकाऱ्याचे नाव 


१ 

श्री . सुरेश कोंडाजी महामुनी 

अटी . -- 


हुद्दा 
२ 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 
३ 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


२ . 

३. वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उपनिबंधक यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील 
त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

४ 

वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास 
किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दरानेच हुकूमनाम्याच्या / वसुल दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( cost of process ) थकबाकीदाराकडून 
वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 


३३ 


मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथेलिक को . ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कारकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकरांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

व 


८ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

सहकारी बँक / पतसंस्था 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , 

असा फलक लावता येईल . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार आयुक्त व 
निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of 
Process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 


१३. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर 
परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत 
याची नोंद घ्यावी . 


१४. संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित 
केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला अमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना 
सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकारनिहाय हिशोब ठेवावयाचा 
असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून 
वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक 
मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी . 


१५. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 

मिलिंद सोबले , 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , 

पुणे ग्रामीण , पुणे . 


पुणे ( ग्रामीण ) , २४ मे २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था यांजकडून 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / १८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) अवसायक , लोकसेवा सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे यांचा दिनांक २ मे २०२२ चा प्रस्ताव . 

आदेश 


३४ 


क्रमांक ना बँका / १ - सआ / लोकसेवा बँक ( अवसायनात ) / का.क. १५६/१३१५/२०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये अवसायक , लोकसेवा सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


१ 


१ 

अटी . -- 


२ . 

३ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

२ 

श्री . बाळकृष्ण भगवान दरवडे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


३ 

विशेष वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


५ 

संपूर्ण महाराष्ट्र 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , अवसायक , लोकसेवा सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे " 
असा फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
तसेच पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद 
करणे आवश्यक आहे . 


पुणे , ६ जून २०२२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / १८ , दिनांक 

३१ 

( ३ ) जनरल मॅनेजर , दि कॉसमॉस को - ऑप . बँक लिमिटेड , पुणे यांचा दिनांक १ ९ मे २०२२ चा प्रस्ताव . 

आदेश 


अ . क्र . 


१ 


- 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / कॉसमॉस बँक / का.क . १५६/१२७७/२०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
अवसायक , दि कॉसमॉस को - ऑप . बँक लिमिटेड , पुणे ( मल्टिस्टेट बँक ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ , कलम ९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे , 

परिशिष्ट 


१ 


२ 


३ 

४ 

५ 


६ 

७ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . अनंत धोंडू पवार 


श्री . अजित श्रीनिवास कुलकर्णी 

श्री . दिलीप गंगाराम सोनावणे 

श्री . संजय शिवाजी लोंढे 

श्री . सतीश शांताराम पालकर 

श्री . दिपक नारायण कर्वे 

श्री . विशाल शिवदासराव पिंपळकर 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


व्यवस्थापक 


चीफ मॅनेजर 

सहा . व्यवस्थापक 

सहा . व्यवस्थापक 

सहा . व्यवस्थापक 
सहा . व्यवस्थापक 

सहा . व्यवस्थापक 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


३५ 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


ऑक्टोबर २०१८ . 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


५ 

मुंबई , ठाणे , पालघर , 
रायगड , नवी मुंबई , 
रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग , पुणे 

सातारा जिल्हे . 


महाराष्ट्र राज्य 

पुणे , सातारा जिल्हे 

पुणे , सातारा जिल्हे 
पुणे जिल्हा 
सातारा , पुणे जिल्हा 
अमरावती , नागपूर , चंद्रपूर , 
यवतमाळ , वाशिम , जळगाव , 
भुसावळ जिल्हे , 


३६ 


१ 


८ 


२ . 

३ . 


९ 


१० 

११ 

अटी .- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -- चालू 


२ 

श्री . अनिल वसंतराव भोसले 


श्री . दिनेश सुरेश देव 

श्री . सुनिल महादेव दिक्षीत 

श्री . बच्चाराम कृष्णा फडतरे 


३ 


सहा . व्यवस्थापक 


ऑफिसर 

सहा . व्यवस्थापक 


व्यवस्थापक 


४ 

वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


सातारा , सांगली , कोल्हापूर 
जिल्हे . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , कलम ९ १ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


पुणे , सोलापूर जिल्हा 

सातारा , कोल्हापूर जिल्हा 

सातारा , कोल्हापूर जिल्हा 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


पुणे , १ जून २०२२ . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , अवसायक , दि कॉसमॉस को - ऑप . बँक लिमिटेड , पुणे " 
असा फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशि इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
तसेच पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी नमूद करावा . 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / १८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) व्हाईस चेअरमन , दि पंढरपूर अर्बन को - ऑप बँक लिमिटेड , पंढरपूर यांचा दिनांक ८ जून २०२२ चा प्रस्ताव . 

आदेश 


अ . क्र . 


क्रमांक ना बँका / १ - सआ / पंढरपूर अर्बन बँक / का.क . १५६/१५०७/२०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
- चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये अवसायक , दि पंढरपूर अर्बन को - ऑप बँक लिमिटेड , पंढरपूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

३ 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

जनरल मॅनेजर 

असि . मॅनेजर 

असि . मॅनेजर 


१ 


१ 

२ 

३ 

४ 


OC 


५ 


६ 


७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 


१७ 


१८ 

१ ९ 

अटी . -- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . उमेश रामचंद्र बिरधे 

श्री . राम नारायण उन्हाळे 

श्री . राजेश औदुंबर आगावणे 

श्री गणेश दत्तात्रय हरिदास 
श्री . राहुल रमेश जाधव 

श्री . धोंडीराज दत्तोपंत देशपांडे 

श्री . गिरीष वसंत बोरखेडकर 

श्री . अमोल अण्णासाहेब काळे 

श्री . अमित विठ्ठल डोके 

श्री . निरंजन दिपक रुपलग 

सौ . तेजश्री मकरंद कुलकर्णी 
बाळू जगताप 

श्री . योगेश 

श्री महादेव रामचंद्र शिंदे 

श्री . अमित प्रदिप देशपांडे 


श्री . प्रसाद बबन परचंडे 

श्री . उमेश नारायण कुलकर्णी 

श्री . संजय गणपत पाठक 

श्री . वसंत महादेव चंदनशिवे 

श्री . कृष्णकुमार पुरुषोत्तम पेंडाल 


सिनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 

असि . मॅनेजर 
सिनिअर ऑफिसर 

सिनिअर ऑफिसर 

सिनिअर ऑफिसर 

सिनिअर ऑफिसर 

सिनिअर ऑफिसर 

ज्युनिअर ऑफिसर 

सिनिअर ऑफिसर 
ज्युनिअर ऑफिसर 
असि , मॅनेजर 

असि . मॅनेजर 


ज्युनिअर ऑफिसर 

सिनिअर ऑफिसर 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


५ 


३७ 


महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 

सोलापूर जिल्हा 


महाराष्ट्र राज्य 

सोलापूर जिल्हा 

सोलापूर जिल्हा 

सोलापूर जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

लातूर जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

पुणे जिल्हा 

औरंगाबाद जिल्हा 

सोलापूर जिल्हा 

सोलापूर जिल्हा 

सोलापूर जिल्हा 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ . 

वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


३८ 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात 

यावा . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , अवसायक , दि पंढरपूर अर्बन को - ऑप बँक लिमिटेड , 
पंढरपूर " असा फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


पुणे , २८ जून २०२२ . 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / १८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , संपदा सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे यांचा दिनांक १० जून २०२२ चा प्रस्ताव . 

आदेश 


क्रमांक ना बँका / १ - सआ / संपदा बँक / का . क . १५६/१४३६/२०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
अवसायक , संपदा सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ ८ व कलम १०१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


१ 


२ . 

३ . 


१ 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 

परिशिष्ट 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

३ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 


२ 

श्री . केदार सदाशिव हावळ 


वरिष्ठ अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


४ 


वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


३ ९ 


अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


५ 

पुणे , अहमदनगर , सोलापूर , 
सातारा , सिंधुदुर्ग जिल्हा . 


वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


पुणे , २२ जून २०२२ . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

७ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या मोहोरेचा वापर करण्यात यावा . 
वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , अवसायक , संपदा सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे " असा 
फलक लावता येईल . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 

जाहीर नोटिस 

क्रमांक एमएजी / वशी -२२५ / २०२२ . - सर्व लोकांना कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टात मयत व्यक्तींच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे 
त्या व्यक्तीचा आकस्मिक मृत्यू झालेबाबत अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेसाठी पोलीस निरीक्षक , सहायक पोलीस निरीक्षक , कासेगाव , कोकरुड , कुरळप , 
इस्लामपूर , जिल्हा सांगली यांनी संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी , वाळवा विभाग , इस्लामपूर , जिल्हा सांगली यांचेमार्फत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 
१ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये इकडे अहवाल सादर केला आहे . तरी सदर मयताचे अंतिम वर्गीकरणाबाबत कोणाची तक्रार असेल त्यांनी सदरची जाहिर 
नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून तीस ( ३० ) दिवसांचे आत उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय , वाळवा उपविभाग . इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली यांचे कार्यालयात लेखी स्वरूपात सादर करावी . अगर समक्ष आणून द्यावी . मुदतीत कोणाची तक्रार न आलेस उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , वाळवा विभाग , इस्लामपूर यांचे अहवालाप्रमाणे आकस्मिक मृत्यू असे अंतिम वर्गीकरण मंजूर करणेत येईल . वरील मुदतीनंतर कोणाची 
तक्रार अगर हरकत आल्यास ती विचारात घेतली जाणार नाही . 


४० 


अ . 
क्र . 


१ 


१ 


मयताचे नाव 


२ साहिदा मुबारक आत्तार 

३ 

सिंधुताई शामराव निपुळ 
रामा शिवा तुपे 

४ 

५ शंकर रामकृष्ण पाटील 


२ 

सारंग संजय पाटील 


१ 

वनिता अशोक झाडे 
तुकाराम ज्ञानू पाटील 
३ गोविंदा संभाजी भोसले 

२ 


४ कमळाबाई लक्ष्मण पवार 


१ निर्मला गुलाबराव कांबळे 


३ 


२ अनोळखी स्त्री 


४ 


निशा प्रल्हाद गायकवाड 


मालन पोपट गोतपागर 


परिशिष्ट 

कासेगाव पोलीस स्टेशन 

गावाचे नाव 


३ 

रा . सुरुल , ता . वाळवा , जि . सांगली . 
रा . वाटेगाव , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . कासेगाव , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . शिरापूर धुमाळ , ता . शिरूर , जि . बीड 
रा . शेणे , ता . वाळवा , जि . सांगली 


कोकरुड पोलीस स्टेशन 

रा . आरळा , ता . शिराळा , जि . सांगली 
रा . मणदूर , ता . शिराळा , जि . सांगली 
रा . मोरवाडी , ता . शिराळा , जि . सांगली 


रा . मांगरूळ , ता . शिराळा , जि . सांगली 
कुरळप पोलीस स्टेशन 

रा . इटकरे , ता . वाळवा , जि . सांगली 


रा . भरतवाडी गावचे हद्दीत 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 

रा . येलूर , ता . वाळवा , जि . सांगली 


रा . कमळापूर , ता . खानापूर , 
जि . सांगली . 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


४ 

५ 

१३-०९ -२०२१ इलेक्ट्रीक शॉक लागून मयत 
२६-०६-२०२१ विहिरीचे पाण्यात पडून बडून मयत 
१५-०७-२०२१ हृदय व श्वसनक्रिया बंद पडलेने मयत 
१४-०३-२०२० गळफास लावून घेऊन मयत 
२०-०१-२०२० डायमिथोएट विषामुळे जंतुसंसर्ग होऊन 
फुप्फुसास सूज आल्याने मयत . 


२८-०९ -२०२१ इलेक्ट्रीक शॉक लागून मयत 
२०-११-२०२० विषारी औषध प्राशन केल्याने मयत 
०३-०७-२०२१ दारूचे नशेत गळफास लावून घेऊन 

मयत . 


२७-०४-२०२१ गळफास लावून आत्महत्या 


१७-०३-२०२१ हार्ट अॅटक आलेने चक्कर येऊन पडून 

उपचारादरम्यान मयत . 


०८-०७-२०२१ पाण्यात पडून बुडून मयत 


०६-०७-२०२१ लग्न ठरत नाही याचे मनास वाईट 

वाटून घेऊन ओढणीने गळफास लावून 
घेऊन आत्महत्या . 


०४-०७-२०२१ मोटार सायकलवर बसत असताना 

तिला चक्कर आल्याने मोटार सायकलवरून 
रोडवर पडून डोकीस मार लागून जखमी 
होऊन मयत . 


१ 


५ 

६ 


३ 

४ 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 

परिशिष्ट-- चालू 


१ नंदलाल श्री जगई 


२ 


२ विजय शहाजी पाटील 

अरुण गुंडा कुऱ्हाडे 

अनिल नाना वडार 


भिमराव पंडित पाणिरे 

१ ) रेश्मा अमोल पारगावकर 

२ ) रूद्रा अमोल पारगावकर 


५ सौ . रोहिणी केदार पाटील 


६ सुर्यकांत जयसिंग पवार 


९ 

१० 

७ लिला माणिक पाटील 
८ मरीबा महादेव दुधाळ 
शामराव मारुती मुळीक 
बाजीराव निवृत्ती पवार 
११ ओंकार परशुराम सोनवणे 
निलेश तानाजी पाटील 
१३ ऋषिकेश आशिष पाटणकर 

१२ 


१७ 


१४ सिमा गौतम आढाव 


१८ 


१५ रुक्मिणी पांडुरंग चव्हाण 
१६ नतीब दादा शेख 


दिलावर अब्बास जमादार 
बाजीराव आप्पा ऐडके 


१ ९ रूक्मिणी विजय खिलारे 


३ 

कुरळप पोलीस स्टेशन - चालू 
- 


रा . कार्वे , ता . वाळवा , जि . सांगली 

रा . कोडोली , ता . पन्हाळा , 

जि . कोल्हापूर . 


इस्लामपूर पोलीस स्टेशन 

रा . हाफीजपूर , पो . मजगवॉ , 
पो . ठाणे - जैतपूर , तहसिल जलालपूर , 
जि . आंबेडकरनगर , राज्य उत्तरप्रदेश . 
रा . येडेमच्छिंद्र , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . काळमवाडी , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . वडार गल्ली , इस्लामपूर , 
ता . वाळवा , जि . सांगली . 

रा . बहे , ता . वाळवा , जि . सांगली 


रा . रेठरेहरणाक्ष , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


रा . बोरगाव , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . इस्लामपूर , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . वाळवा , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . ताकारी , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . रेठरेधरण , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . कामेरी , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . कामेरी रोड , किसाननगर , 
इस्लामपूर , ता . वाळवा , जि . सांगली . 
रा . अंत्री , ता . शिराळा , जि . सांगली 


रा . गौडवाडी , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . टेंभू , ता . कराड , जि . सातारा 
रा . इस्लामपूर , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . नागाव , ता . वाळवा , जि . सांगली 


रा . इंदिरा कॉलनी , इस्लामपूर , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


४ 


५ 


१७-०९ -२०२१ गळफास लावून घेऊन मयत 

२५-०८-२०२१ पाण्यात पडून बुडून आत्महत्या 


१८-०१-२०२१ हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत 


०१-०८-२०२१ हृदयाला रक्तपुरवठा बंद होऊन मयत 
२५-११-२०१८ विषारी औषध प्राशन करून मयत 
०२-०४-२०२१ गळफास लावून घेऊन आत्महत्या 


४१ 


१५-०३-२०१२ स्टोव्हचा भडका होऊन त्यात ६० टक्के 
भाजून मयत . 

२८-०६-२०२१ हृदयाला रक्तपुरवठा बंद होऊन मयत 


१५-०१-२०२१ फुप्फुसाचे आजाराने मयत 
१४-०३-२०२१ गळफास लावून घेऊन आत्महत्या 
१६-०३-२०२१ मोटार सायकलवरून पडून मयत 
१८-०६-२०२१ गटारीचे पाण्यात पडून बुडून मयत 
०७-०४-२०२१ गळफास लावून घेऊन मयत 
२७-०९ -२०१८ गळफास लावून घेऊन मयत 
१२-०६-२०२१ गळफास लावून घेऊन मयत 


२८-०७-२०२१ मोटार सायकलवरून चक्कर आल्याने 
रोडवर पडून डोक्यास मार लागल्याने 

मयत . 


०२-०९ -२०२१ पाण्यात पडुन बुडून मयत 

१ ९ - ०१-२०२० विद्युत प्रवाहाचा झटका लागल्याने मयत 
२३-०६-२०१९ अपघाती मृत्यू 

१३-११-२०२० ट्रॅक्टरमधून पडून गंभीर जखमी होऊन 

मयत . 


२७-०८-२०२१ डोकीस मार लागून मयत 


४२ 


१ 


२० 

मनोज मनोहर कोकीळ 

२१ अर्जुन हंबीरराव क्षीरसागर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट-- चालू 


२२ प्रमोद शिवाजी गायकवाड 


२ 


२३ संजय सर्जेराव मोहिते 


२४ स्नेहल विनोद म्हेत्रे 


२५ अशोक नाना सत्रे 


२६ चैतन्य राणोजी जोरवर 


२७ पोपट काशिनाथ एडके 

२८ अनिल हिंदुराव पवार 


३० 


२ ९ दिपक धनाजी तडवी 


३१ 


३२ 


बबन शामराव माने 
प्रताप माधवराव थोरात 


लक्ष्मण भिमराव इच्चूद 


३४ चंद्रकांत महादेव कोडगे 


३५ तेजस्विनी सोमनाथ गुरव 


३ 

इस्लामपूर पोलीस स्टेशन चालू 


३६ आण्णासो पंडित नांगरे 
३७ गुलाब अकबर औटी 


रा . बहे , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . रोहिदास चौक , कामेरी , 
ता . वाळवा , जि . सांगली . 

रा . सुरूल , ता . वाळवा , जि . सांगली 


रा . माणिकवाडी , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


रा . सिद्धार्थनगर बोरगाव , 
ता . वाळवा , जि . सांगली . 


रा . रेठरेहरणाक्ष , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 

रा . साखराळे , ता . वाळवा , जि . सांगली 


रा . वासुबे , ता . तासगाव , जि . सांगली 

रा , हनुमाननगर , इस्लामपूर , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


३३ टिपूसुलतान सिकंदर जमादार रा . किल्लेमच्छिंद्र , ता . वाळवा , 

जि . सांगली . 


४ 


रा . शिवनगर , इस्लामपूर , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 

रा . पेठ , ता . वाळवा , जि . सांगली 


रा . शिरटे , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . बोरगाव , ता . वाळवा , जि . सांगली 


२७-०५-२०२१ विषारी औषध घेऊन मयत 
१५-०८-२०२१ दोरीने गळफास लावून मयत 


५ 


२४-०४-२०१३ समोरून येणाऱ्या वाहनाची लाईट 


२० - ०३ - २०१६ दारूचे नशेत गळफास लावून घेऊन 

मयत . 


डोळ्यावर पडलेने उभ्या असलेले टेम्पोस 
मागून धडकून डोकीस मार लागून मयत . 


१५-०८-२०२१ आजारास कंटाळून गळफास लावून 
घेऊन मयत . 


०१-०५-२०२१ 


२७-०३-२०२० जिन्यावरून पाय घसरून पडून डोकीस 
गंभीर मार लागून मयत . 


रा . संभाजीनगर पोलीस लाईन अपार्टमेंट , ०५-०९ -२०२१ गळफास घेऊन मयत 
ता . वाळवा , जि . सांगली . 

इस्लामपूर , ता . 

वाळवा , 

रा . नरसिंहपूर , ता . वाळवा , जि . सांगली 

सध्या रा . किसान चौक मार्केट यार्ड , 

सांगली , मूळ रा . इस्लापूर , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


१२-०९ -२०२१ 
०१-०२-२०२१ 


Due to electric shock with 
severe cardiac arrest Asphyxia 
and cardio . 


२५-०७-२०२१ हृदयविकाराचे झटक्याने मयत 
० ९ - ०१-२०२१ दारूचे व्यसनाने लिव्हर खराब होऊन 
हृदयाचा झटका येऊन मयत . 


रा . एमआयडीसी , इस्लामपूर , ता . वाळवा , १२-१०-२०२० दारूच्या नशेत गळफास घेऊन मयत 
जि . सांगली . 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 

हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


२७-०८-२०२१ हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत 


२४-०६-२०२१ थायरॉईडचा त्रास असल्याने उपचारास 
दाखल केले असता मयत . 
०४-०१-२०२१ कॉपर टि बसविल्याने त्रास होऊ 
लागल्याने उपराचादरम्यान मयत . 

०५-१०-२०२० विषारी औषध पिल्याने मयत 
२१-०६-२०२१ हृदयाला रक्तपुरवठा कमी झालेने मयत 


१ 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 

परिशिष्ट-- चालू 


३८ शंकर विष्णू माळी 


४० बापू ज्ञानू 


४२ 


२ 


३ ९ विष्णुप्रसाद रामरतन विश्वकर्मा रा . पेठनाका , ता . वाळवा , जि . सांगली 

रा . कामेरी , ता . वाळवा , जि . सांगली 


माने 


४१ बाबसो . रामचंद्र देसाई 


सुभाष आनंदराव पाटील 


४३ सुरेश राजाराम शिंदे 


४४ स्वप्निल अशोक नलवडे 
४५ गोविंद बाबू शिंदे 


१ 


४६ अमोल दिलीप पाटील 


४७ पांडुरंग तुकाराम जाधव 


४८ बाळकृष्ण दयाराम धुमाळे 
जि . सांगली . 

४ ९ संजय शंकर पाटील 


उदय बाळासो गायकवाड 


३ 

इस्लामपूर 

रा . रेठरेधरण , ता . वाळवा , जि . सांगली 


इस्लामपूर , २३ जुलै २०२२ . 


पोलीस स्टेशन - चालू 


रा . ऐतवडे , ता . वाळवा , जि . सांगली 


रा . उरुण , इस्लामपूर , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 

रा . इस्लामपूर , ता . वाळवा , जि . सांगली 


ना . शिरटे , ता . वाळवा , जि . सांगली 

रा . घोगाव , ता . पलूस , जि . सांगली 


रा . नरंदे , ता . हातकणंगले , 
जि . कोल्हापूर . 


रा . नवे पारगाव , ता . हातकणंगले , 
जि . कोल्हापूर . 

रा . कापूसखेड , ता . वाळवा , 


रा . सुरूल , ता . वाळवा , जि . सांगली 


आष्टा पोलीस स्टेशन 

रा . अंकलखोप , ता . पलूस , जि . सांगली 


४ 


५ 


१६-०६-२०२१ दारूच्या नशेत विषारी औषध पिल्याने 
मयत . 

०७-०८-२०२१ 

हार्ट अॅटक येऊन मयत 

०५-०४-२०२१ राहते घरी तोल जाऊन खाली पडून 
खुबा फ्रॅक्चर होऊन व रक्तदाब कमी 
होऊन मयत . 


१६-०३-२०२० अतिप्रमाणात मद्यसेवन केल्याने लिव्हर 
खराब फुप्फुस व हृदयक्रिया बंद पडून 

मयत . 


१८-०२-२०२० तीव्र हृदयविकाराचा झटका आल्याने मयत 


१ ९ - ०४-२०२१ 


दारूचे अति सेवन करून लिव्हरला सूज 
येऊन उपचारादरम्यान मयत . 

२१-०८-२०२१ हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत 


४३ 


०१-०८-२०२१ दारूच्या नशेत विषारी औषध घेऊन 
आत्महत्या . 

२५-११-२०२० गळफास लावून घेऊन मयत 


१४-०८-२०२१ मोटार सायकलवरून पडून डोकीस 
गंभीर मार लागून मयत . 


२५-०६-२०२१ Liver cirrhosis with 

myocardial infraction . 


२० - ०२ - २०२१ मोटार सायकलचे आडवे कुत्रे येऊन 

धडकल्याने मोटार सायकल रोडवर 
पडून गंभीर जखमी होऊन उपचार सुरू 

असता मयत . 


२८-११-२०२० डोकीस गंभीर मार लागून मयत 


डॉ . संपत खिलारी , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 
वाळवा उपविभाग , इस्लामपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

जाहिर नोटिस 

क्रमांक एमएजी / वशी -८६५ / २०२१.- सर्व लोकांना कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टात मयत व्यक्तीच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे 
त्या व्यक्तीचा आकस्मिक मृत्यू झालेबाबत अंतीम वर्गीकरण करून मिळणेसाठी पोलीस निरीक्षक आष्टा , शिराळा , कासेगाव , जिल्हा सांगली यांनी संबंधित 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी , वाळवा विभाग , इस्लापूर , जिल्हा सांगली यांचेमार्फत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये इकडे अहवाल 
सादर केला आहे . तरी सदर मयताचे अंतिम वर्गीकरणाबाबत कोणाची तक्रार असेल त्यांनी सदरची जाहिर नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेपासून तीस ( ३० ) दिवसांचे आत उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यलय , वाळवा उपविभाग , इस्लामपूर , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली यांचे कार्यालयात 
लेखी स्वरूपात सादर करावी . अगर समक्ष आणून द्यावी . मुदतीत कोणाची तक्रार न आलेस उपविभागीय पोलीस अधिकारी , वाळवा विभाग , इस्लामपूर 
यांचे अहवालाप्रमाणे आकस्मिक मृत्यू असे अंतिम वर्गीकरण मंजूर करणेत येईल . वरील मुदतीनंतर कोणाची तक्रार अगर हरकत आल्यास ती विचारात 
घेतली जाणार नाही . 


४४ 


अ . 

क्र . 


१ 

२ 

१ संतोष आनंदा खाडे 


२ संजय आकाराम खोत 


मयताचे नाव 


३ सविता आनंदा पाटील 


४ 


५ वसंत रामचंद्र पाटील 


भास्कर श्रीपती थोरात 


६ राहुल गणपती पाटील 


८ 


७ दिलीप रामचंद्र माने 


९ 


संग्राम तानाजी कुरणे 


नामदेव साधू आलुगडे 


१० सुनील हणमंत शिंदे 


११ आनंदा ज्ञानू भोसले 

१२ रतनलाल रामदयाल गुजर 


१३ तानाजी शामराव कुरणे 


परिशिष्ट 

शिराळा पोलीस स्टेशन 


गावाचे नाव 


३ 

रा . शिराळे खुर्द , ता . शिराळा , 
जि . सागली . 


रा . देववाडी , ता . शिराळा , जि . सांगली 


रा . नवजीवन वसाहत , शिराळा , 


रा . वाकुर्डे बु . , ता . शिराळा , 
जि . सांगली . 

रा . निगडी , ता . शिराळा , जि . सांगली 


रा . रिळे , ता . शिराळा , जि . सांगली 


रा . वाकुर्डे बु . , ता . शिराळा , 
जि . सांगली . 


रा . जांभळेवाडी , ता . शिराळा , 
जि . सांगली . 


रा . भाटशिरगाव 

ता . शिराळा , जि . सांगली . 

रा . डवरी वसाहत , ता . शिराळा , 


रा . नाटोली , ता . शिराळा , जि . सांगली 
सध्या रा . प्राध्यापक कॉलनी , शिराळा , 
ता . शिराळा , जि . सांगली . 


रा . कुरणे मळा , भाटशिरगाव , 
ता . शिराळा , जि . सांगली . 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


५ 

४ 

२३-०५-२०२१ डोक्यास रक्त पोचत नसल्याने व 
मनोरुग्ण असलेने गळफास लावून घेऊन 

मयत . 


०३-०३-२०२१ गंभीर जखमी होऊन उपचारादरम्यान 

मयत . 


डोक्यास गंभीर मार लागून रक्तस्राव 
होऊन मयत . 


२६-०४-२०२१ 

० ९ - ०३-२०२१ मोटार सायकलवरून पडून डोकीस 

मार लागून अपघाती मयत . 

२३-०४-२०२१ 

१६-०४-२०२१ अज्ञात कारणावरून दारूच्या नशेत 
गळफास आत्महत्या . 

२४-११-२०२ गळफास लावून घेऊन आत्महत्या 


मोटार सायकलवरून पडून डोकीस मार 
लागून अपघाती मयत . 


०३-०३-२०२१ स्वत : दोरीच्या सहाय्याने गळफास 
लावून घेऊन मयत . 

२४-०३-२०२१ गळफास लावून घेऊन आत्महत्या 


२२-०२-२०२१ दारूच्या नशेत स्वतः दोरीच्या सहाय्याने 
गळफास लावून घेऊन आत्महत्या . 

१ ९ - ०३-२०२१ इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 
१ ९ - ०३-२०२१ हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


१६-०४-२०२१ गळफास लावून घेऊन मयत 


१ 


१५ 

१६ 


१४ सिद्धेश सागर यादव 


१७ 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 

परिशिष्ट-- चालू 


२ 


१८ ( १ ) मानसिंग बबन पाटील 

( २ ) विक्रम सर्जेराव पाटील 
१ ९ सतीश हंबीरराव पाटील 


२३ 


सोनाली संपत महिंद 

संभाजी रघुनाथ कदम 
जयकर शामराव शेवडे 


२० लक्ष्मी आनंदा कांबळे 


२१ हरी मारूती सुतार 
२२ नंदा विश्वास पाटील 


जाणका शिवाजी झिमुर 


२४ सचिन मारुती कोतवाल 


२५ अविनाश आनंदा मुळीक 


२ 

3 


२६ अमित विश्वास घेवदे 


२७ राहुल ताजानी शिंदे 


१ कोमल नवनाथ कांबळे 


विक्रम बाबुराव खरात 
महेश मारूती कदम 


४ विशाल बाळासो . थोरात 

५ विठ्ठल आनंदा यादव 


३ 

शिराळा पोलीस स्टेशन - चालू 

रा . सी वार्ड हुजूर गल्ली , भाऊसिंग रोड , २६-०४-२०२१ गळफास लावून घेऊन मयत 
कोल्हापूर . 


रा . शिरशी , ता . शिराळा , जि . सांगली 

रा . शिराळा , ता . शिराळा , जि . सांगली 
रा . तडवळे , ता . शिराळा , जि . सांगली 


दोन्ही रा . पाडळी , ता . शिराळा , 
जि . सांगली . 


रा . कांदे , ता . शिराळा , जि . सांगली 


रा . इंगरूळ , ता . शिराळा , जि . सांगली 


रा . शिराळा , ता . शिराळा , जि . सांगली 
रा . बिउर , ता . शिराळा , जि . सांगली 


रा . करमाळे , ता . शिराळा , जि . सांगली 


रा . कुंभारगल्ली , शिराळा , ता . शिराळा , 
जि . सांगली . 


रा . शिराळा , ता . शिराळा , 
जि . सांगली . 


रा . कृषी उत्पन्न बाजार समिती , 
शिराळा , ता . शिराळा , जि . सांगली . 


रा . लक्ष्मी चौक , शिराळा , ता . शिराळा , 
जि . सांगली . 


आष्टा पोलीस स्टेशन 

रा . मर्दवाडी , ता . वाळवा , जि . सांगली 


रा . इस्लामपूर , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . बसगुडे चौक , आष्टा , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


रा . गोटखिंडी , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . पडवळवाडी , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


४ 


५ 


१७-०२-२०२१ विषारी औषध प्राशन करून मयत 

१४-०४-२०२१ पाण्यात पडून बुडून मयत 
२६-०५-२०२१ 


अंघोळ करताना पाईपमध्ये अडकून 
पाण्यात पडून बुडून अपघाती मयत . 


३०-०४-२०२१ इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 


१ ९ - ०५-२०२० अति दारू सेवनाने यकृत खराब होऊन 

मयत . 


२७-०५-२०२१ अज्ञात विषारी सर्पाचे दंशाने अपघाती 

मयत . 


४५ 


२८-०३-२०२१ हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत 
२५-०७-२०२० मोटार सायकलवरून जात असताना 
चक्कर येऊन पडून डोकीस मार लागून 

उपचारादरम्यान मयत . 


२० - ११ - २०२० 
१८-०१-२०२१ 


२२-०८-२०२० 

०७-०४-२०२१ लाकडाचा ओढका अंगावर पडून गंभीर 
जखमी होऊन मयत . 


झोपले जागी छातीस उजवे बाजूस 
सर्पदंश केल्याने उपचारादरम्यान मयत . 


१५-०५-२०१९ पोहताना अचानक दम लागून पाण्यात 
बुडून मयत . 

०८-०७-२०२१ गळफास लावून घेऊन मयत 

३०-०६-२०२१ गळफास लावून घेऊन मयत 


०१-०३-२०२१ पाण्यात पडून बुडून नाकातोंडात पाणी 

जाऊन मयत . 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 

हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


२३-०३-२०२१ गळफास लावून घेऊन मयत 
१ ९ - ०४-२०२१ हृदयविकाराचा झटका आलेने मयत 


४६ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट-- चालू 


२ 


६ राधाबाई गोपाल निकम 


७ प्रशांत पांडुरंग पवार 


८ गणेश आनंदा मस्के 


९ उदय रामचंद्र पाटील 


१० संताजी जगन्नाथ नाईकवडी 


११ बाळासो जिन्नापा भंडारे 


१२ प्रतिभा मारूती कोकाटे 


१३ शिवानी हणमंतराव चव्हाण 


१५ 


१४ सुशिला सदाशिव पाटील 

राजाक्का परशुराम शिंदे 


१६ शुभम संजय पाखरे 
१७ विशाल कुमार लोहार 

१८ अनोळखी बेवारस पुरूष 

१ ९ 

बाळासो परिसा नवले 


२० शिवाजी रघुनाथ शिंदे 
२१ शिवाजी रामभाऊ चव्हाण 


२२ अंकिता धनंजय कांबळे 


२३ अनिता मोहन थोरात 
२४ शारदा हिंदुराव पाटील 

२५ गणपती कृष्णा माळी 


३ 

आष्टा पोलीस स्टेशन-- चालू 


रा . आधारवृद्धाश्रम , आष्टा , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


रा . माणिकवाडी , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


रा . रामनगर , आष्टा , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 

रा . बावची , ता . वाळवा , जि . सांगली 


रा . अहिर गल्ली , वाळवा , 
ता . वाळवा , जि . सांगली . 
रा . आनंद कॉलनी , आष्टा , 
ता . वाळवा , जि . सांगली . 
रा . पडवळवाडी , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


रा . दत्तवसाहत , आष्टा , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


J 


रा . बाजारवाडी , आष्टा , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


रा . कोरेगाव , सध्या रा . बावची , 
ता . वाळवा , जि . सांगली . 


रा . आष्टा , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . काकाचीवाडी , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


रा . बहादुरवाडी , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


रा . माळभाग , वाळवा , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


रा . आष्टा , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . मिसळवाडी , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


रा . बहादूरवाडी , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


रा . गोटखिंडी , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . तुजारपूर , ता . वाळवा , जि . सांगली 


रा . आष्टा , ता . वाळवा , जि . सांगली 


४ 


५ 


०२-०८-२०२० हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत 


२१-०२-२०२१ गळफास घेऊन आत्महत्या 


१२-०८-२०२० गळफास घेऊन आत्महत्या 


विहिरीत अचानक पडून पाण्यात बुडून 
नाकातोंडी पाणी जाऊन मयत . 


२४-०१-२०२१ 

३१-१०-२०२० गळफास लावून घेऊन मयत 

० ९ - ०२-२०२१ ओढ्याचे पाण्यात पडून बुडून मयत 

३० - १० - २०२० 

मोटार सायकल खड्ड्यात जाऊन वरून 
पडून गंभीर जखमी होऊन मयत . 
०४-०४-२०२१ गळफास लावून घेऊन मयत 


१२-०१-२०२१ पाण्यात पडून बुडून मयत 


२२-०३-२०२० विषारी औषध पिल्यामुळे मयत 

१४-०४-२०२० गळफास लावून घेऊन मयत 

१७-०२-२०२१ इलेक्ट्रिक लाईटचा शॉक लागून मयत 


०६-०२-२०२१ Aspiration Pneumonitis with 
Hemoperitonium . 

०८-०४-२०२१ गळफास लावून घेऊन मयत 


०८-०६-२०२१ ३० टक्के भाजून मयत 

०७-०३-२०२१ पेटलेल्या उसाचे फडाचे आगीत भाजून 

मयत . 

२७-०३-२०२१ गळफास लावून घेऊन मयत 


२ ९ - ०४-२०२१ कोरोना आजाराने मयत 
१२-०४-२०२१ मळणी मशीनचे बेल्टमध्ये सापडून गंभीर 
जखमी होऊन मयत . 
१८-०७-२०१० इलेक्ट्रिक शॉक लागून जखमी होऊन 

मयत . 


१ 


२६ रोहित रामचंद्र महाडिक 


२७ लीलाबाई नाथा भाले 
२८ शहाजी रामचंद्र शेळके 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 

परिशिष्ट-- चालू 


२ ९ बाजीराव भीमराव संदे 


३१ 


३० युवराज सिताराम ठोंबरे 


३२ 


२ 


१ 

२ 

३ 


४ 

५ 


प्रकाश महादेव लोंढे 


३३ सुरेखा सुरेश माने 


३४ श्रीमंत 


उल्हास भूपाल घोरपडे 


दुड्डापा कांबळे 


बंडा बापू मलगुंडे 

मनोज आनंदराव घोरपडे 

सुहास सुदाम वेटम 


कलाबाई शंकर गावडे 

राजेंद्र दशरथ माळी 


६ सोबल सिंह अटेडा 


इस्लामपूर , २३ जुलै २०२२ . 


३ 

आष्टा पोलीस स्टेशन-- चालू 

रा . गोटखिंडी , ता . वाळवा , जि . सांगली 


रा . बागणी , ता . वाळवा , जि . सांगली 
रा . आंबेडकरनगर बागणी , ता . वाळवा , 
जि . सांगली 


रा . बहादूरवाडी , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


रा . दरवाडी , ता . केज , जि . बीड , 
सध्या रा . वाळवा , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


रा . गोटखिंडी , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


रा . बहादूरवाडी , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


रा . दुधगाव , 

ता . मिरज , जि . सांगली . 


रा . आष्टा , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


कासेगाव पोलीस स्टेशन 

रा . कासेगाव , ता . वाळवा , जि . सांगली . 

रा . वाटेगाव , ता . वाळवा , जि . सांगली . 

रा . नेर्ले घुमटाजवळ , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 

रा . कासेगाव , ता . वाळवा , जि . सांगली . 

रा . धोत्रेवाडी , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


रा . ग्राम कालूखेडी , पोस्ट एनाबाद , 
तहसील सोनकछ , देवास , कालूखेडी , 
देवास , राज्य मध्यप्रदेश , ता . वाळवा , 
जि . सांगली . 


४ 


५ 


४७ 


०१-०३-२०२१ पायास गंभीर जखम व रक्तस्राव होऊन 
अचानक उलटी होऊन अन्नाचे कण 
श्वासनलिकेत जाऊन मयत . 

२६-०४-२०२१ जुलाब लागून वृद्ध विकाराने मयत 
०६-०६-२०२१ श्वासनलिकेत श्वसनास अडथळा येऊन 
मयत . 

२१-०४-२०२१ गळफास लागून घेऊन मयत 

१६-०३-२०२१ चक्कर येऊन डोकीस मार लागून मयत 


२८-०५-२०१९ उलटी होऊन नलिकेत जाऊन न्यूमोनिया 
होऊन मयत . 

१०-०७-२०२१ अतिदारू सेवनाने मयत 


३०-५-२०२० मोटारसायकलचे चाकात साडी अडकून 
खाली पडून गंभीर जखमी झालेने 

उपचारादरम्यान मयत . 


०२-०६-२०२१ डोकीस गंभीर मार लागून रक्तस्राव 
होऊन मयत . 


१५-०४-२०२१ हृदयक्रिया बंद पडलेने मयत 
२६-०३-२०२१ विहिरीत पाण्यात पडून बुडून मयत 

१८-०५-२०२० गळफास लावून घेऊन मयत 


०३-०४-२०२१ पाण्यात पडून बुडून मयत 
१६-०२-२०२१ पोटदुखीच्या आजारास कंटाळून गळफास 
घेऊन मयत . 

१७-०४-२०२१ पाण्यात पडून बुडून मयत 


डॉ . संपत खिलारी , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 
वाळवा उपविभाग , इस्लामपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

जाहीर नोटिस 

क्रमांक एमएजी / वशी - ९ ४६ / २०२२ - सर्व लोकांना कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टात मयत व्यक्तीच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे 
त्या व्यक्तीचा आकस्मिक मृत्यू झालेबाबत अंतीम वर्गीकरण करून मिळणेसाठी पोलीस निरीक्षक आष्टा , ता . वाळवा , जिल्हा सांगली यांनी संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , वाळवा विभाग , इस्लापूर , जिल्हा सांगली यांचेमार्फत फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये इकडे अहवाल सादर 
केला आहे . तरी सदर मयताचे अंतिम वर्गीकरणाबाबत कोणाची तक्रार असेल त्यांनी सदरची जाहिर नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून 
तीस ( ३० ) दिवसांचे आत उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय , वाळवा उपविभाग , इस्लामपूर , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली यांचे कार्यालयात लेखी 
स्वरूपात सादर करावी . अगर समक्ष आणून द्यावी . मुदतीत कोणाची तक्रार न आलेस उपविभागीय पोलीस अधिकारी , वाळवा विभाग , इस्लामपूर यांचे 
अहवालाप्रमाणे आकस्मिक मृत्यू असे अंतिम वर्गीकरण मंजूर करणेत येईल . वरील मुदतीनंतर कोणाची तक्रार अगर हरकत आल्यास ती विचारात घेतली 
जाणार नाही . 


४८ 


अ . 


क्र . 


१ 


मयताचे नाव 


२ 


२ हसिना बशिर शेख 


१ मंगल जयकर देशमुख रा . महादेववाडी , 


३ अक्षय अरुण पाटील 


गावाचे नाव 


४ संतोष दत्तात्रय पवार 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


रा . रेठरेधरण , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


३ 


रा . जुनेखेड , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


५ फिरोज भीमराव पवार रा . बहादुरवाडी , 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


६ श्रीपती देवाप्पा दणाणे रा . आष्टा , 


रा . वाळवा , ता . वाळवा , २०-०५-२०१६ 
जि . सांगली . 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


७ जयश्री भानुदास रकटे रा . बावची , 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


८ संदीप शिवाजी देवर्डे रा . वाळवा , 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


९ बाजीराव बाबुराव मोरे रा . आष्टा , 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


१० प्रकाश ज्ञानदेव शिंगटे रा . आष्टा , 


परिशिष्ट 

आष्टा पोलीस स्टेशन 

मृत्यू दिनांक 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


४ 


५ 

१५-०७-२०१४ अपघाती मृत्यू 


३०-०९ -२०१५ 


२०-०४-२०१६ 


०६-०४-२०१० 


१०-१०-२०१५ 


२२-०३-२०१६ 


मृत्यूचे कारण 


२१-०५-२०१५ 


२३-०९ -२०१२ 


मोटारसायकलवरून 
पडून मयत , 


हृदय स्नायूमध्ये रक्ताची 
गुठळी होऊन मयत . 

सर्पदंश होऊन मयत 


७० टक्के भाजून 
जखमी होऊन मयत . 


उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी 
यांचेकडील प्राप्त 
क्रमांक व दिनांक 


विषारी औषध पिऊन जा.क्र . आर / ५४६ , 

मयत . 

दि . ३१-०५-२०१७ . 


१ ९ - १०-२०१५ गळफास लावून घेऊन जा.क्र . आर / ५६३ , 

मयत . 

दि . ०६-०६-२०१६ . 


गळफास लावून घेऊन 

मयत . 


६ 


पोटावर झाड पडून 
नसा दबून मयत . 
अति दारू सेवन 

करून मयत . 


जा.क्र.आर / १४१८ , 
दि . ८-१२-२०१५ 


जा.क्र.आर / १५०७ , जा.क्र . ४४२५/२०१४ , 
दि . २८-१२-२०१५ दि . १३-१२-२०१५ . 


पोलीस निरीक्षक 
आष्टा याच्याकडील 
अ . म . र . नं . 


७ 


जा.क्र.आर / ४३१ , जा.क्र . १०८५/२०१७ , 

दि . २०-०४-२०१७ . 

दि . १२-०४-२०१७ . 


जा.क्र . आर / ४६८ , 
दि . १३-०५-२०१६ 


जा.क्र . ४१८५/२०१५ , 
दि . २-१२-२०१५ . 


जा.क्र.आर / १०८४ , 
जा.क्र.आर / १०८४ , जा.क्र . ३३५२/२०१० , 
दि . २०-१२-२०१३ . 

दि . १०-१२-२०१३ . 


जा.क्र.आर / ४१७ , 
दि . १०-०६-२०१६ . 


जा.क्र . १४६७/२०१७ , 

दि . १ ९ - ०५-२०१७ . 


जा.क्र.आर / ५०७ , जा.क्र . १५ ९९ / २०१६ , 
दि . ०६-०६-२०१६ . दि . २४-०५-२०१६ . 


जा.क्र . ९९ ४ / २०१४ , 

दि . २४-०३-२०१६ . 


जा.क्र . १४५२/२०१६ , 
दि . ०४-०५-२०१६ . 


जा.क्र . १३३१ / २०१६ , 
दि . २०-०४-२०१६ . 


जा.क्र . आर / ३२ ९ , जा.क्र . ९९ ० / २०१६ , 
दि . ३०-०४-२०१६ . दि . २३-०३-२०१६ . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 


१ 

३ 

११ मधुकर रामचंद्र खडके रा . गोटखिंडी , 


१२ सुनिल श्रीपती साळुंखे रा . मिरजवाडी , 


१४ कविता सावंता बोधे 


१३ निलेश रामचंद्र मंडले रा . गोटखिंडी , 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


१८ बाबासाहेब विठ्ठल 
खरात . 

१ ९ वसंत आनंदा बामणे 


१५ शशिकांत लक्ष्मण पोळ रा . आष्टा , 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


१६ दिपक अशोक बुचडे रा . कोल्हापूर , 

जि . कोल्हापूर . 


२२ सागर प्रकाश डवरी 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


१७ सयाजी शंकर पाटील रा . गोटखिंडी , 


२३ अरुण शंकर जाधव 


रा . गोटखिंडी , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


२४ मिनाक्षी महादेव 

बजबळकर . 


परिशिष्ट-- चालू 

आष्टा पोलीस स्टेशन-- चालू 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


२० प्रवीण दत्तात्रय सावंत रा . गोटखिंडी , 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


रा . कोरेगाव , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


२१ रविंद्र शिवपुत्र महाजन रा . आष्टा , 


रा . बागणी , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


रा . फाळकेवाडी , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


रा . बावची , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


रा . नागाव , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


२५ शंकर पांडुरंग खडके रा . गोटखिंडी , 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


४ 

५ 

६ 

३१-०१-२०१६ गळफास लावून घेऊन जा.क्र.आर / ५६२ , 

मयत . 

दि . ११-०६-२०१६ . 


१६ - १० - २०१३ गळफास लावून घेऊन जा.क्र.आर / ११०१ , 

दि 
. 

२१-१२-२०१३ . 

मयत . 


०६ - ०८ - २०१३ गळफास लावून घेऊन जा.क्र.आर / ११०४ , 

मयत . 


०२-१०-२०१३ 


१७-१०-२०१३ 


२३-०९ -२०१३ पाण्यात पडून बुडून 

मयत . 


२८-०१-२०१६ 


गळफास लावून घेऊन 

मयत . 


२२-०९ -२०१३ पाण्यात पडून बुडून जा.क्र.आर / ११३७ , 

मयत . 

दि . २३-१२-२०१३ 


०५-०९ -२०१५ पाण्यात पडून बुडून 

मयत . 


३०-०३-२०१७ 


अंगावर रॉकेल ओतून जा.क्र.आर / ११०३ , जा.क्र . ३४१० , 
पेटवून घेऊन मयत . 

दि . २० -१२-२०१३ . दि . १३-१२-२०१३ . 


विषारी औषध पिल्याने 
फुप्फुसास सूज येऊन 

मयत . 


०५-०६-२०१३ अति दारू सेवन 

करून मयत . 


१८-०२-२०१७ 


२१-११-२००९ विषारी औषध पिऊन जा.क्र.आर / ०७ , जा.क्र . ३२२४ / २०० ९ , 
दि . २०-०१-२०१० . 

मयत . 

दि . ३०-१२-२००९ . 


७ 


४ ९ 


विहिरीत पडून डोकीस 
मार लागून मयत . 


जा.क्र . १७३४/२०१६ , 
दि . ०६-०६-२०१६ . 


पाण्यात पडून बुडून 
मयत . 


जा.क्र . ३० ९ ७ / २०१३ , 
दि . १८-११-२०१३ . 


जा.क्र . ३४० ९ , 

दि . २१-१२-२०१३ . दि . १३-१२-२०१३ . 


जा.क्र.आर / ११०० , जा.क्र . ३० ९ ८ / २०१३ , 
दि . २०-१२-२०१३ . दि . १८-११-२०१३ . 


जा.क्र.आर / १११५ , जा.क्र . ३४५४/२०१३ , 
दि . २३-१२-२०१३ दि . १६-१२-२०१३ . 


जा.क्र . ३४५३/२०१३ , 

दि . १६-१२-२०१३ . 


१२-०२-२०१७ गळफास लावून घेऊन जा.क्र.आर / ४५० , जा.क्र . ११५८/२०१७ , 
दि . २४-०४-२०१७ . दि . २०-०४-२०१७ . 

मयत . 


जा.क्र.आर / ४१४ , जा.क्र . १०३५/२०१७ , 
दि . १०-०४-२०१७ . दि . ०५-०४-२०१७ . 


जा.क्र.आर / १४ ९ ० , जा.क्र . ४४५१/२०१५ , 
दि . २२-१२-२०१५ . दि . १७-१२-२०१५ . 


जा.क्र.आर / ५६५ , जा.क्र . १८३३/२०१५ , 
दि . ३१-०५-२०१५ . दि . ३१-०५-२०१५ . 


जा.क्र . आर / ५५१ , जा.क्र . १५६० , 
दि . १०-०६-२०१७ . दि . ३१-०५-२०१७ . 


जा.क्र.आर / ४४८ , जा.क्र . ११५ ९ / २०१७ , 
दि . २४-०४-२०१७ . दि . २१-०४-२०१७ . 


०१-०७-२०१३ गळफास लावून घेऊन जा.क्र.आर / ११०६ , जा.क्र . ३४०७ , 

मयत . 

दि . २० -१२-२०१३ . दि . १३-१२-२०१३ . 


५० 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट-- चालू 

आष्टा पोलीस स्टेशन-- चालू 


२ 


२६ राहुल राजाराम खडके रा . गोटखिंडी , 


२७ सुरेश शंकर भोसले 


२८ अतुल गंगधर महाजन रा . बावची , 


३० शितल कल्लाप्पा 
चौगुले . 


३१ सर्जेराव दत्तू पाटील 


३२ सुभाष महालिंग 
तोडकर . 


२ ९ विद्याताई विजयकुमार रा . गोटखिंडी , 

जाधव . 


३३ अंकुश शामराव 
सिसाळे . 


3 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


३५ आसिफराज नबिलाल 

इनामदार , 


रा . बावची , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


इस्लामपूर , २३ जुलै २०२२ . 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


रा . कोरेगाव , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


रा . आष्टा , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


३४ सुनिता शंकल तलवार रा . कारंदवाडी , 


रा . नागाव , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


रा . चव्हाणवाडी , आष्टा , ०५-१२-२०१७ 
ता . वाळवा , जि . सांगली . 


ता . वाळवा , जि . सांगली . 


रा . शिगाव , 

ता . वाळवा , जि . सांगली . 


३६ विठाबाई चंदर सोनवणे रा . आष्टा , चांदोली , 

वसाहत , ता . वाळवा , 

जि . सांगली . 


५ 

०३-१०-२०१३ इलेक्ट्रिक शॉक लागून जा.क्र.आर / ११०२ , जा.क्र . ३४११ , 
दि . २०-१२-२०१३ . दि . १३-१२-२०१३ . 

मयत . 


४ 


२३-०८-२०१३ गळफास लावून घेऊन जा.क्र.आर / ११०५ , जा.क्र . ३४०८/२०१३ , 
दि . २० -१२-२०१३ . दि . १३-१२-२०१३ . 

मयत . 


१७-१२-२०१८ 


१५-०३-२०१९ गळफास लावून घेऊन जा.क्र.आर / ४८२ , 

मयत . 

दि . ०६-०५-२०१९ 


१६-०४-२०१९ 


१५-०६-२०१८ 


२८-०५-२०१७ 


विषारी औषध पिलेने जा.क्र.आर / १५८ , जा.क्र . १४२६ / २०१ ९ , 
फुप्फुसास सूज येऊन दि . ०६-०६-२०१९ . दि . ३०-०५-२०१९ . 

मयत . 


२ ९ - ०५-२०१९ 


अति मद्य प्राशन 
करून लीव्हर खराब 

होऊन मयत . 


७ 


झाडावरून पडून 
डोकीस मार लागून 

मयत . 


गळफास लावून घेऊन जा.क्र.आर / ५ ९ ८ , जा.क्र . १३६७ / २०१ ९ , 

मयत . 

दि . ३१-०५-२०१९ . 

दि . २५-०५-२०१९ . 


जा.क्र . ११५४ / २०१ ९ , 

दि . ०३-०५-२०१९ . 


पाण्यात पडून बुडून 
मयत . 


जा.क्र.आर / १४७ , जा.क्र . २१७ / २०१ ९ , 
दि . २८-०६-२०१९ दि . २६-०१-२०१९ . 


२७-०४-२०१२ उलट्या व जुलाब 

होऊन मयत . 


विषारी औषध पिऊन जा.क्र.आर / ४८७ , जा.क्र . १४०७/२०१८ , 
दि . १ ९ - ०५-२०१८ . दि . १४-०५-२०१८ . 

मयत . 


१४-०३-२०१७ विषारी औषध पिऊन जा.क्र.आर / २३ , जा.क्र . ७१/२०१८ , 

मयत . 

दि . १२-०१-२०१८ . 

दि . ०८-०१-२०१८ . 


जा.क्र . आर / १८ ९ , जा.क्र . ३६६१ / २०१६ , 

दि . २८-०६-२०१९ . दि . २०-१२-२०१८ . 


जा . द्र [ .क्र . २१५२ / २०१ ९ , 

दि . ३०-०७-२०१९ . 


जा.क्र . ५३८/२०१५ , 
दि . ०६-०२-२०१५ . 


डॉ . संपत खिलारी , 

उपविभागीय दंडाधिकारी , 

वाळवा उपविभाग , इस्लामपूर . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झाल्या आहेत . 
शुक्रवार , फेब्रुवारी १८ , २०२२ / माघ २ ९ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 

जाहीर सूचना 

क्रमांक भूसंपादन / कार्या -१ / एसआर -२७ / २०१८ / आरआर -६७ ९ / २०२२-- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान ( राज्यस्तर ) अंतर्गत सोलापूर 
महानगरपालिका शहर हद्दीतील फ्लाय ओव्हर सेक्शन - १ , जुना - पूना नाका ते पत्रकार भवनचे प्रकल्पाकरिता सुधारित प्रकल्प आराखड्यानुसार 
महानगरपालिकेने काम प्रस्तावित केल्याने सदरच्या भूसंपादनाबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग - १ , पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते 
बुधवार , दिनांक ७ मार्च २०१ ९ रोजी पृष्ठे १ ते ५ वर प्रसिद्ध झालेली महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ 
सह भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ खालील अधिसूचना 
क्रमांक भूसंपादन / कार्या -१ / एसआर -२७ / २०१८ / आरआर - ९ ६३ / २०१ ९ याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 

७ 


सोलापूर , १६ फेब्रुवारी २०२२ . 


सोमवार , फेब्रुवारी २८ , २०२२ / फाल्गुन ९ , शके १ ९ ४३ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जिल्हा सोलापूर , 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


५१ 


अधिसूचना 


मिलिंद शंभरकर , 
जिल्हाधिकारी , सोलापूर , 


क्रमांक भूसंपादन / कार्या -१ / एसआर -२७ / २०१८ / आरआर -७ ९ ५ / २०२२ .-- ज्याअर्थी , सोलापूर महानगरपालिकेची विकास योजना ( दु.सु. ) ( यापुढे 
" उक्त विकास योजना / सुधारित विकास योजना " म्हणून संबोधिलेली ) शासनाने नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१७०१ / २७३५ / 
प्र . क्र . ४१०३ / युडी - १३ , दिनांक २८ ऑक्टोबर २००४ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३१ 
पोट - कलम ( १ ) अन्वये ( यापुढे " उक्त महाराष्ट्र अधिनियम " म्हणून संबोधिलेला ) मंजूर केली असून , ती दिनांक १५ डिसेंबर २००४ पासून अंमलात 
आलेली आहे ; 


ज्याअर्थी , सोलापूर महानगरपालिकेंतर्गत फ्लाय ओव्हर सेक्शन - १ , जुना पूना नाका ते पत्रकार भवनपर्यंतचा प्रकल्प संपूर्णपणे सोलापूर 
महानगरपालिका शहर हद्दीतून जात आहे . राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या सेक्शन - १ प्रकल्प , शहरातील २१.०० 
मीटर रुंदीच्या विकास योजना रस्त्यावरून प्रस्तावित असून या फ्लाय ओव्हरमधील जंक्शनचे ठिकाणी आवश्यक रस्ता रुंदी ४१.०० मीटर इतकी 
नियोजित असल्याने , अस्तित्वातील २१.०० मीटर विकास योजना रस्त्याच्या रुंदीमध्ये वाढ प्रस्तावित केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासन नगर विकास 
विभागाकडील अधिसूचना निर्णय क्रमांक टीपीएस -१७१८ / ९ ४० / प्र . क्र . २८१ / १८ / नवि -१३ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( २ ) अन्वये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण , सोलापूर अंतर्गत सोलापूर शहरातील फ्लाय ओव्हर 
सेक्शन - १ साठीच्या प्रस्तावित रस्ता रुंदीच्या आखणीप्रमाणे अस्तित्वातील रस्त्याच्या रुंदीत वाढ करण्यास मान्यता दिलेली आहे ; 

J 


आणि ज्याअर्थी , सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेली जमीन ( यापुढे " उक्त जमीन " म्हणून संबोधिलेली ) उक्त सुधारित सोलापूर विकास योजनेत 
सेक्शन - १ , जुना पूना नाका ते पत्रकार भवनपर्यंत फ्लाय ओव्हर या प्रस्तावाने बाधित होत आहे ( यापुढे " उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव " म्हणून 
संबोधिलेली ) ; 


आणि ज्याअर्थी सोलापूर महानगरपालिकेने ( यापुढे " उक्त महानगरपालिका " म्हणून संबोधिलेली ) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ 
पोट - कलम ( १ ) अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी संपादन करणेबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांनी उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट - कलम 
( १ ) खाली काढलेल्या अधिसूचना क्रमांक टीपीएस / २१७५ / ५१०६ / युडी - ७ , दिनांक ३ मार्च १ ९ ७ ९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
निर्दिष्टित करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट - कलम ( १ ) , ( २ ) व ( ४ ) खालील राज्य शासनाने 
वापरावयाच्या शक्ती जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२५ मधील तरतुदीनुसार उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी आवश्यक 
असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , सोलापूर यांची खात्री झाली आहे ; 


५२ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त महानगरपालिकेने अदा करावयाची आहे ; 
आणि ज्याअर्थी , उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट - कलम ( २ ) मध्ये निर्दिष्टित केलेली कालमर्यादा उलटून गेलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना ( तिसरी सुधारणा ) अधिनियम , २०१५ च्या नियम ५ ( दोन ) नुसार 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ अंतर्गत विकास योजनेतील आरक्षित जमिनीचे संपादन करताना भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यापुढे " उक्त संपादन अधिनियम " म्हणून संबोधिलेला ) 
मधील कलम ४ ते १५ ( दोन्हीसह ) ला सूट दिली आहे . सदरचा अधिनियम महाराष्ट्र शासन राजपत्रात असाधारण क्रमांक ७१ , दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेला आहे आणि म्हणून उक्त संपादन अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनीची आवश्यकता आहे , असे सरळ याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेद्वारे केलेले भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) अधिनियम , २०१३ च्या नियम १७ अनुसार या संपादन प्रकल्पातील बाधित कुटुंबे ही उक्त 
संपादन अधिनियमाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या अनुसूचीनुसार पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीचे घटक म्हणून विचार केला जाण्यासाठी पात्र नाहीत . 


त्याअर्थी , शासनाने प्रदत्त केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट - कलम ( ४ ) सह उक्त संपादन 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ अन्वये जिल्हाधिकारी , सोलापूर असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक 
आहे ; 


उक्त जमिनींच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व संपादनाच्या कार्यवाहीबाबत , जिल्हाधिकाऱ्यांचे काम पार पाडण्याकरिता उक्त संपादन 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( ग ) अन्वये याव्दारे भूमी संपादन विशेष अधिकारी , विशेष घटक , सोलापूर यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . त्याचप्रमाणे 
उक्त जमिनीच्या संपादनाची उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करावी , असे निदेश देण्यात येत आहेत . 


उक्त जमिनींचे सर्व्हे क्रमांक , संपादनाचे क्षेत्र , जमिनीचे नकाशे , इत्यादी कागदपत्रे भूमी संपादन विशेष अधिकारी , विशेष घटक , सोलापूर , 
डॉ . कोटणीस हॉल , पहिला मजला , शुभराय आर्ट गॅलरीजवळ , पार्क चौक , सोलापूर - ४१३००१ यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या 
वेळात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत . 


अ . क्र . 

१ 


१ 


२ 

३ 

४ 


५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 


अनुसूची 
सोलापूर महानगरपालिका 

गावाचे नाव - सोलापूर महानगरपालिका , जिल्हा सोलापूर 

- 

न.भू.क्र . / अ.भू.क्र . 


४ 

फा . प्लॉ.नं .७४ टीपी ४ 


फा.प्लॉ.नं .७३ टीपी 


फा . प्लॉ . नं .७५ टीपी ३ 

फा . प्लॉ.नं .७६ टीपी ४ 

फा.प्लॉ.नं .७७ / अ / १ टीपी ४ 


फा.प्लॉ.नं .७७ / अ / २ टीपी ४ 

फा . प्लॉ . नं . ७७ / ब टीपी ४ 


फा.प्लॉ.नं .७८ टीपी ४ 

फा.प्लॉ.नं .७ ९ टीपी ४ 

फा.प्लॉ.नं .८० टीपी ४ 


८ ९ ०७ / ५ - अ / १ ( फा.प्लॉ.नं .८१ ) 

फा.प्लॉ.नं .८२ टीपी ४ 

फा . प्लॉ.नं. ८३ टीपी ४ 


संपादित क्षेत्र 

३ 

चौ . मी . 

१६६८.२ 


४ ९ १.५८ 

३७८.१२ 

३४१.२६ 

९०.९ ६ 

३२.४८ 

११ ९ .७१ 

२५६.७४ 

२६१.५७ 

५२ ९ .५४ 

१५ ९ .५५ 

१२८.३ ९ 

१०२.१४ 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 

अनुसूची -- चालू 


१ 


१४ 


१५ 


१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 

४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 


फा.प्लॉ.नं .८४ टीपी ४ 

८ ९ ०७ / ५ - अ / ५ / १ 

८ ९ ०७ / ५ - अ / ५ / २ 

८ ९ ०७ / ५ - अ / ५ / ३ 

८ ९ ०७ / ५ - अ / ५ / ४ 

फा . प्लॉ.नं .८६ टीपी ४ 

८ ९ ०७ / पी / १७ ( फा.प्लॉ.नं .८८ ) 


८ ९ ०७ / पी / १६ 

८ ९ ०७ / पी / १५ 

८ ९ ०७ / पी / १४ 

८ ९ ०७ / पी / १३ 

८ ९ ०७ / पी / १२ 

८ ९ ०७ / पी / १० ब 

८ ९ ०७ / पी / १० अ 

८ ९ ०७ / पी / ११ 

फा.प्लॉ.नं .८ ९ टीपी ४ 

८५३६ - अ / ६२ 

फा . प्लॉ.नं.९ १ टीपी ४ 

फा.प्लॉ.नं.९ / ८ टीपी २ 

फा.प्लॉ.नं .११ टीपी २ 


फा . प्लॉ . नं . १२ टीपी 
२ 

फा . प्लॉ.नं. १५ टीपी २ 

फा . प्लॉ.नं. १६ टीपी २ 

फा . प्लॉ.नं. १ क / फ / २ - अ / १ / २ टीपी २ 

फा . प्लॉ.नं. १ क / जी / १ - सी / २ टीपी २ 
फा.प्लॉ.नं .१ क / जी / २ - बी टीपी २ 


फा.प्लॉ.नं .१ क / इ / २ - अ / १ / १० टीपी 
२ 
फा . प्लॉ . नं . १ क / इ / २ - अ / १ / ९ टीपी २ 
फा.प्लॉ.नं .१ क / इ / २ - अ / १ / ८ टीपी २ 

८७४२/१७ अ 

८७४२/१७ ब 

८७४२/१७ सी 

८७४२/१६ अ 

८७४२/१६ ब 

८७४२/१५ अ 

८७४२/१५ ब 


३ 

चौ . मी . 


९ १.६ ९ 

३.९ २ 

३८.७३ 

२०.११ 

१७.७२ 

८६.२२ 

३५.१६ 

२३.२५ 

११.५८ 

११.५६ 

२२.५५ 

२२.४८ 

३५.२८ 

३७.८ 


७.२६ 

१०३.२ ९ 

२०.२८ 

१०.१ 

२०.८३ 


२७३ ९ .८ 

५२६.४ 

३५६७.३६ 

१२ ९ २.६३ 

१ ९ 

८ 


३३.८४ 

१०२.१४ 

२ ९.९ 

१५६.११ 

४०.९ ७ 

१०.९ 

४५.१७ 

१ ९ .६८ 

४६.९ २ 

४३.६६ 

१०.७६ 


५३ 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची -- चालू 


१ 


५० 

५१ 


५२ 

५३ 

५४ 


५५ 


५६ 


५७ 

५८ 

५ ९ 

६० 

६१ 

६२ 

६३ 

६४ 

६५ 

६६ 

६७ 

६८ 

६ ९ 

७० 

७१ 

७२ 

७३ 

७४ 

७५ 

७६ 

७७ 

७८ 

७ ९ 

८० 

८१ 

८२ 

८३ 

८४ 

८५ 


८७४२/१५ क 

८७४२/२ अ 

८७४२/२ ब 

८७४२/७ 

८७४२/८ 

८७४२ / ९ 

८७४२/१० 

८७४२ / ११ अ 

८७४२ / ११ ब 

८७४२/१२ 

८७४२/१३ 

८७४२/१४ 

८४८४/२ 


८४८३ / १ - अ / १ 

८४८३ / १ - अ / २ 


८४८३/३ 

८४८३ / १ - ब 

८४८३/२ 

८४८२ / १ - अ 

टीपी नं .४ अंभूक्र .१२५ / १ 

टीपी नं .४ अंभूनं . १२५/२ 

८४६४ 

८४८० 

८४७ ९ 

८४७७ / १ - अ 

८४७७ / १ - ब / ४ 

८४७७ / १- क 


८४७२ 

८४६६ 

८२ ९ २ / अ 

८२ ९ ३ / १ - सी 

८२ ९ ३ / १ - अ 

८२ ९ ३ / २ 

८२ ९ ३ / ३ - अ 


८२ ९ ५ 

८३१७/३ 


३ 

चौ . मी . 


३०.९ ७ 

१२२.४१ 

९ २.२८ 

२.२८ 

३ ९ .२४ 

४४.१ 

४८.२३ 

२८.१८ 

१८.०३ 

४५.२ 

४६.२ ९ 

७.२८ 

५.५६ 

३.५ 

५.५ 

२१.३ ९ 

३१.११ 

३८.३४ 

७८.५४ 

३८ ९ .१४ 

३२८३.४१ 

४ ९ ८.७४ 

९ १.३० 

६५.३८ 

५३.८४ 

१५.६३ 

३ ९ .३८ 

३०.८ ९ 

८६५.९ ४ 

३५.९ १ 

२४.६८ 

७४.९९ 

२२६.३२ 

२ ९ २.७५ 

११८ ९ .१८ 

१४०.८४ 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 

अनुसूची -- चालू 


१ 


८६ 

८७ 

८८ 

८ ९ 

९ ० 


९ १ 


९ २ 

९ ३ 

९ ४ 

९ ५ 

९ ६ 

९ ७ 


९ ८ 

९९ 

१०० 

१०१ 

१०२ 

१०३ 

१०४ 

१०५ 

१०६ 

१०७ 

१०८ 

१० ९ 

११० 

१११ 

११२ 

११३ 

११४ 


११५ 

११६ 

११७ 

११८ 

११ ९ 

१२० 

१२१ 


८३६१ 

८३६२/४/१ 

८३६२ / २A 

८३६२ / २B 

८३६२/४/२ 

८३ ९ २ / २६ 

( ८३ ९ २ / २५ ) ( ८३ ९ २ / ८ ) 

८३ ९ २ पैकी 

८३ ९ २ / ५ अ / १ - अ 

८३ ९ २ / ५ अ / १ - ब 


८३ ९ २ / २ 

८३ ९ २ / ४ 

८३ ९ १ / १० 

८३ ९ १ / ९ 

९ २१ टीपी ३ 

९ ३१ / १ टीपी ३ 

९ ३१ / २ टीपी ३ 


९ ४२ टीपी ३ 

( ९ ४६ ) ९ ४३ टीपी ३ 

९ ४ ९ टीपी ३ 

९ ६० टीपी ३ 

९ ७२ टीपी ३ 

९ ७३ / १ टीपी ३ 

८३ ९ १ / ८ 


८३ ९ ० 

९ ७४ / २ 

१७५० 

१७४ ९ 

१७४८ 

१७५१ 

१७५३ 

१७५४ 

१७५५ 

१७६३ 

१७६६ 

१८२६ 


३ 

चौ . मी . 


३३.२६ 

२१२.०४ 

५७४.७४ 

२३३.७४ 

२४०.२८ 

३४.४५ 

१५.५ ९ 

९ ५५.४५ 

७५.०५ 

२४ ९ .५५ 

१८५४.७३ 

८ ९९ .३८ 

१०.९ ४ 

१०७.३३ 


१६.८ ९ 

१३.८० 

२.२२ 

८.९ ८ 

९ .५० 

३३.३६ 

१८ 

२३.२० 

२०.१६ 

१ ९ .७४ 

३५३.२० 

१ ९ .१६ 

६.९ ० 

१५२.५० 

६.१२ 

२३१३.५२ 

५५.३० 

२३५१.७० 

७.३८ 

७१.९ २ 

१४०.६३ 

१०१.४६ 


५५ 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची -- चालू 


१ 


१२२ 

१८२८ 

१२३ 

१८३० 

१२४ 

१६३ ९ 

१२५ 

१६४० 

१२६ 

१६४१ 

१२७ 

१८२७ 

१२८ 

२०३ 

१२ ९ 

१०५३२ 

१३० 

२२६ 

१३१ 

२२८ 

१३२ 

२२ ९ 

१३३ 

२३० 

१३४ 

२२१ 

१३५ 

२३१ 

१३६ 

२३२ 

१३७ 

२२० 

संपादनाचे प्रयोजन .-- जुना पूना नाका ते पत्रकार भवन फ्लाय ओव्हर ( सेक्शन -१ ) . 


सोलापूर , २३ फेब्रुवारी २०२२ . 


३ 

चौ . मी . 


६ ९ .८१ 

२७ ९ .२३ 

१७७८.१७ 


९ ६.४५ 

३११.५३ 

२८८.३५ 

१२७०.११ 

२१०.३२ 

१०८१५.५६ 

५१० 

४ ९ ६८.४० 

११ ९ ० 

१ ९ ८४.०६ 

३ ९ १०.८७ 

४४५६.३८ 

१०८१.३८ 


मिलिंद शंभरकर , 
जिल्हाधिकारी , सोलापूर . 


सोमवार , मार्च २१ , २०२२ / फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४३ 

महापालिका आयुक्त यांजकडून 

पुणे महानगरपालिका , पुणे 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ च्या कलम ६१ ( १ ) अन्वये 

जाहीर सूचना 

क्रमांक म.आ. / श.अ.जा. / ज . / १७५१२ / २०२२ .-- ज्याअर्थी , पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
( यापुढे " उक्त अधिनियम " असे उल्लेखिलेले ) चे कलम ६० ( १ ) अन्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे महानगरपालिका हद्दीतील क्षेत्रापैकी 
नकाशात दर्शविलेल्या क्षेत्रासाठी , नगर रचना परियोजना क्रमांक ६ , उरुळी देवाची आणि नगर रचना परियोजना क्रमांक ९ व १० फुरसुंगी 
तयार करावयाचा इरादा , दिनांक १ मार्च २०१ ९ च्या सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ११६१ अन्वये जाहीर केलेला असून , त्यासंबंधीची उद्घोषणा 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक ९ मार्च २०१ ९ रोजी पृष्ठे १ ते ३ वर तसेच दैनिक पुढारी व इंडियन एक्स्प्रेस ९ मार्च २०१ ९ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या 

आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ६१ ( १ ) मध्ये विहित केल्यानुसार महानगरपालिकेत उक्त प्रारूप नगर रचना योजना तयार करून , 
इरादा प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून नऊ महिन्यांच्या कालमर्यादेत म्हणजे दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ पर्यंत ( ठरावापासून ९ महिन्यात ) प्रसिद्ध करणे 
जरुरीचे आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , शासकीय अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस -१८१३ / ३२११ / सीआर -५०८ / यूडी - १३ , दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 
नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून सहसंचालक , नगर रचना , पुणे विभाग , पुणे यांनी उक्त अधिनियमांचे कलम ६१ ( ३ ) नुसार , उक्त 
योजना तयार करून नोटिस प्रसिद्ध करण्याची मुदत पत्र क्रमांक जा . क्र . प्रा . न . र . यो . क्र . ६ , उरुळी देवाची , क्रमांक ९ , फुरसुंगी , क्रमांक १० , फुरसुंगी / 
मुदतवाढ / कलम ६१ / सहसपपुवी / २७८ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये निवडणूक आचारसंहितेचा कालावधी वगळून मुदतवाढ दिली आहे , तसेच 
पुन्हा पत्र क्रमांक वि.यो. पुणे / न.र.यो. / मुदतवाढ / सहसपुवि / १२१६ , दिनांक २५ सप्टेंबर २०२० अन्वये Covid - 19 महामारीचा कालावधी संपेपर्यंत किंवा 
पुढील आदेशापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे ; 

६ 


५७ 


आणि ज्याअर्थी , पुणे महानगरपालिकेने नगर रचना परियोजना क्रमांक ६ , उरुळी देवाची आणि नगर रचना परियोजना क्रमांक ९ फुरसुंगी तयार 
करण्यासाठी उक्त अधिनियमांच्या तरतुदींनुसार जे करावयास पाहिजे होते ते सर्व करून , नगर रचना परियोजना क्रमांक ६ , उरुळी देवाची आणि नगर 
रचना परियोजना क्रमांक ९ , फुरसुंगी योजना आता पुणे महानगरपालिकेने तयार केलेली आहे . 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाचे कलम ६१ ( १ ) व त्याखालील नियमानुसार सूचना करण्यात येत आहे की , सदर नगर रचना परियोजना क्रमांक 
६ , उरुळी देवाची आणि नगर रचना परियोजना क्रमांक ९ , फुरसुंगी , दिनांक १० मार्च २०२२ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १००३ अन्वये 
महानगरपालिकेत प्रसिद्ध करण्यास मान्यता दिलेली आहे . 


नगर रचना परियोजना क्रमांक ६ , उरुळी देवाची आणि नगर रचना परियोजना क्रमांक ९ , फुरसुंगी योजनेचे नकाशे व अहवाल नगर रचना 
परियोजना कक्ष , रूम क्रमांक ३०६ , तिसरा मजला , पुणे महानगरपालिका भवन , शिवाजीनगर , पुणे -४११ ००५ येथे कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांचे अवलोकनार्थ खुले ठेवण्यात आले आहे , तसेच सदर नगर रचना परियोजनेचे नकाशे व अहवालाची प्रत पुणे महानगरपालिकेच्या 
www.pmc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील . 


तरी आता , वरील सूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत , नगर रचना परियोजना क्रमांक ६ , 
उरुळी देवाची आणि नगर रचना परियोजना क्रमांक ९ , फुरसुंगी प्रसिद्ध केलेल्या योजनेमुळे बाधा पोहचलेल्या कोणत्याही इसमाने नगर रचना 
परियोजना क्रमांक ६ , उरुळी देवाची आणि नगर रचना परियोजना क्रमांक ९ , फुरसुंगी या योजनेसंबंधी कोणताही लेखी आक्षेप ( दोन प्रतीत ) शहर 
अभियंता यांचे नावे शहर अभियंता कार्यालयात सादर करावे , म्हणजे नगर रचना परियोजना क्रमांक ६ , उरुळी देवाची आणि नगर रचना परियोजना 
क्रमांक ९ , फुरसुंगी या योजना महानगरपालिकेतर्फे उक्त अधिनियमाचे कलम ६८ ( १ ) च्या तरतुदींनुसार शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ६७ नुसार योग्य त्याप्रमाणे त्यांचा विचार करण्यात येईल व आवश्यक तर नगर रचना परियोजना क्रमांक ६ , उरुळी देवाची आणि 
नगर रचना परियोजना क्रमांक ९ , फुरसुंगी योजनेत फेरफार करण्यात येईल , याची नागरिकांनी कृपया नोंद घ्यावी . 


पुणे , १६ मार्च २०२२ . 


विक्रम कुमार , 
महापालिका आयुक्त , 
पुणे महानगरपालिका , पुणे . 


BY MUNICIPAL COMMISSIONER 
Pune Municipal Corporation , Pune 

Notice under Section 61 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

क्रमांक म . आ . / श.अ.जा. / ज . / १७५१२ / २०२२ . – Whereas , the Pune Municipal Corporation , Pune in accordance 
with the provisions of Section 60 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 , 
( Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) declared it's intention 
to prepare the Draft Town Planning Scheme Urali Devachi No. 6 and Draft Town Planning Scheme 
Fursungi Nos . 9 and 10 vide it's General Body resolution No. 1161 , dated 1st March 2019 and 
published a declaration to that effect in the Maharashtra Government Gazette Pune Division 
Supplement Part One dated at pages 1 to 3 and in the daily newspaper Dainik Pudhari and The 
Indian Express dated 9th March 2019 ; 


and whereas in accordance with the provisions of Section 61 ( 1 ) of the said Act the Pune 
Municipal Corporation has to prepare and publish the said Scheme within a period of nine months 
from the date of declaration of intention to prepare the Scheme , i.e. on or before 30th November 
2019 ; 


and whereas in accordance with the provisions of Section 61 ( 3 ) of the said Act , the Joint 
Director of Town Planning , Pune Division , Pune , in exercise of the powers delegated to him under 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 
Government Notification in Urban Development Department No. TPS - 1813 / 3211 / CR - 508 / UD- 13 , dated 
1st December 2016 , has further extended time period by vide his Order No. ( 1 ) D.T.P.S. No. 6 , Uruli 
Devachi , D.T.P.S. No. 9 , Fursungi , D.T.P.S. No. 10 , Fursungi / Extn / Section 61 / JDTP / 278 , dated , 
6th February 2020 and Order No. ( 2 ) Vi . Yo . Pune / Narayo / mudatwad / sahsampuvi / 1216 , dated , 
25th September 2020 ; until Covid - 19 epidemic ends or until further orders , for preparing the said 
Scheme and publishing a notice regarding its preparation ; 


५८ 


and whereas the Pune Municipal Corporation has now prepared the Draft Town Planning 
Scheme No. 6 , Urali Devachi and Draft Town Planning Scheme No. 9 , Fursungi ( hereinafter referred 
to as " the said Draft Schemes " ) in accordance with the provisions of the said Act and rules framed 
there under . 


Now , therefore , under the provisions of Section 61 ( 1 ) of the said Act , the Pune Municipal 
Corporation General Body vide its Resolution No. 1003 , dated 10th March 2022 has given the 
sanction to publish the said Draft Schemes ; 


A copy of the said Draft Schemes and plans thereof are kept open for inspection by the public 
during office hours on all working days at Town Planning Scheme Cell , Room No. 306 , third floor , 
Pune Municipal Corporation , Shivajinagar , Pune - 411 005. A copy of the Plan and Scheme book of 
the said schemes or part thereof can be obtained from website-www.pmc.gov.in ; 


In accordance with the provisions of Section 67 of the said Act , if within thirty days from the 
date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette , any person affected by 
the Draft Town Planning Scheme No. 6 Urali Devachi and Draft Town Planning Scheme No. 9 , 
Fursungi communicates in writing ( in duplicate ) any objections relating to the said schemes to the 
City Engineer , Pune Municipal Corporation shall consider the same and modify the said Draft 
Schemes as it thinks fit , before submitting the said Draft Schemes under Section 68 ( 1 ) of the said 
act , to the Government for sanction . 


Pune , 16th March 2022 . 


VIKRAM KUMAR , 
Municipal Commissioner , 
Pune Municipal Corporation , 
Pune . 


शनिवार , एप्रिल ९ , २०२२ / चैत्र १ ९ , शके १ ९ ४४ 

महापालिका आयुक्त यांजकडून 

पुणे महानगरपालिका , पुणे 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम ६० ( १ ) व ६० ( २ ) अन्वये नगर रचना परियोजना तयार करणेबाबत सुधारित 
उद्घोषणा ( उद्देश ) . 


जाहीर सूचना 

क्रमांक म.आ. / टी.पी. / जा / ००३ / २०२२ .-- पुणे महानगरपालिका सभा ठराव क्रमांक १००३ , दिनांक १० मार्च २०२२ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम ६० ( १ ) मधील तरतुदींनुसार पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या फुरसुंगी 
गावामध्ये नकाशात दर्शविलेल्या क्षेत्रासाठी नगर रचना परियोजना क्रमांक १० , फुरसुंगी तयार करण्याचा सुधारित इरादा जाहीर केला आहे . त्या 
अनुषंगाने सदर नगर रचना परियोजना तयार करण्याबाबतचा सुधारित उद्देश उक्त अधिनियमाचे कलम ६० ( २ ) अन्वये या जाहीर सूचनेद्वारे प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम ६० ( ३ ) मधील तरतुदींनुसार सुधारित उद्देशाची नक्कल व नगर रचना 
परियोजना क्रमांक १० , फुरसुंगीमध्ये अंतर्भूत असलेले क्षेत्र ( गुलाबी रंगाच्या किनारीने ) दर्शविलेल्या नकाशाची प्रत नगर रचना , परियोजना कक्ष , रूम 
क्रमांक ३०६ , तिसरा मजला , पुणे महानगरपालिका भवन , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ येथे कार्यालयीन वेळेत , कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ ठेवण्यात आले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 


प्रस्तुत नगर रचना योजनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या क्षेत्राच्या चतु : सीमा खालीलप्रमाणे आहेत . 
फुरसुंगी - नगर रचना योजना क्रमांक १० . 

उत्तरेस : मौजे कदमवाक वस्ती गावाची हद्द . 


दक्षिणेस : फुरसुंगीमधील नगर रचना योजना क्रमांक ९ ची हद्द व पूर्व , पश्चिम वाहणारा नाला . 

पूर्वेस : मौजे लोणी काळभोर गावाची हद्द व फुरसुंगी गावामधील सर्व्हे नंबर ६० , ६१ , ६४ . 

पश्चिमेस : फुरसुंगी गावामधील सर्व्हे नंबर ८ , १५ , १६ , २८ , २ ९ , ३१ , ३२ , ३३ , ४२ , ४३ , ४४ , ४ ९ , ५३ व सर्व्हे नंबर ३४ , ३५ , ३६ , ५४ , ५५ , 
५६ मधील DSK Special Township Project ' Dream City ' ची हद्द . 


पुणे , ७ एप्रिल २०२२ . 


शके १ ९ ४४ ५ ९ 


BY MUNICIPAL COMMISSIONER 
Pune Municipal Corporation , Pune 


विक्रम कुमार , 

महापालिका आयुक्त , 

पुणे महानगरपालिका , पुणे . 


Declaration of Revised Intention to prepare the Town Planning Scheme under Section 60 ( 1 ) 
and 60 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

Public Notice 


Pune , 7th April 2022 . 


क्रमांक म.आ. / टी.पी. / जा / ००३ / २०२२ . – The Pune Municipal Corportion , Pune vide its General Body 
Resolution No. 1003 , dated 10th March 2022 has resolved its revised intention to prepare the Town 
Planning Scheme No. 10 , Fursungi , in accordance with the provision of Section 60 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. Accordingly , vide this Public Notice hereby 
declares its revised intention to prepare the said Town Planning Scheme under Section 60 ( 2 ) of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


In accordance with the provision of Section 60 ( 2 ) the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 , a copy of the declaration along with the plan showing the area to be included in the 
Town Planning Scheme No. 10 , Fursungi ( shown in pink verge ) is kept open for inspection of the 
public in the office of the Town Planning Scheme Cell , Room No. 306 , third floor , Pune Municipal 
Corportion , Shivajinagar , Pune - 411 005 during office hours on all working days . 

The area included in the Town Planning Scheme is bounded as stated below . 
Fursungi Town Planning Scheme No. 10 . 

On the North : Mouje Kadamwak Vasti village boundary . 

On the East : Mouje Loni Kalbhor village boundary and Fursungi Sr. Nos . 60 , 61 , 64 . 

On the South : Boundary of Town Planning Scheme No. 9 of Fursungi village and Nala . 

On the West : Fursungi Sr. Nos . 8 , 15 , 16 , 28 , 29 , 31 , 32 , 33 , 42 , 43 , 44 , 49 , 53 and 
boundary of DSK Special Township Project ' Dream City ' in Survey Nos . 34 , 35 , 36 , 54 , 55 , 56 . 


VIKRAM KUMAR , 
Municipal Commissioner , 
Pune Municipal Corporation , 

Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

शनिवार , मे ७ , २०२२ / वैशाख १७ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम , क्रमांक ९ ७ नुसारच्या ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , २०१८ अन्वये कलम १ ९ चे पोट - कलम ( १ ) अन्वये घोषणापत्र , 


६० 


घोषणापत्र 

क्रमांक भूसं -४ / एसआर -८८ ९ / कावि -४८ ९ / २ ९ ४ / २०२२ . - - ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , सातारा यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , कलम ११ अधिसूचना मौजे तरडफ , 
तालुका फलटण , एसआर क्रमांक ८८ ९ / कावि -२४ ९ , दिनांक १५ मार्च २०२१ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - एक , पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २५-३१ , २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन - मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्रमांक ४ , सातारा यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही 
असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत खात्री पटली आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ चे पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे : 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये वर्णन केलेप्रमाणे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाही म्हणून बाधित पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसूची चारमध्ये वर्णन केलेला नाही ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्रमांक ४ , सातारा , भूमी संपादन भवन , जिल्हा न्यायालयासमोर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . 

क्र . 


१ 


१ 


२ 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 


२ 


५ ९ ५ पै . 


६ ९ १ पै . 


एकूण 


अंदाजित क्षेत्र 


३ 

हे . आर 

०.९ ५ 


०.८८ 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा सातारा , तालुका फलटण , गाव तरडफ 


१.८३ 


पूर्व 

४ 

गट नंबर 

६०४ 


६ ९ ७ 


चतु : सीमा 


पश्चिम 

५ 

गट नंबर 
६४० 


६ ९ ० 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


दक्षिण 

६ 

गट नंबर 
५ ९ ६ 


६ ९ १ पै . 
शिल्लक क्षेत्र . 


उत्तर 

७ 


गट नंबर 

५ ९ ५ पै . 
शिल्लक क्षेत्र . 


६८७ पै . 
शिल्लक क्षेत्र . 


प्रकल्पाचे नाव : धोम - बलकवडी प्रकल्प . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : धोम - बलकवडी प्रकल्प उजवा कालवा कि . मी . १०१ ते १०३ . 

समाजाला मिळणारे लाभ : ( अ ) धोम - बलकवडी प्रकल्पामुळे सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुका ४३०० हेक्टर , फलटण तालुका १२७५० हेक्टर 

व पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुका १०५० हेक्टर या दुष्काळी क्षेत्रास सिंचन लाभ होणार आहे . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 


( ब ) सदर प्रकल्पामुळे सतत अवर्षणग्रस्त असणाऱ्या भोर , खंडाळा व फलटण तालुक्यांना पाण्याचा लाभ होऊन सुमारे एकूण १८१०० हेक्टर क्षेत्र 
ओलिताखाली येऊन शेतीला पाणी मिळणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनामुळे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत . 

सबब , पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन निरंक आहे . 

अनुसूची - चार 

( पुनर्वसाहत व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश 


६१ 


महसूल व वनविभाग यांचेकडील अधिसूचना , दिनांक १३ मार्च २०१५ असा कलम ११ , अधिसूचना प्रसिद्ध करताना उल्लेख करणेत 
आलेला आहे . त्याबाबतच पुढील पत्र ही वाचणेत येत आहे . 


सातारा , ७ मार्च २०२२ . 


महसूल व वन विभाग यांचेकडील पत्र क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . ६२ / अ - ३ , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१ ९ अन्वये 
धोम बलकवडी प्रकल्प , तालुका वाई , जिल्हा सातारा या प्रकल्पाकरिता भूसंपादन अधिनियम , २०१३ मधील प्रकरण -२ मध्ये सामाजिक परिणाम 
निर्धारण ( Social Impact Assessment ) बाबतच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्रमांक ४ , सातारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

शेखर सिंह , 
जिल्हाधिकारी , सातारा . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ व सन २०१८ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक ९ ७ नुसारच्या ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , २०१८ अन्वये कलम १ ९ चे पोट - कलम ( १ ) अन्वये घोषणापत्र . 

घोषणापत्र 

क्रमांक भूसं -४ / एसआर -८ ९ २ / कावि - ९ २ / ११८ / २०२२ . -- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , सातारा यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , कलम ११ अधिसूचना मौजे हिंगणगाव , 
तालुका फलटण , एसआर क्रमांक ८ ९ २ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०२१ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - एक , पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक 
गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ४ - १० , २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्रमांक ४ , सातारा यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही 
असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे 
तसेच उपअधिक्षक भूमी अभिलेख , फलटण यांचे कार्यालयाकडून दिनांक ५ जानेवारी २०२२ रोजी प्राप्त झालेल्या जे . एम . पी . व जे . एम . सी . चे अवलोकन 
केले असता कलम ११ मध्ये प्रसिद्ध करणेत आलेल्या गट नंबर ९ ६१ , क्षेत्र ०.३५ हे . आर मध्ये बदल होऊन गट नंबर ९ ६१ चे क्षेत्र ०.३८ हे . आर . 
व ०.०७ हे . आर असे एकूण ०.४५ हे . आर नमूद करणेत आलेले असलेने त्याप्रमाणे उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूची - एक मध्ये बदल करणेत आलेला आहे . 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ चे पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये या अधिसूचनेच्या अनुसूची- दोनमध्ये नमूद उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये वर्णन केलेप्रमाणे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाही म्हणून बाधित पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसूची चारमध्ये वर्णन केलेला नाही 

; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्रमांक ४ , सातारा , भूमी संपादन भवन , जिल्हा न्यायालयासमोर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


६२ 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 


भूमापन क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 

किंवा गट नंबर 

२ 


९ ६१ 


९ ६१ 


एकूण 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

जिल्हा सातारा , तालुका फलटण , गाव हिंगणगाव 


३ 

हेक्टर / आर 

०.३८ 


०.०७ 


०.४५ 


पूर्व 

४ 


सातारा , ६ जानेवारी २०२२ . 


गट नंबर 

९ ६१ शिल्लक 

क्षेत्र , 

१५१० 


चतु : सीमा 


पश्चिम 

५ 

गट नंबर 

९ ६१ चे शिल्लक 

क्षेत्र , 


९ ६१ चे शिल्लक 
क्षेत्र . 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


दक्षिण 

६ 

गट नंबर 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


९ ६० 


९ ६१ चे शिल्लक 
क्षेत्र . 


उत्तर 

७ 

गट नंबर 

१५११ 


प्रकल्पाचे नाव : धोम बलकवडी प्रकल्प . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : धोम बलकवडी उजवा कालवा सा . क्र . ७७ / ३२० मधील मायनर क्रमांक ३१ . 

समाजाला मिळणारे लाभ : ( अ ) धोम बलकवडी प्रकल्पामुळे सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुका ४३०० हेक्टर , फलटण तालुका १२७५० हेक्टर 
व पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुका १०५० हेक्टर या दुष्काळी क्षेत्रास सिंचनलाभ होणार आहे . 


( ब ) सदर प्रकल्पामुळे सतत अवर्षणग्रस्त असणाऱ्या भोर , खंडाळा व फलटण तालुक्यांना पाण्याचा लाभ होऊन सुमारे एकूण १८१०० हेक्टर क्षेत्र 
ओलीताखाली येऊन शेतीला पाणी मिळणार आहे . 


१५११ 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनामुळे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत . 

सबब , पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन निरंक आहे . 

अनुसूची - चार 

( पुनर्वसाहत व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश 


महसूल व वनविभाग यांचेकडील अधिसूचना , दिनांक १३ मार्च २०१५ असा कलम ११ , अधिसूचना प्रसिद्ध करताना उल्लेख करणेत 
आलेला आहे . त्याबाबतच पुढील पत्र ही वाचणेत येत आहे . 


६ 

महसूल व वन विभाग यांचेकडील पत्र क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . ६२ / अ - ३ , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१ ९ अन्वये 
धोम बलकवडी प्रकल्प , तालुका वाई , जिल्हा सातारा या प्रकल्पाकरिता भूसंपादन अधिनियम , २०१३ मधील प्रकरण - २ मध्ये सामाजिक परिणाम 
निर्धारण ( Social Impact Assessment ) बाबतच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्रमांक ४ , सातारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

शेखर सिंह , 
जिल्हाधिकारी , सातारा . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 

शनिवार , मे १४ , २०२२ / वैशाख २४ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


६३ 


अधिसूचना 

क्रमांक भूसंपादन / कार्या -१ / एसआर -२८ / २०१ ९ / आरआर -२०६३ / २०२२ . - ज्याअर्थी , सोलापूर महानगरपालिकेची विकास योजना ( दु.सु. ) ( यापुढे 
" उक्त विकास योजना / सुधारित विकास योजना " म्हणून संबोधिलेली ) शासनाने नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस / १७०१ / २७३५ / 
प्र.क्र .४१०३ / युडी -१३ , दिनांक २८ ऑक्टोबर २००४ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३१ पोट - कलम 
( १ ) अन्वये ( यापुढे " उक्त महाराष्ट्र अधिनियम " म्हणून संबोधिलेला ) मंजूर केली असून , ती दिनांक १५ डिसेंबर २००४ पासून अमलात आले आहे ; 


ज्याअर्थी , सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला फ्लाय ओव्हर सेक्शन - २ पर्यंतचा प्रकल्प संपूर्णपणे 
सोलापूर महानगरपालिका शहर हद्दीतून जात आहे . राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या सेक्शन - २ प्रकल्प , शहरातील 
२१.०० मीटर रुंदीच्या विकास योजना रस्त्यावरून प्रस्तावित असून या फ्लाय ओव्हरमधील जंक्शनचे ठिकाणी आवश्यक रस्ता रुंदी ४१.०० मीटर 
इतकी नियोजित असल्याने , अस्तित्वातील २१.०० मीटर विकास योजना रस्त्याच्या रुंदीमध्ये वाढ प्रस्तावित केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासन , नगर विकास 
विभागाकडील अधिसूचना निर्णय क्रमांक टीपीएस -१७१८ / ९ ४० / प्र.क्र . २८१ / १८ / नवि -१३ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( २ ) अन्वये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण , सोलापूर अंतर्गत सोलापूर शहरातील फ्लाय ओव्हर 
सेक्शन - २ साठीच्या प्रस्तावित रस्ता रुंदीच्या आखणीप्रमाणे अस्तित्वातील रस्त्याच्या रुंदीत वाढ करण्यास मान्यता दिलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेली जमीन ( यापुढे " उक्त जमीन " म्हणून संबोधिलेली ) उक्त सुधारित सोलापूर विकास योजनेत 
सेक्शन - २ , जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगलापर्यंत फ्लाय ओव्हर या प्रस्तावाने बाधित होत आहे ( यापुढे " उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव " म्हणून 
संबोधिलेली ) ; 


आणि ज्याअर्थी , सोलापूर महानगरपालिकेने ( यापुढे " उक्त महानगरपालिका " म्हणून संबोधिलेली ) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ 
पोट - कलम ( १ ) अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी संपादन करणेबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांनी उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ , पोट - कलम 
( १ ) खाली काढलेल्या अधिसूचना क्रमांक टीपीएस / २१७५ / ५१०६ / युडी -७ , दिनांक ३ मार्च १ ९ ७ ९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
निर्दिष्टित करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट - कलम ( १ ) ( २ ) व ( ४ ) खालील राज्य शासनाने 
वापरावयाच्या शक्ती जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२५ मधील तरतुदीनुसार उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी आवश्यक 
असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , सोलापूर , यांची खात्री झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसान भरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त महानगरपालिकेने अदा करावयाची 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट - कलम ( २ ) मध्ये निर्दिष्टित केलेली कालमर्यादा उलटून गेलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना ( तिसरी सुधारणा ) अधिनियम , २०१५ च्या नियम ५ ( दोन ) नुसार 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ अंतर्गत विकास योजनेतील आरक्षित जमिनीचे संपादन करताना भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यापुढे " उक्त संपादन अधिनियम " म्हणून संबोधिलेला ) 
मधील कलम ४ ते १५ ( दोन्हीसह ) ला सूट दिली आहे . सदरचा अधिनियम , महाराष्ट्र शासन राजपत्रात असाधारण क्रमांक ७१ , दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१५ , रोजी प्रसिद्ध झालेला आहे आणि म्हणून उक्त संपादन अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनीची आवश्यकता आहे , असे सरळ याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेद्वारे केलेले भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) अधिनियम , २०१३ च्या , नियम १७ अनुसार या संपादन प्रकल्पातील बाधित कुटुंबे ही उक्त 
संपादन अधिनियमाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या अनुसूचीनुसार पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीचे घटक म्हणून विचार केला जाण्यासाठी पात्र नाहीत . 


त्याअर्थी , शासनाने प्रदत्त केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट - कलम ( ४ ) सह उक्त संपादन 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ अन्वये जिल्हाधिकारी , सोलापूर असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक 
आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

उक्त जमिनीच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व संपादनाच्या कार्यवाहीबाबत , जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्याकरिता उक्त संपादन 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( ग ) अन्वये याद्वारे भूमी संपादन विशेष अधिकारी , विशेष घटक , सोलापूर यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . त्याचप्रमाणे 
उक्त जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करावी असे निदेश देण्यात येत आहेत . 


६४ 


उक्त जमिनीचे सर्व्हे क्रमांक , संपादनाचे क्षेत्र , जमिनीचे नकाशे इत्यादी कागदपत्रे भूमी संपादन विशेष अधिकारी , विशेष घटक , सोलापूर , डॉ . 
कोटणीस हॉल , पहिला मजला , शुभराय आर्ट गॅलरीजवळ , पार्क चौक , सोलापूर - ४१३००१ यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळांत 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत . 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 

३ 

४ 


६ 

७ 


९ 

१० 

११ 


१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 


अनुसूची 

सोलापूर महानगरपालिका 

सोलापूर महानगरपालिका , जिल्हा सोलापूर 

संपादित क्षेत्र 


न.भू.क्र . / अं.भू.क्र . 


फा.प्लॉ.नं .६ / ९टीपी २ 

फा . प्लॉ . नं .६ / १७ 

फा . प्लॉ . नं . ६/१८ 

फा.प्लॉ.नं .६ / १ ९अ 

फा . प्लॉ . नं . ६/२५ 

फा.प्लॉ.नं .६ / २६ 

फा.प्लॉ.नं .६ / २७ सी 

फा.प्लॉ.नं .६ / २७ डी 

फा.प्लॉ.नं .६ / ३० अ 

फा.प्लॉ.नं .६ / ३० बी 

फा.प्लॉ.नं .७ बी / ४६ 

फा.प्लॉ.नं .७ बी / २२ 

फा.प्लॉ.नं .७ बी / २१ 

फा . प्लॉ . नं . ७ बी / २० 

फा.प्लॉ.नं .७ बी / १ अ 

फा.प्लॉ.नं .७ बी / १ ब 

फा.प्लॉ.नं .५ / १ अ 

फा.प्लॉ.नं .५ / १ ब 


फा.प्लॉ.नं.९ / १ A / १B 

फा . प्लॉ . नं . ९ क 

फा . प्लॉ . नं . ९ / १८० 

फा.प्लॉ.नं.९ / १७ ९अ 

फा . प्लॉ.नं. ९ / १६३ 

फा.प्लॉ.नं.९ / १६२ 

फा.प्लॉ.नं.९ / १३० 

फा.प्लॉ.नं .१२ 

फा.प्लॉ.नं .१५ अ / १ 


३ 

चौ . मी . 


३०.९ ७ 

३१.१३ 

७४.९ ५ 

१०७.६५ 

५७.२५ 

४१.१२ 

२ ९ .५७ 

३२.७२ 

६.५८ 

७.७ 

२ ९.९ २ 


११६.५ 

३४१.१ 


४ ९ .८२ 

२३६.८१ 

२३६.८१ 

३३०.५ ९ 

१ ९ .५८ 

४३७ ९ .८८ 

१४१०.८ ९ 

२७८.७ 

२४४.१६ 

२४१.१२ 

२००.४७ 

३२.४ 

१२५८.१ 


६४२.४३ 


संपादनाचे प्रयोजन 


४ 


जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला 
( फ्लाय ओव्हर सेक्शन - २ ) 


बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला 


जुना 

( फ्लाय ओव्हर सेक्शन -२ ) 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , 


अ . क . 


१ 


२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 

४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 


५० 


कुं 
ऊँ 
ऊँ 
ऊँ 
ऊँ 
ऊँ 
ऊँ 
s 
is 
ত 


५१ 

५२ 

५३ 

५४ 


५५ 

५६ 

५७ 


५८ 


५ ९ 


६० 


६१ 


६२ 


न.भू.क्र . / अ.भू.क्र . 


२ 


फा . प्लॉ.नं .२२ 

फा . प्लॉ . नं . २७ 

फा.प्लॉ.नं .२८ / A / ५ / १ 

फा.प्लॉ.नं .२८ / A / ५ / २ 

फा . प्लॉ . नं . २८ / A / ५ / ३ 

फा.प्लॉ.नं .२८ / A / ४ 

फा.प्लॉ.नं .४० 


फा.प्लॉ.नं .३७ / २८० अ / २ 

फा.प्लॉ.नं .३७ / २८० ब 

फा . प्लॉ . नं . ३७/२८० क 

फा . प्लॉ . नं . ३७/२८० ड 

फा . प्लॉ . नं . ३७ / २७ ९ 


फा.प्लॉ.नं .३७ / २७८ / अ 

फा.प्लॉ.नं .३७ / २७८ / ब 

फा . प्लॉ . नं . ३७/२७७ 

फा . प्लॉ . नं . ३७/२७६ 

फा.प्लॉ.नं .३७ / २७५ 

फा.प्लॉ.नं .३७ / ३० ९ ते ३१२ / १ अ 

फा.प्लॉ.नं .३७ / ३० ९ ते ३१२ / १ ब 

फा.प्लॉ.नं .३७ / ३० ९ ते ३१२/२ 

फा.प्लॉ.नं .३७ / ३० ९ ते ३१२/३ अ 

फा.प्लॉ.नं .३७ / ३० ९ ते ३१२/३ ब 

फा . प्लॉ . नं . ३७/३१५ 


सि.स.नं .५२ 


सि.स.नं .५३ / १ 

सि.स.नं .५३ / ८ 

सि.स.नं .५३ / ९ 

सि.स.नं .५४ / अ / १ 

सि.स.नं .५४ / ब 

सि.स.नं .५५ ब 


सि.स.नं .५६ अ 


सि.स.नं .५६ ब 


सि.स.नं .५६ क 


सि.स.नं .५६ ड 


सि.स.नं .५१ / ३ / ३० 


अनुसूची- चालू 


संपादित क्षेत्र 


३ 

चौ . मी . 


७६२०.७५ 

११०७.४५ 


३०२.२५ 

२४३.५५ 

१४०.१ 


२३.९ ३ 

४४८६.७२ 

१०४.९ १ 

१०८.०४ 

९९ .६७ 

९ ०.८४ 

११६.६३ 

४७.९ १ 

४०.५८ 

५७.४५ 

४४.३५ 

३२.४७ 

१७.९ २ 

१३.९ ५ 

८.२१ 

६.६२ 

४.७५ 

३३.६६ 

५२८.३६ 

१३८.७ ९ 

२ ९.९ ७ 

४५.७६ 


११३.९ 

११७.०३ 

२१६.६ ९ 

८४३.५७ 


१३८.७३ 


संपादनाचे प्रयोजन 


४ 


६५ 


जुना 

( फ्लाय ओव्हर सेक्शन -२ ) 


बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २८ ते ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण ६ - १२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 


अ . क . 


१ 


६३ 

६४ 

६५ 

६६ 

६७ 

६८ 

६ ९ 

७० 

७१ 

७२ 

७३ 

७४ 

७५ 

७६ 

७७ 

७८ 

७ ९ 

८० 

८१ 

८२ 

८३ 

८४ 

८५ 

८६ 

८७ 

८८ 


सोलापूर , १२ मे २०२२ . 


न.भू.क्र . / अ.भू.क्र . 


२ 


सि.स.नं .५८ 

सि.स.नं .६६ 

सि.स.नं .६३ 


सि.स.नं .२०१ / १५ 

सि.स.नं .२०१ / १६ 

सि.स.नं .२०१ / १७ 

सि.स.नं .२०१ / १८ 

सि.स.नं .२०१ / १ ९ 

सि.स.नं .२०१ / २० 

सि.स.नं .२०१ / २१ 

सि.स.नं .२०१ / २२ 

सि.स.नं .२०१ / २३ 

सि.स.नं .२०१ / २४ 

सि.स.नं .२०१ / २५ 

सि.स.नं .२०१ / २६ 

सि.स.नं .२०१ / २७ 

सि.स.नं .२०१ / २८ 

सि.स.नं .२०१ / २ ९ 

सि.स.नं .२०१ / ३० 


सि.स.नं. २०१/३१ 

सि.स.नं. २०१/३२ 


सि.स.नं .२०१ / ३३ 

सि.स.नं .२०१ / ३४ 

सि.स.नं .२१६ 

सि.स.नं .२२२ 

सि.स.नं .२१७ / १ अ 


संपादित क्षेत्र 


३ 

चौ . मी . 


६७७३.०२ 

२८५.६५ 

५५८.२ ९ 

३ ९ .८ ९ 

१८.१२ 

२६.०२ 

३१.१७ 

३२.७ ९ 

१ ९.९ ४ 

२३.५३ 

१ ९ .५३ 

२४.५ 

३६.५ ९ 

४०.३६ 

२४०.९ ५ 

३५.५७ 

३०.७७ 

२४.९ ४ 

२ ९ .६ ९ 

३१.६२ 

३८.२४ 

५४.२३ 

७३.२७ 

२२७१.७८ 

६७५.५७ 
१८१.०३ 


संपादनाचे प्रयोजन 


४ 


बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला 


जुना 

( फ्लाय ओव्हर सेक्शन -२ ) 


मिलिंद शंभरकर , 
जिल्हाधिकारी , सोलापूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


- 


